मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


2 त्व 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग च 

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था मगत हकवा 

नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥७५://॥७४५.॥॥०181011.90४.॥॥ इ-पत्ता ॥॥४5_[॥॥11061(89/5100,८0॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संदोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातीळ मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संश्योधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


०] 


वर्ष १४वें] ऑक्टोबर 


सार-संकलन ीे ह 
अमेरिकन्‌ तत्त्वज्ञानाची वाटचाल . 
नवीन महाराष्ट्राचे राजकारण ी 
नासदीय सूक्त . , ी 
अर्थशास्रीय परिभाषा- 

एका टिपणाच्या निमित्ताने . . 
जैन वाड्सयांतील रामगिरी 
माणगांव ताळुकक्‍्यांतीळ गांबांची नांवें 
लहान धंदे-तत्त्व आणि व्यवहार . 
मारो येथील प्राच्यविद्या विक्षारदांची- 

विश्वपरिषद 


क 


१९६० [अंक१ 


प्रा, श्री. वा. काळे 
प्रा. अ. मि. शहा 
ढु श्री, म. ह. दाते 
श्री, व. गो. सहसखबुद्धे 


म, म. डॉ. वा. वि, मिराशी 


श्री, रा. वि, अधिकारी 
प्रा, भा. शे, भणगे 


तर्कतीर्थ लक्ष्मणशासत्री जोशी 


बाचकांचा - पत्रव्यवहार - 


वार्षिक वगणी ९ रु. ] 


[ किरकोळ अंक १ रु. 


अनुक्रमणिका 


ण धय .-(:4& 
ताओ 
८. -.12:2021-2:::-2 


राज्य मश 
मै 


फ्राह्ञफाच्छाळामंडळ यंफयाळा 1 
(१) धर्मकोदा- व्यवहारकाण्ण भाग १ ते ३ किंमत 
साधी बांधणी ... दव ळे ५९-०-० 
कापडी बांधणी ... क ठरा ६४-०-० | 
(२) धरमकोदा - उपनिषत्काण्ण भाग १ ते ४ १ 
साथी बांधणी ... भ्र *-> _ ११०-०-५ १ 
कापडी बांधणी .. . नर व्र १२६-०-० 
(३) धमेकादा- संस्कारकाण्द भाग १ ठा .... . ४५-०-० ऐ 
(५) मीमांसाददोीन ... ०४ वा डं ३०-०-० | 6 
(५) मीमांसाकोश ... भाग १ ते ४  १३५-०-० ४ 
(६) कोपीतकिब्राह्मणारण्यकविषयकोश  ...  ... ६-०-० र 
(७) हिंदुधमांची समीक्षा ( लक्ष्मणशाख्री जोशी) ... ५-०-० 
(८) वेदिक संस्कृतीचा विकास ... “- ही ६-०-० १ 
(९ ) नवमानवतावाद॒ ... ्‌्> य मक २-८-० 
(१०) मानवाचा आदश ..  ...  ...  ,.. दे कढद / 
(११) चाबीक - इतिहास आणिं तत्वज्ञान |. 
(प्रा, सदाशिव आठवले)  ... ३-०- १ 
(१२) गीता-प्रवेश (डॉ, गो. वि, देवस्थळी )  ... २-८- 
१ (१३) छत्रपति संभाजी महाराज ( श्री. वा, सी, बेंद्रे) .... १६-०-० | 
1 ली । 
जक तक सत म र 
प ्रचिरन्य््न्यसटन्रभ्न् डन नर्क 


प्राज्षपाठशाळामंडळ वाडे, यांचें मासिक 


व्ष चौदावें ॥ऐ0 आळ्तटोबर 
अंक पहिला १९६० 


संपादक-मंडळ 
आचार्य स. ज्. भागवत-श्री. हरि कृष्ण मोहनी-प्रा. वि. म. बेडेकर 
प्रा. गोबधेन पारीख का. संपादक 


सार-संकलन १-८ 
अमेरिकन्‌ तत्त्वज्ञानाची वाटचाल प्रा, श्री. बा, काळे ९-१३ 
नवीन महाराष्ट्राचे राजकारण प्रा, अ, मि. शहा १४-२१ 
नासदीय सूक्त श्री. म. ह. दाते २२-३३ 
अर्थशास्त्रीय परिभाषा- ी 
एका टिपणाच्या निमित्ताने श्री. व. गो. सहस्तबुद्ध २४-२६. 
जैन वाडूमयांतील रामगिरी म. म. डॉ. वा. वि. मिराशी ३७-३९ 
माणगांब तालुक्‍यांतील गांबांचीं नांवें श्री. रा. वि. अधिकारी ४०-४३ 
ल्हान धंदे- तत्त्व आणि व्यबहार प्रा. भा. शं. भणगे ४४-५१ 
मास्को येथील प्राच्यबिद्या- र 
बिशारदांची विश्वपरिषद्‌ तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ५२-५९ 
वाचकांचा पत्रव्यबहार - ६०-८२ 
पुस्तक-परामशे क ६२-६४ 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


हई मासिक श्री. म. शे. साठे यांनीं दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, बाई येथें छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनीं प्राशपाठशाळामंडळ वाई यांचंकरितां तेथेच प्रसिद्ध केलें. 
पत्नरव्यबद्वाराचा पत्ता : ! संपादकीय : कायेकारी संपादक, ' नवभारत? मासिक, 
“ गणेश भुबन? २७६, तेलंग रोड, मादुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
€/० प्राज्ञ प्रेस, बाई (च. सातारा ) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका र्मा मराठी विल्झास क्द्वार 


स्पेणणकींकृता 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामडळ, वाई 


घा -$०88०8>-5788१8>--<$०88"8>-<०28०8>-<०2०8>-<8०22०8>---०22०$-2७>- 


ह 
क 
डे 
क 
र 
भई 


र 
» 


हय $788०8>--.8०88"8>--<8०88०8>--8788०3> <8०2808>---8०225$- -_!8०2808>8९8> 


& मानवाच्या ब मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईले 
अशा प्रकारें महाराष्ट्रीय जीवनाचा ब संस्कृतीचा विकास करणें, हें 
या मासिकाचें ध्येय व उद्दिष्ट आहे. 


%& या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणताहि विशिष्ट मताचा, वादाचा, 


पक्षाचा किंबा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाहीं. 


& मासिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सत्यनिष्ठा, संयम 
आणि सद्िष्णुता असतीळ अक्षी काळजी घेतली जाईल, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


सपणणकीोकृना 


ण 


१8088०8 -$०88"8>- <$०88"8> 5०88१8 


पहि 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतीय राजकारणांत - 
जांतीय संघटनांचें स्थान 


भारतीय राजकारणांत जातीय संघटनांना आज 
महत्त्वाचें स्थान आहे, हें निर्विवाद आहे. जातिनिष्ठा 
ही व्यापक लोकशाहीनिष्ठेला मारक आहे, याबद्दल 
मंतभेद होण्याचें कारण नाहीं. परंतु जातीयतेवर 
परिणामकारक तोडगा शोधून काढण्याच्या. दृष्टीने 
जातीय संघटनांचें काय सवीगीणरित्या समजून घेणें 
आव्यक आहे. पॅसिफिक अफेअस या त्रेमासि- 
काच्या वर्षे ३३, अंक १ यांत आलेला “* भारतां- 
तील जातीय संघटनांचें राजकीय कार्य ” हां लेख 
या दृष्टीनें वाचकांना बोधप्रद वाटेल, या लेखाचे 
लेखक श्री. लीइड आय. रुडॉल्फ आणि श्रीमती 
रूडॉल्फ हावरडे विद्यापीठांत राज्यशास्त्राचे शिक्षक 
आहेत. गेलीं काही वर्षे रुडॉल्फ दंपतीनें भारतांत 
राहून येथील राजकीय आणि सामाजिक संस्थांचा 
अभ्यास केला आहे. खांलील मजकूर वर उंछेखि- 
लेल्या लेखांतून उद्‌धृत केला आहे, 


“ आधुनिक राजकीय संस्कृतीशी समरस झालेल्या 
शहरी सुशिक्षित लोकांना, ( राजकीय पक्ष, ठेड 
युनियन, इत्यादिसास्ख्या ) सखयंस्फूर्त प्रयत्न आणि 
तजञन्य संघटना -( एळयएका'ए ७७50090 8.) 
वें आकर्षण वाटत आहे. परंतु आमीण विभाऱांतीलं 
जनता. अजून परंपरारात संस्कृतीच्या जाळ्यांवून 
बाहेर पडलेली नाहीं; तसेंच राजकीयदृष्ट्या . ती 
अजून अजान अहिं. अशा था जनतेला जातिसंस्था 
नेतेत्व पुरवून लोकशाहीच्या राजकारणांत भाय 
घेण्यास मदत्त करते. जातिसंस्थेचें हे कार्य जातीय 
संघटना - ( (178६0 5७50५७1018 ) मार्फत होत 
असतें, हा 'संघटनाप्रकार, गेल्या चाळीसप्रन्नास 


न. भा. १ 


सार-संकलनं 


वषीत देहांत सर्वत्र प्रसार पावला आहे. अशा 
संघटना कांही काळापर्यंत तरी भारतीय राजकार; 
णाचे एक महत्त्वाचें वैशिष्टय म्हणून राहतील हँ 
खातंत्र्यानंतर अधिकाधिक स्पष्ट झालें आहे, 


& ज्ञातीय संघटना जेव्हां सरकारकडे मदत 
भाग लांगल्या तेव्ही सुरुवातीस त्यांच्या मागण्यॉ 
जातिबद्ध समाजांत आपल्या. जातीला. सामाजिक 
दृष्ट्या बरवें स्थान मिळावे या. ख्रूपाच्या' होत्या. 
परंतु उदारमतवादी आणि लोंकक्षाही विचारांचे 
समाजाच्या विज्वालतर थरांत अमिसरण होऊं 
जामल्यावर जातीय संघटनांची उदि्टेंहि त्यानुसार 
बदल लागलीं. मंदिरपवेशाची' आणि सेन्सस 
मध्ये मानाचें नांव घालण्याची मागणी करण्याऐवजी 
जातीय संघटना प्रशासकीय यंत्रणेंत आणि शोक्षणिक्र 
संस्थांत जागा, आणि राजकीय प्रतिनिधित्त्व यांची 
मागणी करूं लागल्या, राष्ट्रीय खातंत््य आणि राजूर 
कीय. लोकशाही मिळाल्यानंतर या नवीन मागण्यांना 
जोर आला, निवडणुकीने भरावयाच्या जागांसाठी 
आपल्या सदस्थांना उभे करण्याकरितां; .राज्यसरका- 


: रांच्या मंत्रीमंडळांत आणि इतर सत्तास्थानांवर त्यांना 


च्यायला लावण्याकरिता; आणि मंत्रीपद, विधान 
सभासदस्यत्व, व प्रशासकीय यंत्रणा यांचा आपल्या 
ज्ञातीचें दौक्षणिक, आथिक आणि .इतर क्षेत्रांत 
कल्याण करून घेण्याकरिता जातीय संघटना अस- 
ठेल्या गजकीय पक्षांच्या माफत किंवा नवीन पक्ष 
स्थापून प्रयत्न करूं लागल्या आहेत. परंतु आधुनिक 
काळांत या संघठनांचें सर्वांत महत्त्वाचें कार्य. म्हणजे 
सजकीय दृष्टया अशिक्षित असळेल्या मतदार समू- 
हाला-संघठित करून-त्याच्या आकांक्षांना मूर्त स्वरूप 
देण्यांत आणि . त्याला. लोकशाहीच्या कार्यपडतीर्चे 


भट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
सज्जा मराठी 8 स्थ्ध्द्वार 
खेंगणकींकृला 


नवभारत 


आणि मूल्यांचें शिक्षण देण्यांत त्यांनीं दाखविलेले 
सामर्थ्य हें होय, 

* & ज्ञातीय संघटनाचे ' नेतृत्व, पूर्वी जातीच्या 
नेतृत्वाप्रमाणे, आतां वंशपरंपरेने कांही विशिष्ट 
घराण्यांत रह्वात नाहीं. या संघटनाकरितां लागणाऱ्या 
नेतृत्वाची “। उपलब्धता ? तिची उद्दिष्टे व्यक्त 
करण्यास लागणाऱ्या गुणांवर अवलंबून असते. आणि 
याकरितां नवीन लोकशाही राजकारणाच्या कार्य 
पद्धतीची .माहिती असलेले नेते लागतात, श्लेक्षणिक 
झाणि. व्यावसायिक पार्श्वभूमीमधून ही कला. ज्यांना 
अवगत होते..अशीं माणसें आतां नेतृत्वाच्या स्थाना- 
वर आलीं आहित. या . नव्या नेत्यांची आपल्या 
&नुयायांशी असलेऴी भूमिका पूर्वींच्या नेत्यांपेक्षा 
अधिक जबाबदारीची , आहे; संघटनेच्या मागण्या 
व्यक्त करून त्या मिळवून देण्याच्या शक्तीवर त्यांचें 
स्थान अवलंबून असतें, , 

“ लोकांना . चिरपरिचित आणि ( म्हणून ) 
मान्य असलेल्या संस्थांच्या. मार्गानें जातीय संघटना 
भारताच्या खेडोपाडी, राजकीय..लोकशाही नेत आहे. 
घा प्रक्रियेत ती जातीचा अर्थहिं बदलन टाकीत 
आहे.. जातीचें महत्त्व क्मकाण्ड व सामाजिक स्थान 
यापेक्षा तिच्या संख्याबलावर अवलंबून राहील अशी 
परिस्थिति निर्माण करून, आणि तिच्या सदस्यांच्य़ा 
मनांतल्या. समतेच्या आकांक्षेला प्रोत्साहन देऊन 
खातीय संघटना मुक्तिदायक स्वरूपाचा प्रभाव पाडीत 
आहेत. 

। , & अटरांन्या शतकांतल्या युरोपांत घडळें तसंच 
भारतांत''जुनी समाजव्यवस्था आणि परंपरा ' यांवर 
एक आधांत आधुनिक मध्यमवर्गाकडून झाला, या 
वर्गाला. नवीन राज्यघटनेत अठराह्या. शतकाच्या 
उदारमतवादी मुंल्यांना अंतर्भत ' करण्यांत यश आढे 
जुन्या व्यवस्थेला' दुसरें आव्हान जातीय संघटनाकडूनं 
आलें आहे,आणि. हें आव्हान अधिक मूलगामी 
व'त्यांत सामावलेल्या मागण्या. आणि त्यामुळे जातीय 


संघटनेने मिळविलेले विविधप्रकारचें स्वातंःप अधिक 
एतदूजन्य आहे. 


“ जातीय संघटनेनें जुन्या समाजव्यवस्थेला 
अश्या कितीतरी ठिकाणीं आव्हान दिलें आह्दे कीं 
ज्याबाबतींत आधुनिक “' उदारमतवादी ? मध्यम- 
वर्गाला फार थोडा रस वाटत होता. भारतीय 
विचारवंतांनीं केलेल्या वि-छेषणांत या घटनांचें श्रेय 
त्यांच्याकरिता झटणाऱ्या संघटनांपेक्षां शासनसंस्थेला 
दिलेलें आढळतें. या दृष्टिकोनांत जुन्या समाजव्यव- 
स्थेंत अजून असलेल्या मुक्तिदायक शक्तींचे अवं- 
मूल्यन होत आहे, जातीय संघटनांकडून होत अस- 
णाऱ्या मुक्तिदायक कार्याकडे दुलंक्ष होण्याचें एक 
कारण असें दिसतें कीं आधुनिक भारतीय मध्यम- 
वर्ग ( कोठल्याहि स्वरूपांतल्या ) जातिसंस्थेकडे 
आपण. ज्याचा नाश करण्याची आद्या बाळगत 
आहो. त्या जुन्या समाजन्यवस्थेचा भाग म्हणून 
पहात आहे. जुन्या संस्थेची वस्रे परिधान करून 
एक नवीन सामाजिक आणि राजकीय शक्ति (जुन्या 
समाजव्यवस्थेचे निर्मूलन करू पाहणाऱ्या ) या 
प्रक्रियेत थोडेसें सहकार्य देत आहे, जाति ण्का 
अर्थाने येथें जातिव्यवस्थेच्या विरुद्ध जात आढे, टॅ 
त्याला समजण्यापलीकडे वाटत आहे, जातीय संघ- 
टना आपापल्या अनुयायांच्या हितांकरितां' प्रयत्न 
करीत आहेत म्हणून त्यांना खार्थी आणि संकुचित 
हितांच्या मार्गे लागलेल्या समजून,; समाजहित आणि 
सामाजिक शिस्त यांच्या नांवाखाळी त्यांचा 'धिकार 
केला 'जात आहे. तसेंच आदर्श . समाज. याच्या 
स्वप्नाळू कल्पनांच्या आधारावर धोरण ठरविणारे 
योजक ( 1911615 १, सनदी नोकर आणि विचार” 
प्रगालीपंडित- (1१९01080०४ ) हि जातीय संघट” 
नेला. इतर स्वयंस्फूर्त किंवा सद्दजप्रशरत्तीतून निर्माण 
झालेल्या संघंटना ( उदा. . उद्योगपतींची. - संघटना, 
कामगार संघटना, राजकीय पक्ष, इत्यादि ) यांच्या* 
सारखी. समजून तिचा घिकार-करीत आदेत, जातीय 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


"आ... 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


स्ार-संकळन 


संघटनेचीं उद्दिष्टे अशा लोकांना स्वकेंद्रित; गोंघळ 
माजवणारी आणि संकुच्चित वाटतात... समाजहित 
म्हणजे अनेक गटांच्या उद्दिष्टांचा परस्पर संघष 
आणि समन्वय यांमधून ठरलें पाहिजे, हें 
त्यांना नैतिकदृष्ट्या अधोगतीस नेणारें, बौद्धिक 
दृष्टया असमाधानकारक आणि सौंदर्यदृष्ट्या आप्रिय 
वाटत आहे. त्यांच्या. दृष्टीनें राजकीय समाज 
(7०1०७) ठ०्णणापणा 3 म्हणजे प्का टोकास 
शासनसंस्था आणि दुसऱ्या टोकास नागरिक, 
आणि समाजहिताचें स्वरूपीकरण (07॥प)७1०09) 
आणि त्याचें कृतींत आविष्करण हें एक ह्या शासन 
संस्थेचें-किमान प्रामुख्यानें तिचेंच-का्य आहे. असें 
दिसतें, स्वयंस्फूते आणि सहजप्रवृत्त ( ४००४७1५ 
810 90141 ) संघटना खातंत्र्योपभोगाचें माध्यम 
आहेत, आणि शासनसंस्थेहून खतंत्र' किंवा तिनें 
ठरविलेल्या .उद्दिष्टांना पूरक अशीं उद्दिष्टे साध्य 
करण्याचा प्रयत्न करून अश्या संघटना. व्यक्ति- 
स्वातंत्रय आणि. समूहुस्वातंत्र्य. सुरक्षित.- ठेवण्याच्या 
कायीत महत्त्वाची मदत करीते . आहेत, हें त्यांना 
समजत नाहीं रड 


“ वर सांगितलेल्या:-कोठल्याहि गोष्टींचा .असा 
अर्थ होत नाही कीं जातीय :संघटना भारतीय राज- 
क्रारणाच्या .केवळ-जमाबाजूची बाब, आहे. .गटनिष्ठेला 
गुण आणि कोर्यक्षमता यांच्यावर आणि जातिनिष्ठेलां 
समाजहिताच्यावर स्थान देण्याची जांतीयंः संघटनेची 
प्रद्रत्ति उदारमतवादी आणि लोकशाही मूल्यांस बाघकं 
आहे, आणि संरकारच्या महत्त्वाच्या कायौची परिणाम- 
'कारकता धोक्यांत आणीत आहे. सरतेशेवटी, राज- 
कारणांत॑ जातीय. संघटनेचा खरा: :अर्थ“ अंनिश्चित 
'आहे;. .( परंतु.) . आतांपर्यंत -तिच्या स्थानाबद्दल 
बराच गैरसमज झालेला आहि. आणि: तिच्या” विधा- 
यक कार्याकडे दुर्लक्ष झालें आहे, ? 


आफ्रिकेत धोक्याचीं चिन्हे:- 


इ, स. १९५० आणि इ. स. १९६० या 
दोन वर्षांचे आफ्रिका खंडाचे नकाशे पाहिल्यावर 
मनावर ठसणारी एक 'महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या 
दहा वर्षांत या सुस्त व. अज्ञानावर्स्येंत असलेल्या 
खंडांतल्या देशांनीं खातंत्र्याकडे केलेली वाटचाल 
ही होय. कायरो ते केप कामोरिनपर्यंतच्या विशाल 
भूप्देशांत वास्तव्य करणाऱ्या विविध तद्देशीय 
लोकांची आधुनिक राष्ट्ंत परिवर्तनाची प्रक्रिया 
संपूर्ण शांततामयरीत्या होणें हें केव्हांहि शक्‍ये 
नाहीं. परंतु जेथे राजकर्ता वंश किंवा राष्ट 
उदारमतवादी परंपरेत वाढलेले असतें तेथें हिंसा 
आणि तज्जन्य देष यांचें प्रमाण शक्‍य तेवढे 
कमी ठेवून देशी प्रजांना खातंत्र्याकडे जातां येतें; 
अन्यथा गुलाम देशांना हिंसेच्या अतिरेकाशिवाय 
खातंत्र्याची आश्या बाळगणें कठीण असतें. द्वितीय 
विश्वयुद्धांनंतरच्या काळांतील एकीकडे फिलिपिन्स) 
भारत, बर्मा, सिलोन, इंडोनिशिया इत्यादि. राष्ट 
आणि दुसरीकडे गोवा, इंडोचायना, पोलंड, : पूर्व 
जंमेनी, हंगेरी, तिबेट इत्यादि राष्ट्र यांचा अनुभव यां 
दृष्टीनं सूचक आहे, आफ्रिकाखंडांतहि आज असार्च 
प्रत्यय येत आहें. उत्तर आणि मध्य आफ्रिकेंतलीं बरी 
चशीं राष्ट आज खतंत्र झालीं आहेत किंवा लवकरचं 
खतंत्र होण्याचा संभव दिसत आहे, या. उलट दक्षिणे 
ऱ्होडेशिया आणि दक्षिण आफिरकेंतीळ लोकांनां 
खराज्य मिळविण्यांकरितां अजून लढा द्यावा लागेळे 
असें दिसत आहे. दुर्दैवाने त्यांच्या लढ्यांत जागतिके 
शीतयुद्धाचा शिरकाव  होण्याचीं चिन्हे 'अजिबांते 
नाहींत असें म्हणतां येत नाहीं. यामुळें गेल्या कांही 
वर्षांत आफ्रिकेतील परिस्थिती, केवळ. अफ्रिकेकरि 
तांच नव्हे तर सर्व जगाकरितां स्फोटक ठरण्याचा 
संभव आंहे. लंडनच्या * इंकॉनॉमिस्ट ?'वा साता* 
हिकाच्यां जुठै. ३०: च्या. अंकांतून घेतलेला 'खालीले 
मजकूर या दृष्टीनें-विचार करावयास, लावणारा आहे. 


_ 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामडळ, वाई 


नवमारत 


:: जुले ७ च्या कांगोतील बंडानंतर आफ्रिकेत 
आतां. कांहींहि पूर्ववत्‌ राहणें अशक्य आहे, ज्या 
खतंत्र आफ्रिकन ख़्ष्टांनीं आवांपर्यव संयुक्त राष्ट्- 
संघाच्या कांगोतीछ मध्यस्थीला ( 19167९1105 ) 
उिकाव दिला आहे, तीं राष्ट आवां ळिओपोल्ड व्हिळ 
आणि कटांगा दोन्दीमधून- बेल्जियन, अमेरिकन 
किंवा. रश्चियन-सर्व पकारचे राजकीय पालकत्व 
यळण्याचा प्रयत्न करण्यांत गंतळेलीं आहेव, या 
आफ्रिकन धोरणाला पाठिंबा देऊन, युनायटेड स्टेट 
खने न्यूयॉर्क ( संयुक्त गष्ट्संघ ) मर्थ्ये नुकतेंच मोठें 
ययजनेतिक यद्य संपादन केळें आहे. आतां दक्षिण 
न्होडेश्चियांवीळ अवंत्तरेधामुळें आफ्रिकन राष्टांचें ळक्ष 
ह्या दिशेकडे . वळत आहे, ,ब्रिकडची परिस्थिती 
जर अशीच उिघळत राहिळी तर ज्या खजकीय 
दक्तींनी कांगोच्या बाबतींत उपक्रम दाखविला त्या 
आक्तमे अँळिसबरीच्या दवाय़रवर येऊन ठेपवीळ. 
(बॅढिसूबसी-दक्षिण र्‍होडेश्रियाची राजधानी) ““अजून 
ऱझेडेश्चियांतील परिस्थिती आणीबाणीची झाळेळी 
नाही, पण -ती सश्ची होण्याची शक्यता आदे. 
कदाचित असेंहि होईळ. कीं., कांगोव खुंवून 
प्रडल्यामुळें ( अनेक ) राष्ट्रांना. इतर... ठिकाणीं लेढ 
चाढविण्याम्र सवड मिळणार नार्ही, सुरक्षा समितीत 
खुळे २२ ला. झालेल्या. अर्चेकून., असेंहि निष्पन्न 
होण्याची शक्‍यता आह़े . क्री .. मनरोसिद्धांता 
रू ४०७०8 ० 2 > सारखा एकादा सिद्धतंत 
आफ्रिका खंडाकरितां पुढें येईळ.. असें. झालेतर 
बड्या राष्ट्रांकडून आफ्रिकेत इस्तक्षेप्र होणार नाहीं 
ची , दक्षता, 'घेतळी . जाईळ, भाज ,(.इस्वक्षेप् 
दाळण्यांत 3 आलेलें मद्य टिकाऊ आहे असें नाहीं. 
आणि हें यासुद्धा :युक्यटेड .स्टेट्सने दाखविलेला 
सरयम, आफ्रिकन: राष्ट्रांनीं घेवरलेळी स्वतंत्र श्रूमिका 
आधि या दोन. येडे खोबिएट अुनियनने 
झ्यत्या वेळीं घेतलेली आाघार--यांच्य़ामुळे मिळाळेळे 


% डॉ, चंच नीग्रो महित, . . 


आहे. परंतु गेल्या आठवड्यांत अशी 'एक वेळ 
आली होती कीं, जेव्हां संयुक्त राष्ट्संघानें दाख- 
विलेल्या उपक्रमशीलतेवर होणारी रशियन टीका 
मर्यादेच्या पलीकडे जात होती. उदाहरणार्थ, 
क्रत्रेवचा जांवई संपादक झाल्यानंतर इइवेस्टिया 
अधिक लक्षपूर्वक वाचर्लें जात आहे, असें असूनहि 
या पत्रांत श्री, हॅमरशील्ड आणि डॉ. बंच यांच्या- 
वर वैयक्तिकखरूपाचे टीकाप्रहार केले जात होते. 
मोस्कोरेडिओवरीळ खालीळ विधान जुले २१ च्या 
अंकांत उद्धृत केळे होतें : ““ नवीन आफ्रिकन 
राष्ट्रच्या स्वातंत्र्याला गळफास लावणारे धोरण अव- 
लंबितांना बंचला स्वतःच्या काळ्या रंगामुळे अवघ- 
डल्यासारर्खे वाटत नाहीं. ? & 


( हें कांहींहि.मसलें तरी ) ““ भविष्यकाळांत 
संयुक्त राष्ट्संघाळा हस्तक्षेप करावा लागला तरी 
आतां तो. अस्रदीं नवीन वाटणार नाहीं. परंतु जेथे 
सऱ्या अर्थानें झासनसंस्थेची हुकमत चालत नाहीं 
अश्स परिस्थित्तीत हस्तक्षेप करणें एक त्रेगळीच गोष्ट 
आहे, आणि जिंथें सुसंस्थापित सरकार अखित्वांत 
आहे- मग तें लिस्बन, प्रिटोरिया किंवा रेले- 
सचरी 'केटिंहि :अहो- आणि तें: सरकार अद्या 
पकारची दावल आपल्या एखंत;च्या पद्धतीनें घेण्यास 
झतनिश्ववी आहे, 'त्रेथें संयुक्तराष्ट्संघात्वा इस्तक्षेप् 
ही चेगळीतर ,गोष्ट "आहे. येत्या. 'क्राळांत ““ कराळे * 
च्यामिक्त साडूसंत्राची मदत मागेल ती छिोपोल्ड 
न्हिळ. ..खारल्या क्ताय़द्रे्ीर 'सरकास्छा टिकवून 
भरण्याकरिता नव्हेतर क्राय़दे्ञीररित्या स्थापित 
झालेल्या सरकार्या. 'त्रिरुद्ध “असेल, परंतु आशि 
केच्झ..सथ्यस््रसांत. संयुक्तसष्ट्रसंक्षची हूजेरी आहे, 
केबळ खलढी. ोष्टहि अंत्रश्यकाळांत. - महत्त्वात्ति 
रण्याचा संभव: महे, ४० 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


सारःसंकळन 


आफ्रिकन व्यक्तिसत्त्वः 


न्यू स्टेट्समन ऑड नेशन या ब्रिटिश साताहि- 
काच्या जुले १६ च्या अंकांत “ आफ्रिका १९६०? 
या लेखमालेचा दुसरा हपता, “ राजकीय पंरितेन 
या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झाला आहे, नवोदित 
आफ्रिकन राष्ट्राचे व्यक्तिमत्व कसें आहे याचें खाढील 
वर्णन या लेखांतून घेतलें आहे, 


“आंतरराष्ट्रीय, जीवनांत “आफ्रिक्रन व्यक्तिमत्त्वांची 
शक विशिष्ट, कल्पना निर्माण करण्यास 'आफ्रिकत 
नागरिक-कृतनिश्चय आहे. आज़ या कल्पनेचें सखरूस 
त्याला अंधुकपणे दिसत आहे, तें स्पष्ट होण्यापूर्वी 
झाम्राज्यवादांने क्षीण क्रेळेला त्याचा .:आत्मचिश्वास; 
त्याचा. खखामित्लान, आशि प्रतिष्ठा त्यानें प्रत मिळ- 
विण्याची गरज आहे. परंतु क्वामे एनक्रमा आणि सेकू 
तरे यांच्यासारख्या नेत्यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांतल्या 
कामगिरीकडे सर्वे आफ्रिकन लोक अभिमानाने 
पाहात आहित. बिगर, आफ्रिकन्मंच्या ढवळाढवळीला 
प्रतिकार करणारा म्हणन नासरलाहि आफ्रिकन 
लोक आफ्रिकेचा एक प्रतिनिधी म्हणन स्रमजत 
आहेत, ...... आपल्या प्रतिनिधीनीं बिगर आफ्रिकन 
जगाच्या कलहापेक्षां कांहींतरी खरेखुरे आफ्रिकन 
असेल असें करावें अशी त्यांची अपेक्षा आहे. 


नवीन स्वतंत्र झालेल्या 'आफ्रिकन राष्ट्रांच्या पर- 
स्परंविरोधी महत्त्वाकांक्षा था 'प्रयत्नांना कमजोर करीत 
अहित. 'पत्चिष ... आफ्रिकेंत नेतृत्वाकरिता स्पर्धा 
सरू सुद्धां झा आहे. वसाहतीपैकीं . स्वतंत्र होणारें 
आणि आंतरराष्ट्रीय, समामध्ये - इतरांच्या बरोबरीने 
आपली जागा घेणारें पहिलें आफ्रिकन राष्ट्र म्हणन 
ब्यानांला 'अगोदर्व 'थोडा पुढाकार 'मिळांलेला आहे. 
म्हणन खराखुरा “आफ्रिकन अंबाज म्हणून 'गिनीसह 
त्याला 'प्रथम भान्यता 'मिळाली, था सुरवातीच्या 
कायद्याला. मकन 'पा्या देण्याकरिता 'घांनियनं 
खोक निश्चयाने प्रयत्न करीत “आहेत, अरेतु ले आता 


थोडेसे एकरे पडूं. छागळे आहेत, घाना गिनी 
नेतृत्वाला बराच विरोश्न हेत आहे अक्षी चिन्हे 
दिसं लागठीं आहेत. मालीचा सेंघोर, आलिपीओ 
आणि आयव्हरी कोस्ट्चा .फ्रान्सत्त अनुक्तूल. . नेवा 
हुक्तणव्यान्यी आणि नायल्रिगीअन नेते - हे. संत 
लोक एनूक्रमा आणि सेक वूरे यांच्या नेवृत्वाळ 
विसेथ्व करण्यांत कमत . अहेत. ऑक्टोबरमर्ध्दे 
नायजिरीआ स्वतंत्र झाल्यानंतर हा. सत्तेचा खेळ. 
अधिक तीन्न होईल 

ट्नेशिया आणि यू. ए. आर, (इजिस-सीरिक), 
हे एक दुसऱ्याशी राजनेतिकं संबंध ठेवूं इच्छिते 
नाहींत, आणि इथिओपिया आपल्या ' सरहद्दीवर 
असलेल्या सोमाठी प्रजासत्ताकाच्या विकासाकडे 
संशयवृत्तीने पहात. आहे. न्यासालंड आणि उत्तर 
ऱ्होडेशिया यांच्या कांहीं नेत्याचे संबंध फार चांगंळें 
नाहींत, पूर्वीचे बेल्जीयन कांगो इतर आमिकन 
राष्ट्रे. यांचे  प्रस्स्पस्संत्रंध कले राहतील डे :अजूत 
ठरलें नाहीं. तसेंच. केनिया आणि टांगानिंका यांचया 
सरहद्दीपलीकडे मसाई 'लोकांच्यामथ्ये जमातीच्या 
पातळीवरून संघटना कण्माचे प्रयत्न होऊं लोया् 
आहेत. यामुळें या दोन्ही राष्ट्रांच्या विकासाला शोक 
निर्मीण होण्यान्या संभव आहे. 


परंतु, डे सर्व आंतरिक संघष असूनहि त्याचा 
परिणाम -महत्वांचे मतभेद निर्माण होण्यांत 'झालिला 
नाही हे. लक्षांत मरण्यासारय॑ आहे. वस्तृस्थिती 
अशी 'अहि कीं, आज राष्ट्रीय पातळीवरच्या. स्पर्थे- 
पेक्षां मेन-आफ्रिकनिझमूजी मावमा -बलबसर आहें 
था “भावनेची सर्वात मोठी कसोठी कांगोचें शेक्यं 
ठिकवून ठेवण्याच्या भयत्योंत “लागणार आहि. 'एकदा 
वसाहतवाद मेला ,कीं 'मग 'युरोषियने साम्राज्यवादार्न 
औंखलेल्या सीमारेषा युसल्याहि 'जावील, नवीने 
सँघट्नांप्रकार निर्भाण होतील, मीन नेते 'पुढें येतील 
आणि संतती आजची! समंतोलता .अर्‍्याच 'अंशी 
बदळून जाईल, आज 'माज कोने 'पन्‌कूंमा पुरस्कार. 


* जेवभारत: 


क्रैरीत असलेल्या .“ संयुक्त॑ आफ्रिकन संस्थान? (युंना- 
येटेड स्टेट्स ऑफ आफ्रिका.) याच्या मागणींत 
प्रविबिंवित झालेल्या पेन - आफ्रिकनिझमंची भावना 
सर्वप्रमावी आहे. जमातीय स्पर्घा आणि भाषिक 
प्रेरंपरा यांच्या  जाणीवेंत॑ रुतून पडण्याचे आफ्रिकन 
ळक टाळूं शकले तर इतंर. कोठेंहि आतापर्यंत न 
दिसळेल्या सबंध खंडाच्या पातळीवरच्या ऐक्याचे 
उठदाहरण जगाला “घालून देतील. हें कसें . शक्‍य 
होईल, त्याकरितां शासनसंस्थेचीं . कोठलीं स्वरूपे 
:डाग्रतील, .. आफ्रिकेच्या : तेवीस कोटी लोकांच्या 
जीवनावर त्याचा काय परिणाम होईल-या सगळ्या 
गोष्टी आज केवळ कल्पनाविलासाचे विषय आहेत, 
"एकर. गोष्ट, निश्चित आहे, : आणि ती म्हणजे 
आफ्रिकेचें ऐक्य सबंध उर्वरित जगावर फार मह. 
त्वाचा परिणाम करील, ”? , 


बाळबंटाचें नंदनवन . : 

विज्ञान आणि'ः तंत्रविद्या: यांचा उपयोग विधायक 
क्रार्यासाठीं केल्यास काय होऊं.शकतें :याचा., प्रत्यय 
'इझरेलत्तें गेल्या कांहीं वर्षोत दिला . आहे, आपल्या 
देह्यांत. होणाऱ्या राजस्थान. कॅनॉल्सारख्री पाणी- 
सुरबंठ्याचची व्यवस्था करून इझरेलनें वाळवंटाचें 
नंदनवन केल्याचे 'खाळीढ. वर्णन: मँचेस्टर .गार्डियन- 
च्या जुळे २८ च्या अंकांतून घेतले. आहे, . - , 

“: नेगेव्ह. हें बीरशेबाच्या .वायव्येस- गाझा पासून 
अकाबच्या उपप़तागरापर्येत . पसरले. :आहे,.. त्याचा 
बराच भाग पर्वतमय़. आणि. तीन चतुर्थांश. विस्ता- 
रांत. वार्षिक पाऊस: चार .इंचापेक्षां कमी आहे, दहा 
वर्षोपूर्वी नेगेव ओसाड होतें: मातीच्या. झोपडच्या 
असलेलें बीरशेबा एवढें; एक त्याचें लोकवस्ती अस: 
ठेलें केंद्र होतें. आज. बीरशेबा ' एका प्रांताची राज- 
घानी आहे, आणि. घरें, कारखाने, समकालीन प्रका- 
रुत्ती,सार्वजनिक इसारती यांची सुरत.नवी. आधुनिक 
दिसत ; आहे, .. बीरशेबाची आतां 
त्राळीस दुजाराच्या घरांत आहे. हः 


नेगेवच्या उत्तरेस हजारों एकर जमीन सुधारून 
मनुष्याच्या उपयोगाकरितां योग्य सखवरुपांत आणली 
ग्रेळी. आहे, या जमिनीचा असा आमलाग्र काया- 
पालट झाला आहे कीं त्याची शेती ही किनाऱ्या- 
वरील असलेली सुपीक, सपाट जमीन आणि उत्तरे: 
कडील खोऱ्यांइतकी जुनी नाही असें वाटणे 
अशक्यच आहे. पाण्याचा भरपूर पुरवठा करणाऱ्या 
पाइपलाइनी घातल्यामुळें पूर्वीची भाजून काढलेली 
मैदाने. आणि वाळूच्या टेकड्या या आतां. सुपीक 
शेतजमिनी झाल्या आहेत, या विभागांत नवीन 
गाहरें अस्तित्वांत आलीं आहेत, त्यांचीं घरें सुबक; 
दुमजळी आहेत. आणि जवळच नवीन वसाहत 
केलेल्या. हजारों लोकांना रोजगार देणारे आकर्षक 
म्हणतां . येतीळ असे चांगळे हवेशीर कारखाने 
आहेत. षे 


. इ, स. १९४टर मर्ध्ये इझरेली लष्कराने बीर 
शेबाबरोबर आयलट या किनाऱ्यावरील शहरांत 
इ. स. १९५८ मध्यें या दोन शहरांना जोडणारा 
रस्ता सुरू झाल्यापासूंन 'आयलट शहराचा विकास 
वेगानें होऊं लागला 'आहे. इ, स. १ ९५६ च्या 
सिनाइंच्या युद्धानंतर आयलटचा कसोशीने विकास 
करण्यांचे प्रयत्ने सुरूं झाठे, कारण या . बंदरामुळे 
इझरेललां सुंवेझ कालव्यावर अवलंबून राहिल्या- 
शिवाय अँटलांटिक आणि हिंदी . महासागरांत प्रवेश 
मिळाला आहे. भूमध्य समुद्रावर. असलेल्या दुसऱ्या 
कुठल्याहि देशाला अशी. सोय नाहीं. आयलळटची 
छोकसंख्या -१९५६ मर्थ्ये ८५० होती; ती ए्ण्का 
वर्षांत २५००-झाली आणि आतां ती ७००९ 
आहे. ह. न 
नेगेव विभागाच्या , विकासांत महत्त्वाचा घटक 
पैसा नसून. पाणी आहे.. आयलटचा वार्षिक पाऊस 


'एक: इंच, आहे आणि तीस .मैदावर असलेल्या 


झऱ्यातून नुकतीन्व. एक प्राइपलाइन..-तयार' .होण्या- 
पूर्वी. या .शहरास.. पाणीपुरवठाच : नव्हता, उत्तर 


मराठीचा विकास 


स्ज्न्स मराठी परे 
सेंणकीकला 


> 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सार-संकठलन 


आणि मध्य इझरेलमध्ये मानवनिर्मित .पाणीपुर- 
वंठ्यामुळें चार ते संहापट वाढ होणें एवढाच फरक 
पडतो; परंतु नेगेव प्रदेशांत अंशा पाणी पुरवल्या- 
मुळे अजिबात पीक नसणें आणि वर्षात दोन भर- 
घोस पिके येणें असा फरक पडला आहे. न 
सिनाईच्या युद्धाच्या वेळीं आयलटपासन हाइफा- 
पर्यत कांहीं महिन्याच्या काळांत दोनर्शे मैल लांब 
अशी एक आठ इंची पाइपलाइन घालण्यांत आली. 
या पाइपलाइननें सुवेझ कालव्यावर अवलंबून न राहतां 
दहा लक्ष टन तेल दरवर्षी नेतां येतं. पुढल्यावर्षा- 
पर्वेत या पाइपलाइनचें स्थान. बत्तीस इंच पाइपलाइन 
घेईल, आणि अशी अपेक्षा केली जाते कीं हाइफ्या- 
हून इराणी उपसागराच्या प्रदेशाचे . तेळ युरोपांत 
निर्यात केलें. जाईल; आतांची लंहान पाइपलाइन 
देक्षिणेस पाणी पुरवख्याकरितां वापरली जाईल. 
: तेल. आव्हिवमध्यें उगीच नाहीं सांगंत कीं 
६६ नेगेव नाहीं पाहिलें तर इझरेलं पांहिलेंच नाहीं 
रॉयळ सोसायटीच्या तृतीय - 
शतसंवत्सरीच्या निमित्ताने 
संशोधकाला रॉयल सोसायटीचें सदस्यत्व मिळ- 
* विणें म्हणजे त्याला सर्वांत मोठा . मान मिळाल्या- 
सारखें आहे. जगाच्या विद्वत्संस्थांपैकीं सेयळ सोसा- 
यटी' ही एक सर्वांत जुनी असन आतापर्यंतच्या तीन 
शतकांत तिनें अव्याहत कार्य केलें आहे.. ऐतिहा- 
सिक परिस्थित्यनुंसार तिचा' प्रभाव कमीजास्त झाला 


आहे., परंतु नेपोलिऑनिक युद्धांसारख्या आणी-.... 


बाणीच्या काळांतहि तिचे सद्स्य आपलें . संशोधन 
चालं-ठेंवं शाकळे आहेत आणि सर्व देशांच्या वैज्ञा- 


निकांशीं पत्नन्यवहार किंवा वैयक्तिक गांटीमेटीद्वारां. - 


संबंध ठेवं शकळे आहेत. ही सोयायटी इ, स. 
१६६० सालीं स्थापन झाली. आणि चालं वर्षी 


तिची तृतीयद्वतसंवत्सरी साजरी केडी जात ' आहे, 


द्वा समारंभ जुळे १९. ला लंडनच्या आल्बटे हॉलमध्ये 
सोसायटीचे. अध्यक्ष सर सिरिल . हिंगेळवुड, यांच्या 


अध्यक्षीय भाषणाने. सुरूं झाला. अश्या सोसायट्यांच्या 
उपयुक्ततेबद्दल खाळीळ मजकूर सर सिरिलं यांच्या 
भाषणांतून घेतला आहे, 

“ वैज्ञानिक संशोधनास आर्थिक साहाय्य लागतें, 
आणि श्ञानाचां जसजसा विकास. होत जातो . तसतसे 
या साहाय्याचें प्रमाण अधिकाधिक : वाढत जातें. 
कांहीं अपवाद सोडले तर अशा परिस्थितींत स्वतःच्या, 
जोरावर कांहीं करून दाखविण्याची व्यक्तीची शक्ति 
त्या मानानें कमी होत जाते. परंतु एक सामाजिक 
संजकीय संघटना म्हणन. सत्रंध समाज अशा व्यक्तीलाः 
मदत देण्याची गरज समजू .शकेल अशी अपेक्षाहिः 
करतां येत नाहीं. त्याचबरोबर मानवी भंवितव्याकरितां 
विज्ञानाचें आज असलेलें महच्च लक्षांत घेतां समाज. 
उदासीनहि राहूं शकत नांही. म्हणून व्यक्ति आणि 
समष्टि यांच्यामध्यें मध्यस्थी करूं .शकणारी एकं 
लहानशी विशिष्ट प्रकारची -संघटना आवडयक 
आहे. या संघटनेच्या . सभासदांची संख्या तिच्या. 
बद्दल. विश्वास आणिं माना'ची' भावना निर्माणे होण्या 
इतकी मोठी. पाहिजे, परंतु इतर गोष्टींपेक्षा श्ञानान्वेर 
घषणास प्राधान्य देणाऱ्यानांच तिचें सभासदत्व मिळा- 
बयास पाहिजे 

सरकारी यंत्रणा अशा कार्याकरितां योग्य होणार 


नाहीं कारण कीं त्यांचें धोरण. बदलत्या तात्कालिक 


गरजांना अनुरूप असावें लागतें. विद्यापीठेंहिं हँ 
कार्य. करूं हकणार' नाहींत. कारण त्यांना याबाबतीत 
दोन मोठ्या अडचणी आहित. एकतर ज्ञानाची 
कोठलीहि शाखा विद्यापीठांत अनेक लहानलहान 


' शाखेत विभागली जाते; आणि दुसरें असें, कीं 
ज्ञानान्वेषणाइतकेच महत्वाचे दुसरे अनेक * व्याप 
'त्यांच्या पाठीमागें असतात. 


म्हणून, संशोधनाची निष्पत्ति' प्रसिद्ध करणारी 


'धंदेवाईक दृष्टि न ठेवतां चालविलीं जाणारी .निंयत 


कालिके लगेच फायदा न देऊं शकणाऱ्या' परंतु 


-महेत्तवाच्या बांदणाऱ्या कर्सनांचा! विकास सुरवातीच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


रुल्स मराठी 8 
सेंणणकीोकला 


0 
द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


: नवसारत 


काळांत॑दाक्‍्ये होण्यास लागणारे आर्थिक साहाय्य, 
परस्पंर संपर्क आणि चर्चा यांतून मिळणारी चेतना 
(४४७1०000 ), आणि बौद्धिक येद्य .संपादन 
केल्याबद्दल मिळणार परंतु. पैज्याच्या रूपानें मोजतां 
ने येणारा मानाचा पुरस्कार या महत्त्वाच्या 
गोष्टी उपलन्घ करून देण्याकरितां अकेंडमी 
(.4.090९17 ) ही संस्था सर्वश्रेष्ठ ठरते, सरकार 
आश्रयदाती म्हणून राहूं शकतें, ती' विद्वानाचा 
सला आणि मदत. घेऊं शकते. स्वतःला योग्य 
वाटणाऱ्या उपक्रमांना मदत आणि प्रोत्साहन देऊं 
शकते. आपल्या तोडीच्या माणसांनी दाखविळेला 
आदर, त्यांनीं केलेली आपल्या कामाची कद्र 
यामधून वैशानिकांना-मिळंणारें प्रोत्साहन सरकार 
कधींहि देऊं हाकणार. नाहीं, अश्या अकॅडमीने जर 
निःपक्षपाती .आणि' उंच्च दर्जा कायम ठेवला. 
तर संघ वैज्ञानिक समाजांत. आणि इतरत्रहि तिचा 
प्रमाव पडतों. सरकारी यंत्रणा अगर औद्योगिक 
संघटनाशीं ती स्पर्धा करीत नाहीं;.. उलट त्यांच्या 
नेत्यांना आपलें सद्स्य कंरून. घेऊन ती अशा 


संघटनाशीं निकटचे संबंध ठेवते. कृतीच्या आणि 
सत्तेच्या क्षेत्रांत वावरतःअसलेल्या व्यक्तींनाहि निवडले 
जाणें मानाचें वाटत असल्यामुळें विद्ददूजगाच्या 
मर्यादित वर्ठुळापलिकंडेहि अंकेडमीचा प्रभाव पडत 
असतो, वैज्ञानिक लोक सरकार आणिं उद्योग यांः 
क्षेत्राच्या गरजा समजून घेऊं शकतात, आणि 
त्याबरोबरच थां क्षेत्रांतहि वैज्ञानिक विचारांचा प्रसोरः 
होऊं शकतो. राष्ट्राच्या वेगवेगळ्या विभागामध्ये 
अशा रीतीनें समानतेच्या पातळीवर हा जो संवाद 
होऊं शकतो तो संवेदनाक्षम मजांतंतूंच्या . यंत्रणे- 
सारखा आहे, आणि त्यामुळे समाजाला लाभणारी 
शक्ति आणि विकासक्षमंता इतर कोणत्याहि मार्गाने 
मिळणें अशकय आहे. ”? 

भारतांत आज अस्तित्वांत असलेल्या . वैज्ञानिक 
संघटना, अश्या प्रकारचें कार्य कितपत करूं दाकत 
आहेत, राष्ट्राचा आकार आणि त्याची लोकसेख्या 
लक्षांत घेतलीतर राज्यसरकारच्या पातळीवर अद्या 
संस्थांची आवश्‍यकता .किती आहे हा विचार 
करण्यासारखा प्रश्न आहे. र 


मी ; 
चाकॉकं । इतिहास आणि तत्वज्ञान २ 
--लैंखक | 
प्रा, सदाशिव आठवले 
कि. ३ रु. 


चिंटणीस, प्राज्ञपांठझाळा मंडळ, वाहे, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


2” 5 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामडळ, वाई 


प्रा. श्री. वा. काळे 


अमेरिकन तत्त्वज्ञानाची वाटचाल 


१, महत्त्व. 

राजनैतिक क्षेत्रांतील भारत-अमेरिका यांचे संबंघ 
स्वातंत्र्यप्राप्ती नेतरच्या गेल्या बारा वर्षांचे कालांत एक 
प्रकारे अस्थिर असलेले दिसून येतात. एका बाजूस 
आपलें तटस्थतेचे धोरण, आणि दुसऱ्या बाजूकडून या 
घोरणाविषयीं प्रकट करण्यांत येणाऱ्या शांका हीं याचीं 
प्रमुख कारणें म्हणून सांगंतां,येतील. राजकीय परि 
स्थिती किंवा राजनीतिक संबंध बाजूस ठेवून आपण 
अमेरिकेंत तत्त्वज्ञानाची वाढ आजपर्यंत कशी झाली 
आणि त्याची पुढील दिशा काय आहे याचा अभ्यास 
करणे अत्यंत उपयुक्त ठरेल 

कित्येक हजार वर्षापूर्वी अमेरिकेच्या-म्हणजे 
अमेर्का खंडाच्या भूमीस-मानवाचा स्पशै झाला 
असावा असें मानंवशास्त्रश व . पुराणवस्तु-संशोधन 
शास्त्रज्ञ आपणांस सांगतील, अत्यंत प्राचीन अशा या 
अमेरिकेंतील संस्कृतीस “ माया? संस्कृति असें नांव 
देण्यांत आळें आहे. पण या संस्कृतीत कोणते तत्त्वज्ञान 
निपजले हे. आजतागायत अपरिचित आहे. उत्तर 
अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रांतील तत्त्वज्ञानाची. वाढ मात्र 
गेल्या तीन चार शतकांतीलच आहे, हे. येथें लक्ष्यांत 
ठेवलें पाहिजे. 


२. तत्त्वज्ञान आणि सामाजिक परिस्थिती 
प्रत्यक्ष विषयाची चर्चा करण्यापूवी आणखी,एका 
गोष्टीचा निदेश करणे जरूर आहे. तत्त्वज्ञानाची सुरवात 
५ आनंद्‌-किंवा-सुख ? याच्या अनुभवापासून होते कीं 
दुःखापासून ' याविषयीं विद्वानांत मतभेद आहेत. 
पण अमेरिकन्‌ तत्त्वशञानाच्या अभ्यासकांस अर्थ दिसन 
येते कीं तेथील भौगोलिक परिस्थिती, तजन्य व.इतर 
सामाजिकं ब राजकीय परिस्थिती, आणि त्याचप्रमाणें 
अमेरिकनांची विशिष्ट खभावघडण या गोष्टींचा त्यांचे 
तत्त्वज्ञानावर. बराच परिणाम झालेला आहि. याचें 


एक उदाहरण म्हणजे अमेरिकेंतील “ फलनिष्पत्ति 
बाद? ( १६४१५७४ ). या वादाचे मुख्य सुत्र 
म्हणज्ञे ज्याला आपण * सत्य?, “सत्य? (एकी) ) 
म्हणून म्हणतों ते मुख्यतः फलावर, परिणामावर अव- 
लेबून आहे. आता हा वाद अमेरिकेतच अधिक 
यशस्वी कां होऊं शकला ? इतर देशांत त्याची उप- 
युक्तता विचारी लोकांना कां पटूं नये ! असा प्रश्‍न 
उभा राहतो. त्याला हेन्री स्टीहू कमेजर या लेखकानें 
आपल्या * 3010110981 ४1०0? या पुस्तकांत चांगले 
उत्तर दिळें आहे. तो म्हणतो, “सर्वसाधारण अमेरिकन 
माणसाचे-त्याची व्यवहार प्रियता, लोकशाही प्रवृत्ती, 
त्याचा व्यक्तिवाद, नि संधिसाधकत्व,' (00०1- 
४००1810), तसेच त्याची अकत्रिमता आणि आशा- 
वाद-हे गुण या वादाशीं आश्चयकारकरीत्या जुळते 
आहित. ” अमेरिंकनांच्या विशिष्ट स्वभावरचनेप्रमारणेच 
त्यांच्या भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीचाहि 
तेथील तत्त्वज्ञानावर पुष्कळ परिणाम झालेला. आहे, 
अर्से पुढील विवेचनावरून दिसून येईल, 
३. महत्त्वाचे कालखंड ः 

अमेरिकेच्या गेल्या साडेतीनशे वर्षातील इतिहासा- 
कडे पाहि तर तत्त्वशानाच्या वाढीचे पुढील महत्त्वाचे 
कालखंड सांगतां येतील $ 
(अ) प्यूरिटन परंपरा भाणि वसाद्दतवांदाचा काळ 

'_ (१६१०-१७६० ), 
(ब). स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची . विचारक्कतांति, तज्जन्य 

विचारप्रराट्भवा, नि. गूढवाद यांचा काळ 
( १७६०-१८५०), 

(क) विकासंवादाचा काळ (१८५०-१८७० ) 
(ड) भाघुनिक काळखंड ( १८७०- . 8) 

वरीळ चार महत्त्वाच्या कालखंडाचौ थोडक्यांत 
रूपरेखा या लेखांत द्यावयाची 'आहे. 


क ॥ झा कोत ०ए९७१७ १ तया शट 105०009039” उरल ,७, छा&ेप-या 
अंधांच्या आधारें पूना फिलसॉफ़्ी यूनियनपुढें लेखकाने केलेल्या चर्चेचा सारांश. 


न. भा. २ 


ध्द 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


आणि वसाद्दतबवाद 
(१६१०-१७६० ) 


ध्युरोपांतून अमेरिकेत आलेल्या वसाहतवाद्यांनीं आपल्या 
मालमत्तेवर, घधनदौलतीवर आणि श्रणांनुबंधावर पाणी 
सोडलें पण. त्यानां आपल्या धार्मिक आणि तात्विक 
विचारावर पाणी सोडतां आळे नाहीं. या लोकांनीं 
झापल्याचरोबर . “ कॅल्हिनिझम्‌ ? पद्धतीचा प्रॅटेस्टंट 
ख्रिश्‍चन धर्म अमेरिकेत आणला, या धर्माची कांहीं 
त्वे सुधारक होतीं. उदाहरणार्थ, ' देव” आणि मनुष्य? 
यांच्या प्रत्यक्ष परस्पर संबेघावर त्यांचा विश्वास असे, 
देव हा प्रत्येक व्यक्तींत वास करतो, त्याच प्रमार्ण 
तो प्रत्येक धर्ममंदिरांतहि असतो, म्हणून 
घर्ममदिरें परस्परांपासून स्वतंत्र नसावींत अर्से 
यांचें मत असे. परंतु त्यांचीं राजकीय मते हीं 
लोकश्याहीस विदोष अनुकूळ नव्हतीं, राजकारणांतहि 
घर्माच्या अधिसत्तेवर त्यांचा विश्वास होता, या 
प्रतिगामित्वाचा अमेरिकन लोकांच्या दृष्टीने एक फायदा 
असा झाला कीं धर्माच्या अधिसत्तेपेक्षां लोकांच्या 
अधिसत्तेची कल्पना त्यांना अधिक बरी वाटूं लागली. 
£ फंडामॅटळ राइटस्‌ ऑफ दी पीपल ” हे तत्व 
प्युरिटनांच्या. विरोधामुळे अधिक रुजलें तें या कालांत; 

या पहिल्या कालखंडास आपण वसाहतवादाचा 
काल अर्सेहि संबोधतो, कारण या कालखंडांतील तत्व- 
ज्ञानविषयक सव कल्पना या युरोपांतून आयात केलेल्या 
अश्या आढळतांत. पण त्या अमेरिकन लोकांस इतक्या 
मानवंल्या कीं त्या युरोपापेक्षां अमेरिकेतच नंतर अधिकं 
प्रभावी होऊन राहिल्या, प्यूरिटच्‌ लोक सखतः शास्त्रज्ञ 
नसले तरी ते शास्रीय प्रश्रत्तीचे द्दोते. . पदार्थविज्ञान 
शास्त्रांतील न्यूटनच्या सिद्धोंताचा त्यांच्या विचार- 
सरणीवर झालेला एक परिणाम म्हणजे विश्व हें एक 
सुचलित यंत्रासारखे आहे ही : कल्पना ( ए11ए०1.86 
18 ६ वटला&ळयांटा 11०१0) प्यूरिटन पंथीय 
लोकांचा दुसरा एक आवडीचा ळेखक म्हणजे ब्रिटिश 
तत्त्ववेत्ता जॉन ळॉकू, ' विशेषतः लोकूचें राज्यविषयक 
उदारमतवादी तत्त्वशान .वसाहूतवादाच्या युगामध्ये 
अमेरिकेंत बरच प्रिय होते. . न्यूटन आणि लॅंकूयां 
दोन:ळेखकांच्या 'परिशीळनामुळे अमेरिकन. पंडिताना 
जडवाद, (॥॥६॥६७॥॥॥८115१ ) . आणि 'चेतनवाद 


(अ) प्यूरिटन परंपरा 


(8171009118) ) इत्यादि पंथाची ओळख झाली, 
तर्सेंच या दोन पंथाना कांहीं अनुयायीहि मिळाले, 
कॉडवोल्ढर कोल्डनूने जडवाद व सुखवाद यांचा 
"पुरस्कार केला तर जोनेंथन्‌ एडवडंसूने आत्मबादास 


" पाठिंबा दिला, 


(ब) क्रान्तियुग, विचारप्रगल्भता नि गूढवाद 
यांचा काळ ( १७६०-१८५० ) 

या युगांत वैचारिक बंडखोरी-राजकीय बंडखोरी 
प्रमार्णेच-अधिक प्रभावी झाली. ईश्वराने विश्व निर्माण 
केल्यावर त्यार्चे कार्य संपले, आतां विश्वाचा भविष्यकाळ 
विश्वांतील शक्तींच्या-मानवशक्तीच्या-हातांत आहे 
असें सांगणारा विश्वकर्मावाद ( 1)९1875 ) पुढें आला. 
या राजकीय व वैचारिक बंडखोरीमुळेंच स्वतंत्र 
अमेरिकन्‌. प्रनासत्ताक जन्मास आलें, स्वाकतंय युद्धाचे 
नेते आणि विचारक्रांतीचे नेते हे एकच असणे हे 
राष्ट्राचे दृष्टीने एक सुभाग्याचें लक्षण म्हटलें पाहिजे. 
या कसोटीवरून अमेरिका अधिक भाग्यवान आहे 
असें म्हणतां येईल, जर्मनीचा प्रख्यात तत्त्वज्ञ हेगेळ 
हा जवळच येना'ची सुप्रसिद्ध लढाई चाळू असतां श्यांत- 
पर्णे आपल्या तळघरांत चिंतन करीत होता. त्स 
अमेरिकेच्या विचारवंताचें झालें नाहीं, अमेरिकेच्या 
स्वातंत्र्ययुद्धाचे नेते म्हणज बेंजामिन . मँक्लिन, 
टॉमसू पेन, थौमस्‌ जेफरसन, आणि बेंजामिन, रश. 
पण याच पुढाऱ्यांच्या लिखाणामुळे '“- घमरहित 
उदारमतवाद, विश्वकर्मावाद, मानवपूर्णतावाद, शास्त्रीय 
बुद्धिवाद, लोकशाह्दीवाद, किंवा अनिर्वध व्यापाराचे 
तत््वशान ? (1151856 ' 15170) हेंहि. लोकांनी 
परिचित झाळें, राजकारण आणि तत्वज्ञान यांची सांगड 
पडल्यामुळे फायद्याप्रमार्णेच कांहीं तोटेहि. झाले: 
त्यांतील मुख्य तोटा असा दिसतो कीं वैचारिक येड 
आणि राजकीय युद्ध यांचे प्रणेते एकच असल्यानें 
त्यांना सावकाश चित्ताने विश्व आणि मानव यांच्या 
परस्पर संबंधावर विचार करून कांहीं एक सुसूत्र आणिं 
सुव्यवस्थित 'विचारमालिका मांडण्यास वेळच मिळाला 
नाहीं, (€ 0.ब्घर्‍1०१. घाटा कावे . १७, 


काप धरि ००8 खि 5९एगंप्ध, ९४७० 


णा ७ ०७०); . १९ए९णय३2्ट ४९०प- 


' ५७ ७०१ शका, परणेशाप्ठे णा £शपर४ 


१9 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


"आ. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामडळ, वाई 


अमेरीकन तत्त्वज्ञानाची वाटचाल 


800१ 0०पवा०8 0: 7९1९8९1(811ए९ ४०- 
ए०एपपा ९0, 0 81 ०००७7९७९१९ 860816, 
७०७४ 19112१ ६० 8९७ 000) ७0 80९००1०- 
४९ ४16७8 8४७९0७७७७]1 9), 
विचारस्थेये व गढबाद 
स्वातंत्र्य मिळाळें आणि त्याबरोबरच स्वातंत्र्यपूर्व 
कालाहून निराळे प्रश्न उभे राहिले, आतां देशाला 
स्वास्थ्य व स्थेये हर्वे होते; फ्रेंच क्रांतीने अटलांटिक 
महासागर पार करून - येऊं नये अश्षी अमेरिकनांची 
इच्छा असर्णे स्वाभाविक होते. जेफसंनूच्या स्वातंत्र्य 
घोषणेची, त्यानें पास करून घेतलेल्या धमसातंत्र्याच्या 
कायद्याची महती कमी वाटूं लागली, पण त्याचवेळी 
तत्त्वज्ञान या विषयाची महती विंद्यामंदिरामर्ध्ये आणि 
विद्यापीठांत वाढू. लागली. स्कॉटिश तत्त्वज्ञानाचे प्रवतैक 
रीड, कंडवर्थ, रॉप्टस्‌बंरी, यांचा संवंसामान्य वास्तव- 
वाद ( 0०्पापा०प ४९७४९ 8681181 3) हें एक 
अंधिकृत तत्त्वशञान झालें, क्रांतियुद्धास मनांतून विरोध 
करणारे इंमिल्टनसारखे, लोक. म्हणूं लागले कीं तत्त्वज्ञान 
हे जनतेपासून दूरच असलें पाहिजि-कारण. जनता ही 
पंझुतुल्य आहे. ( “10७ 10७०७७] | १०1 ९०७1९ 
87, 18 9 ४7९० 0९8७: | ?), टेलर आणि ड्यूहे 
तत्त्वशोधक शिकवू लागले कीं गुलामगिरीत कांद्दीं तथ्य 
आहे, आणि गुलामगिरीच्या विरोधकानां विरोधं 
करण्याचा प्रत्येकास हक्क आहे. या काळांतील प्रातिनिधिक 
विचारप्रबाहांचे उदाहरण द्यावयाचें झाल्यास फॅन्सिस्‌ 
वेळेंड याच्या विचाराचे देणें योग्य होईल, त्याच्या मते 
विद्यापीठे हीं सांस्कृतिक व. सामाजिक शिक्षणाची केन्द्र 
झालीं पाहिजेत, सत्यज्ञान हें नुस्ते मानवाच्या इच्छेवर 
अवलंबून नाहीं, तर तें मानवाच्या मानसिक पातळीवर 
अवलंबून . आहे. : मनुष्यामनुष्यांत सत्यामिमुखततेच्या 
बाबतींत नैसर्गिक फरक असू शकतो. 
गूढवाद र : 
या काळखंडांत 'गूढवादहि पुढें आला, शेलींग, 
एस टी० कोलरिज, तसेंच. कांहीं हिंदी 'गढवादी 
यांच्यांशीं संबंध आल्यामुळें अमेरिकेच्या न्यू इंग्लंड 
संस्थानांत गूढवादी :वाड्ययाची, अभिरुची निर्माण 
झाली; अमेरिकन तत्त्वज्ञानाच्या .दुसऱ्यांकालखंडांतील 
या गूढवादी प्रवृत्तीच्या युंगास ' ट्रान्सेन्डेग्टल पीरियड ,? 
अंच्‌ इरा ओफ वाइल्ड ओटसू फोम न्यू इंग्लंड 


अनुक्रमणिका 


असेंहि. म्हणतात. गरूढवादी रॉफ वॉल्डो इमसंन 
सर्वांना सुपरिचित. व प्रसिद्ध आहे. त्याला कन्कॉर्डचा 
महर्षि म्हणंतात, इमसेन्‌चा एक गूढविचार म्हणजे 
निसगे ही एक मानवी मनाचीचं उलेक्षा आहे. 
(७६७७७५० ० ॥७॥॥॥॥ उपा), त्यामुळे 
गूढवादी हा निसर्गाशी एकरूप होऊं शकतो. गूढवादी 
परंपरेतील .आणखी एका सुप्रेसिद्ध व्यक्तीच्या विचाराची 
आपणांस ओळख करून घेतली पाहिजे.. ती व्यक्ती 
म्हणज थोरो. त्यानें लिहिलेल्या ' सिव्हिट्‌ डिस्‌ओबिं- 
डियन्स ! या विषंयावरील लेखामुळेंच महात्मा गांघींना 
आप सत्याग्रहाचे तत्त्वशान मांडण्याची स्फूर्ति झाली, 


(क ) विकासवादाचा कालखंड भे 
-(१८५०-१८७०) : 
हवैर्ट स्पेन्सर, चार्लस्‌ डार्विन यांच्या. विकासवादाची 
लाट आतां अमेरिकेच्या उत्तर किनाऱ्यावर. येऊनं 
आदेळ लागली होती. विकासवादामुळें वैचारिकदृष्टया 
एकमेकांत विरोध असलेले जेफसंन्‌. किंवा हॅमिल्टन 
यांच्यासारखे लेखकहि : शास्त्रीय न्नाबतींत एकच मरते 
मांडत होते. उदाहरणाथ, जुन्या प्राणिसृष्टीच्या अस्पष्ट 
खाणाखुणा असलेल्या खडकांचा, भूप्रस्तरशास्त्राच्या 
आणि प्राणिशास्त्राच्या दृष्टीने अभ्यास व्हावयाच्या 
बाबतींत दोघांचीहि एकवाक्यता. होती. उत्तान्तिवादा- 
चचा जोरदारपणे पुरस्कार करण्यांत 'चेन्सी राइट्‌ आणि 
टी, भेंबट्‌ यांचा उंछेख करतां येईल. चॅन्सी. राइटर्ने 
अमेरिकेंत प्रथम उत्क्रान्तिरूप निसगेवाद मांडला 
तो गूढवाद्यांच्या साफ विरुद्ध होता. जीवसृष्टि, मनो 
व्यापार, सहजप्रदत्ति, बुद्धि, मानव बोलतो ती भाषा 
या सर्व विश्वांतील विकासाच्या पायऱ्या आहेत. अर्से 
त्याचें मत होर्ते. *टी० अंबटूने इन्होल्यूशन:- किंवा 
सत्कार्यवाद - हें तत्त्व मांडलं. ) 
आधुनिक काळखंड ( १८७०- ' ''_ )' ” 
विसाव्या शतकाच्या 'ज॑वळ जसजस्रे आपणं येऊं 
लागतो. तसंतसे अमेरिकन तत्त्वज्ञान हॅ. पूर्वीसारखे 
एकांगी विचारांनी भरलेलं. आढळतं नाहीं. ते स्व 
प्रकारच्या मतांमतांतरानीं' समृद्ध झालेले आढळते. 
तसेच त्याला राजकीय, सामाजिक: परिस्थितीच्या पंली- 
कडे जाऊने.' विंचोर करण्याची - पात्रेता व प्रगल्मता 
आली आहे अर्से दिसते. 


१श 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
स्ल्न्स मराठी विल्हा 
संगणकीकृत 


7”2 > 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


: आधुनिक कालखंडांतील सर्व मतप्रवाहांची चर्चा 
येथं सविस्तर करणे. कठीण असल्याने प्रमुख तात्त्विक 
मतांचा घांबता आढावा घेऊन हा लेख संपवितों. 

- प्रस्तुत कालखंडांत पुढील मतांना अधिक प्राधान्य 
मिळालेले दिसते, ' 

(अ ) आत्मसत्तावाद ( 1वरय8या ) 

* आत्मसत्तावाद या.तत्त्वज्ञानांतील मताचीं दोन अर्ग 
आहित. ( २१ ) जञानशास्त्रदृष्टया (८७18५९॥॥०1०४९५) 
( ज्ञेय- ) ज्ञान-ज्ञाता-प्रमाण या त्रिपुटींत ज्ञात्यास 
प्रधान स्थान आहे (२ ) भध्यात्मशास्त्र- ( 11001- 
10४7७०8 ) दृष्ट्या चराचर अखिल सृष्टीचे बुडाशी 
आत्मतत्त्व प्रधान आहे. : अमेरिकेत आत्मवादाच्या 
पुढील झाखा 'दिसून येतातः- 

(.१ ) बोनूचा जीवात्मवाद ( 0९80091 1005- 
ळा ) 

(२) जोशिया रोहसूचा पूर्ण आत्मसत्तावाद 
( &.05णर्प(९ 1281181 ) 
(ब) फलळवाद ( ऐवट्टाणढाठया 3) 

अमेरिकन फलवाद आणि ब्रिटिद्य अनुभबवाद 
( ठाणफांगंशश0) ) यांत साम्य व भेद आहेत :- 

फलवादांत ज्ञानस्वरूपांचा प्रश्न सोडविण्याच्या 
खटपटीपेक्षां, ज्ञानाच्या प्रक्रियेचा प्रश्न सोडविण्याचा 
प्रयत्न आहे, फळवाद अर्से सांगतो कीं, विचार हे 
एकप्रकारचे. वर्तन ( ७०॥तण७ ) आहे, फंल- 
चादाच्या प्रमुख शाखा पुढीलप्रमाणें आहेतः- 

(१) चाळंस्‌ पीयर्सचा.ऑपरेशनिझम्‌ ( व्यापृति- 
चाद ). व, 

१. २) विल्यम्‌ जेम्सचा रॅडिकल्‌ . एम्पिरिसिझमू- 
९ मूल्गामी अनुभववाद ), , 

( क,) वास्तवबाद, (56०1811 ) 

: .अमेरिंकेंतील -वास्तवबादाच्या तत्त्वज्ञानास जोराची 
चालना. मिळाली, ती.सहा अभेरिकन .वास्तववाद्यांनीं 
एकत्र, येऊन वास्तववादी अशी नवीन परंपरा सुरू 
करण्याची घोषणा केली यामुळें होय, या सहा वास्तव- 
वाद्यापेक्रीं कांहींनी प्रत्यक्ष शानवाद ( ॥॥ ९०1) ०! 
13 ?:टशूधय ) मांडला. तर . कांहींनी 
श्‍विकित्सक चास्तववाद मांडला, .वास्तववाद्यांत पेरी, 


१ 


"छः्हजॉय, ड्यूर ड्रेक, प्राटू , रॉजस यांचा प्रामुख्यानें 
उछेख करावा लागेल, 


(ड ) निसगेवाद (४५६१7५1180) 


निसगैवादाचा मुख्य सिद्धान्त म्हणजे निरीक्षणीय 
अशा नैसार्गिक घटनांवर त्या संपूर्णपर्ग सत्य व खतः- 
सिद्ध असल्याबद्दलचा विश्वास, ज्यास आपण मन, 
व्यक्तिमत्त्व म्हणतो तेंहि निसर्गाचे योग्य घटक समजळे 
पाहिज. अमेरिकन निसगवाद!चे दोन प्रमुख आधार- 
स्तंभ म्हणजे जॉजे संतयाना आणि जॉन ड्यूई हे 


होत. 


जार्ज संतयाना यांचे तत्त्वज्ञानावर ग्रीक तत्त्वशञान व 
स्पिनोझा यांचे विचारांचा प्रभाव पडला आहे. जॉर्ज 
संतयाना यांचे विचारांचं मुख्य सूत्र म्हणजे निसर्ग 
आणि मानवी ध्येये यांत विरोध नाहो, तर निसर्ग हा 
घ्येयात्मक भसतो आणि ध्येये हीं पूर्णपर्णे नैसर्गिक 
असतात, निसरगी म्हणजे सव शाक्रे व सर्व कला यांनी 
शोधून काढलेल्या तत्त्वांचे एक संपूर्ण समीलन होय. 
नीति व धर्म यामध्येंहि नैसर्गिकता व ध्येयवाद यांचा 
संगम दिसतो. 


अमेरिकन तत्त्वशानाचे एक आधुनिक मुनि जॉन 
ड्यूई हेहि .निसगबादींच. होत, पण ते. साधनवादी 
किंबा प्रायोगिक निसर्गवादी . ( 198611९. 
किंवा ४७०1९७७] ॥६७प७1156) आहेत. 
शान हें साध्य नसून; साघन आहे. विचाराची प्रक्रिया 
हेंहि एक 'मानवाच्या जवळ असलेळे एक उत्कृष्ट 
साघन आहे, विचाराच्या साधनार्ने मनुष्य आपल्या? 
पुढील प्रश्न सोडवितो आणि अशा रीतीनें विचाराच्या 
पलीकडे जातो. निसर्गाविषयीं ड्यूईचे विचारहि मननीय 
आहेत. निसर्गांत.आपण अपघात, अकल्पित धटना, 
किंबा संभव (0197060) थोंचा घ्यावा तसा' योग्य 
कानोसा घेत नाहीं असे .ड्यूईचें मत आहे. निसर्गीत 
नियम, तसेंच नियमाभावह्ि आहेत. नीति आणि 
सामाजिक तत्त्वज्ञान यांचा मुख्य आघार म्हणजे व्यावहा” 
रिक प्रनांची . सोडवणूक करण्याकरितां केलेली. बुद्धीची 
साधना, लोकशाद्दीमध्ये विचारामध्ये आणि. कृतीत पण 
प्रायोगिकता पाहिज, खातंञ्य, समता. हे. मनुष्याचे 
स्वाभाविक हक आहेत असें. जेफसंनूर्चे, तत्त्वज्ञान. होत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा 


सन्स मराठी शि 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


अमेरीकन्‌ तत्त्वज्ञानाची वाटचाल 


तर हे हक्क मानवाने सहकार्याने व प्रयत्नाने मिळ- 
विण्याच्या गोष्टी आहेत असे ड्यूई म्हणतात. धर्माचा 
आधघारहि मुख्यतः ध्येय व व्यवहार, अनुभूत आणि 
अननुभूत यांची सांगड घालण्यांत सांपडतो, 
४. समारोप 

ड्यूड हे वर सांगितल्याप्रमार्णे आधुनिक अमरिकन्‌ 
तत्त्वज्ञानाचे महामुनि आहेत, गेल्या पंचवीस वषीत 


निसर्गवादाचीं जीं वेगवेगळीं रूपे अमेरिकेंत दिसून 
आलीं त्या सर्वावर जौन डयूई यांच्या निसर्गवादाची 
अधिकाधिक छाया पडली आहे. या सवे सतप्रणालींत 
कांहीं कांहीं बाबतींत निश्चित वेगळेपणा आहे, पण त्या 
सर्वांचे एकत्रीकरण केळे असतां अमेरिकन तत्त्वश्ानाचे 
पुढौल-मार्गक्रमणं कर्से राहील ' हें ठरविण्याची 'शत्ती 
त्यांत निश्चितपर्णे आहे अर्से म्हटले पाहिज, 


| ३ऑस्टाल्जिन पल्सर 


९८>०५*-०९-१०-८०५९-० 


'"७ळन्ळन्ळ्ळ्ळरळ्ळ>्ळठळ्ळ ०ळ"र्रळ्ळ्ळ्ळळ्ळळ्ळ०्ळ ०ळठ जग तदणी 


नित्योपयोगी गोड ओषधे 


दांत येतांना मुलांनां भारी त्रास होतो. त्यावेळीं तीन गोळ्या. पाण्या- 
बरोबर तीन. वेळां दिल्यास दांत बाहेर पडण्यास मदत होते; इतकेंच नाही 
तर शौचास साफ होऊन झोंपहि सुधारते. १५० गोळ्यास रू. १५-५०. : . 

टॉन्सिल्ससुळें भारी त्रास होतो ; खोकळा होतो ; घसा धरतो; 
द्या वेळीं या भोषधाच्या दोन गोळ्या सकाळ दुपार व.संध्याकाळ द्याव्या, 
म्हणजे भाराम वाटेल. १२५ गोळ्यास रू. ३- ००. 
, _ लहान, मुळांच्या कानाच्या तक्रारी दोन-_कान दुखणे अथवा फुटणे, : 
कित्येकदा कान फुटतो, बरा होतो, पुनः फुटतो. हें औषध 
दुपार, संध्याकाळ दर वेळीं तीन गोळ्या नियमित दिल्यास कान फुटणे बेद 
होते. १५० गोळ्यास रू. २- ५०. ः 

सव प्रकारचा खोकला; कफ, पंडसें आणि डांग्या खोकला यासाठीं हँ. 
भोषध उत्तम आहे. दर वेळीं तीन गोळ्या याप्रमाणें रोज तीन वेळां द्यांव्या. 
१५० गोळ्यास रू. ४-7५०. - * 3-ळे र १9 

प्रत्यक्ष कांहीं होत नाहीं ; पण काम वा - अभ्यासाचा बोजा, अपचन, | 


घ रोज सकाळ, 


अशक्तपणा . वगेरेसुळे निरूत्साह वाटतो;. कामाची गति मंद होते. अद्या 

वेळीं.द्रवेळीं दोन याप्रमाणे यां गोळ्या तीन वेळां घेतल्यास क ददोतो. 

रोगी तपासण्याची वेळ:-: १०-५० ते ४-५०.. रि 
मिळण्याचा पत्ता-होमिओ.ठेंबोरेट्री .. .. .... . 
9 $७८, न्यू.चर्नी रोड, राममोहन हायस्कूळ्जवळ गिरगांव मुंबई ७. 


 किं.र.२ 


१३ 


प्रा.अ, भि. शहा... 
नवीन महाराष्ट्राचे राजकारण 


नवभारत मासिकाच्या मे १९६० च्या अंकांत 
प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तुत लेखकाच्या लेखावर टीका 
म्हणून श्री. * चिकित्सक ? आणि श्री, पन्नालाल सुराणा 
यांचे लेख अनुक्रमे जुळे आणि ऑगस्ट या दोन 
अंकांत आले आहेत, त्यांत उपस्थित केलेल्या कांदीं 
मुद्यांच्या अनुषंगाने हा लेख लिहिला आहे. * कांहीं 
मुद्दे ) म्हणण्यार्चे कारण असें कीं असे प्रश्न केवळ 
चवर्चेनं संपूर्णतः कधींच सुदूं शकत नाहींत, अश्या 
परिस्थितींत चर्चेचा उद्देश एक दुसऱ्यांचे दृष्टिकोण 
पूर्वम्रह न ठेवतां समनून घेणे, आणि शक्‍य झाल्यास 
अधिकाधिक विचारवंतांना मान्य होईल असा मार्ग 
सुचविणे एवढा होय, परंतु मनुष्याचा खभाव विकार- 
शील आहे, आणि म्हणून चर्चा एकदां सुरू झाली कीं 
ती डोंबटपर्यंत पूर्वग्रह्रहित राहील अशी हमी कोणी 
-देऊं शकणार नाहीं, बरें, पूर्वग्रह टाळतां .आला तरी 
मनुष्यार्चे, आणि त्यांतल्यात्यांत विचार करूं पाहणाऱ्या 
मनुष्याचे, संस्कारवैविध्य लक्षांत . घेतळें तर प्रत्येक 
-बादोंतून सर्वमांन्य संत्य सांपडेल अशी आझा बाळगर्णे 
चुकीचे होईल, याचा अर्थ बांद करू. नये असा नव्हे; 
परंतु वादांत .उपस्थित केळे. जाणारे सर्व मुद्दे लक्षांत 
घेण्याचें प्रयोजन नाहीं. प्रस्तुत बाबतींत तर हे विघान 
नेहमीपेक्षा अधिक लागू पडर्ते, कारण कीं . श्री. 
५ चिकित्सक ? यांनीं माझ्या मूळ लेखाला. घरून..लिहिले 
आहे; परंतु त्यांची भाषा श्री... सुराणा . म्हणतात तशी 
कांहीं ठिकाणीं ' नको इतकी तिखट? आहे. इत्केच- 
नव्हे. तर एका. विशिष्ट. मर्यादेचे. उलंघन न -करतां 
त्यांच्या आक्षेपांना उत्तर देणे अवघड आहे. श्री. 
सुराणा यांचा लेख. गंमीर चर्चेला साजेसा आहे, परंतु . 
'त्याचा बराच भाग माझ्या मूळ लेखाशी असंबद्ध 
आहे. म्हणून त्यांनीं उपस्थित केलेले. काही . मुद्दे जरी 
लाचे असले तरी .त्यांच्यावर येथ. लिहिणे - अप्रस्तुत . 


१४ 


अगोदर श्री. ' चिकित्सक ? यांचा लेख घेऊं. श्री. 
: चिकित्सक ? हे राजकारणापेक्षा भाषेचे चिकित्सक 
असावेत असा त्यांचा ठेख वाचून म्ह होतो, दुर्देवाने 
त्या दृष्टीनेंहि त्यांनीं माझ्यावर अन्याय केला आहे अर्स 
म्हणणें भाग आहे. उदाहरणार्थ, “ परंतु पितरांच्या 
पापांकरितां मुलांना शिक्षा देणें लोकशाही मूल्यांना 
घरून होणार नाही ” या माझ्या विधानाचा उछेख 
करून ते लिहितात कीं, “ म्हणजे पितरांनीं केवळ पार्पे 
केलीं हे ग्हीत घरले. ” ( जाड ठसा मुळांत. )र्हे 
कसे काय ते लक्षांत येत नाही. “ श्री. : चिकित्सक ? 
यांनीं माझ्या एका मराठी वाकयांतून नसलेला अर्थ , 
काढला, ” या विधानाचा अर्थ केवळ एका मराठी. 
वाक्‍्यांतून चुकीचा अर्थ काढण्यापलीकडे त्यांनीं कांहीं 
केलें नाहीं, असा होईल अर्से वाटत नाहीं, परंतु मराठी! 
भाषेबद्दल बोलण्याचा अधिकार श्री. € चिकित्सक्र ”: 
यांचा असल्यामुळें त्याविषयी मी जास्त लिहिणं चुकीर्चे 
ठरण्याचा संभव आहे, आपल्या लेखांत अद्या.बऱ्याच 
चुका श्री. * चिकित्सक ? यांनीं केल्या आहेत; एवढे . 
सांगून हा मुद्दा येथेच सोडूंन देतो. «- 

श्री. ' चिकित्सक? यांनीं केलेला दुसरा. अन्याय 
म्हणजे . माहितीच्या अभावीं त्यांनी सूचित केलेला 
संघिसाधूपणाचा ,आरोप होय. “ मुंबई महाराष्ट्रर्चे 
सांस्कृतिक शक्तिकेंद्र आहे, ” हे माझे. विधान. घेऊन , 
त्यांनीं शरा. दिला आहे कीं “ हे वाक्य. १९५६ सालीं. 
लिहिलें. जावयास -पाहिजे होतें | ” सुदैवार्ने अशा 
अर्थाचे वाक्य.मी १९५६ सालीं लिहिळे होते. श्री. . 
* चिकित्सक ? यांच्या माहितीसाठी ते सर्बंघ. वाक्य; 
खालीं देत आहेः. * म 


६ 1६ 18 ग पाशा? & वृषर्षला णी 


" ए९्रव्टुणांडापष्ट १॥॥७॥॥/७४७०१७ टोकण 07० 


उळ्याव र कोवे. 15प९2ट का काका फट,. 
फ७८६..158. सवृण७]].. .100100081६ 18. ७७९७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामडळ, वाई 


नवीन महाराष्ट्राचे राजकारण 


7०10०७] 8१ हपचा'81' ७20168110९. 0 
छेणण089 107 ७७1०800095 88 छा९ी] .88 
१0॥ पता ७8 8 ७1010,,.... ( ०ण0७9७ ) 
18 8180 8 ॥९'४ए९-०९॥(॥९ 07 10ए७0) ७01७ 
18 107102९17088[7ए0 17 (1९ 1110 01 110९ 08007, 
1८ 18 छपांलं१8] (0 000४७७ 16 17(0 5 
पळण्टार००2्ट ०7 ७ ०७७" 100101, ” 

द्दीं | वाक्यें. माझ्या “'_ 8०07०270०9118 8910 
उ)९०००/७९५ या लेखांतून घेतलेलीं आहेत. हा लेख 
एका सुप्रसिद्ध इंग्रजी नियतकालिकांत १९५६ सालीं 
आक्टोबर अंकांत प्रसिद्ध झाला होता. अर्थात्‌ श्री, 
* चिकित्सक ? यांना ही माहिती असावयास पाहिजे 
होती अस नाहीं, परंतु इंग्रजींत ज्याला “ लोडेडू 
९1930१ ) म्हणतात अर्से विधान कोणत्याहि, 
किमान जिवंत असलेल्या, व्यक्तीबद्दल करतांना थोडी 
काळजी घेतली पाहिजे; तर्से न केल्यास विघानकर्ता 
स्वतःच्या अभिरुचीबद्दलच नव्हे तर स्वतःच्या जबाब- 
दारीच्या जाणीवेबद्दलहि संशयास कारण देतो, अर्स 
सुचवावयाचे आहे. ही 'झाली चिकित्सकवृत्तीच्या 
अभावाची गोष्ट, येथ दुसराहि एक मुद्दा उपस्थित 
करणें आवद्यक वाटतें. १९५६ सालीं वर उद्धृत 
केलेळे विधान मी केळे नसते तर काय झाळें अस्ते १ 
१९६० सालीं केलेल्या विधानाची सत्यासत्यता किंवा 
योग्यायोग्यता ठरविण्यांस या गोष्टींचा काय उपयोग 
होऊं शकतो ?१ कोणतेंहि विधान केव्हांतरी 
पहिल्यांदा केळे जात असते, ते अगोदर अमक्या 
वेळीं कां.केलें गेळे नाहीं, असा प्र्न एका विशिष्ट 
अर्थाने उपस्थित केला जाऊं शकतो हे मला 
“माहिती , आहे, परंतु अनेकदां . अशा प्रश्नामागची 
मनोवुत्ति निकोप .नसते हे लक्षांत 'ठेवळें पाहिजे 
तथापि आपल्या -सामाजिक जीवनाचें हे दुदैव आहे 
कीं अनेक सुशिक्षित माणसं अश्ली मनोबुत्ति. दाख- 
वितात, श्री, ' चिकित्सक *. यांच्या लेखांत ही वृत्ति 
अनेक ठिकाणीं स्वैरविलास करतांना आढळते-; उदा- 
हरणार्थ, जेथे कठोर आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. तेथे 
इुसऱ्यांच्या माथीं खापर फोडून मोकळें होण्यास ढाग- 
णाऱ्या. वाकूचावुर्याने ते समाघान. मानून घेतात. ! 
“ महाराष्ट्राच्या आर्थिक जीवनाच्या सवे नाड्या ? 
'आपल्या.काबूंत ठेवणारे. “ महाराष्ट्रीयेतर भांडवलदार, ? 


€' राष्ट्रीय वसाहतवाले, ?:इत्यादि शब्दप्रयोग टाळ्या 
मिळविण्यासाठी ठीक॑ आहेत; महाराष्ट्रीय समाजाच्या 
हाडामांसांत पसरलेल्या. . जातीयवादाच्या व्याधी 
निदान करण्यास आणि त्यावर उपाय शोधून काढ- 
ण्यास त्यांचा कांहींहि उपयोग नाहीं, 

अन्यायाचे वर उठ्ेख केलेले दोन प्रकार श्री, '"चिकि- 
त्सक? यांनीं केलेल्या तिसऱ्या प्रकारापुढें प्रेमाचे आणि 
सौजन्याचे वाटतात, हा . तिसरा प्रकार म्हणजे 
प्रतिपक्ष्यावर बौद्धिक अप्रामाणिकतचा आरोप करणें 
हा होय. आरोपार्चे स्वरूप गंभीर. असल्यामुळें मार्झे 
मुळांत विधान आणि श्री, ' चिकित्सक ?: यांची 
टीका थोड्या विस्ताराने देणें आव्यक आहे, 

माझं मूळ विधान अस आहे: “ राजकोय सत्तेच्या 
जोरावर ... मराठ्यांचं संपूणे आधिपत्य. नसले तरी त्यांचे 
वचैस्व निर्माण होईल-अर्स (ब्राह्मणांना वाटणाऱ्या) यां 
भीतीचं खरूप आहे. त्राह्मणसमाजाचा. अहंकार; त्याची 
जातीय वृत्ति आणि ब्राह्मणेतरांवर त्याने शतकानुशतके 
गाजवलेली, सत्ता, इत्यादि दोष मान्य करणाऱ्या सुशि- 
क्षित आणि बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण विचारवतांनाहि महा- 
राष्ट्राच्या समाजपुरुषाच्या रोमचा हा परिणतिक्रम 
(77०2९17088) मान्य आहे. मात्र ते अर्स म्हणतात 
कीं अस होणे अनिवाये आहे; कांहीं वषे ब्राह्मणांनी 
अज्ञातबासांत काढलीं पाहिजेत; त्यांनीं आपल्या पूँवे- 
जांच्या किंबा आपल्या पापांचे प्रायस्मित भोगले 
पाहिजे ” यावर श्री, ' चिकित्सक ” यांची टीका अशी 
आहे : “ ब्राह्मणसमाज अहंकारी ब जातीय. वृत्तीचा 
आहे. त्यानें ब्राह्मगेतरांवर शतकानुरतके सत्ता गाज- 
विली असे त्यांचे दोष असल्यामुळें त्याच्यावर आज 
ओढवूं घातळेळें संकट क्रमप्रात्त आहे? अर्से सरळ न 
लिहितां व विधानाची जबाबदारी स्वतःवर न घेतां... 
आरोप करण्याची जबाबदारी अस्तित्वांत नसलेल्या 
ब्राह्मण विचारवंतांच्याच गळ्यांत बांधून विधानाच्या 
जबाबदारींतन भापण बाजूस राद्वावयाचें व परिणति- 
क्रम मान्य आहे या निर्णयास उचळून धरण्यास हळूच 
बोट पुढें करावयाचें या वक्ररचनेतूनच तटस्थतेच्या 
भूमिकेला किंचित्‌ ढळ पोहोचतो.” (जाड ठता माझा) 

श्री, “चिकित्सक? यांनीं केळेंला आरोप दोन भागांत 
आहे, पहिला भाग. म्हणजे ब्राह्मणसमाजाचे पूर्वीचे 
किंबा आजचे दोष स्वत:च्या नांवाने न सांगतां ते मी 


१५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्या मराठी 
स्यणणकी' 


% 
द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


दुसऱ्याच्या तोंडातून वदवून घेतळे आहेत; दुसरा 
आरोप म्हणजे हे दोष ज्यांच्या तोंडातून बदवून घेतले 
आहेत ते लोक अस्तित्वांत नसलेले ब्राह्मण विचारवंत 
आहेत. 'पहिलत्त आरोप भाषिक स्वरूपाचा आहे. 
मूळ लेख बाळबोध मराठींत लिहिल गेला असता तर 
श्री.“ चिकित्सक ? यांनां मी कांहीं,विघानें स्वतःच्या 
नांवार्न करावयाचें टाळूं पहांत आहे अर्से वाटलें 
नसर्ते. परंतु ज्याअर्थी त्यांनीं शंका.उपस्थित केली आहे 
त्याअर्थी येथ स्पष्ट केलें पाहिजे कीं माझ्या. लेखांत 
उछेख केलेले दोष खरोखरच त्यांच्यांत आहेत. ( किंवा 
* होते (-वेगवेगळ्या दोषांना वेगवेगळा “ काळ ? 
लागू पडेल म्हणून हा वैयाकरणिक विकल्प योजिला 
आहे, निःसंदिग्ध. विघान करण्याची जबाबदारी 
टाळण्याकरितां नव्हे ) असे मार्झ मत आहे. 
£< ब्राह्मणांचे दोष कमीअधिक प्रमाणांत प्रत्येक जाति 
स्वतःपेक्षा कनिष्ठ जातींक्लीं वागतांना दाखवीत आहे ” 
हें मार्झे विधान श्री, “ चिकित्सक ? यांना एकापेक्षा 
अधिक दृष्टीनें पुरेसे वाटावयास पाहिजे होते, 


'*श्री. € चिकित्सक ? यांचा दुसरा आरोप गंभीरं 
स्वरूपांचा आहे, परंतु तोहि चुकीचा आहे. महा- 
राष्ट्राच्या गेल्या बारा वर्षांच्या राजकीय आणि सामा- 
जिक इतिहासाची थोडीशी आठवण असलेल्याने असा 
आरोप केला नसता, मलां अभिप्रेत असलेल्या ब्राह्मण 
विचारवंतांचीं नांवें येथे देत नाहीं त्याचें कारण ते 
अस्तित्वांत नाहींत म्हणून नव्हे, तर त्यांची इच्छा माहीत 
"नसतांना त्यांना वादांत ओढून घेणे योग्य होणार नाहीं 
म्हणून. श्री. “चिकित्सक' यांच्या समाघानाकरितां ऐंव- 
ढॅच सांगतो कीं या विचारवंतांत॑ जातीच्या दृष्टीने चित्त- 
पाचनांपासून कऱ्हांड्यांपर्येतचे, आणि राजकीय मतांच्या 
इष्टीने  मार्क्सवाद्यांपासून कॉंग्रेसवांद्यांपयतचें ब्राह्मणे 
आहेत; 'तर्सेच.. त्यांच्यांत अर्थशासत्रशहि आहेत आणि 
प्राच्यविद्याविशारदहि आहेत; राजकीय पुढारीहि आहेत 
आणि महाविद्यालयीन प्राध्यांपकहि आहेत, त्यांची 
संख्या लद्दान आहे हें खरें, परंतु हे खाभाविक आहे. 
ही संख्या मोठी असती तर महाराष्ट्राच्या जाति- 
वादाचा प्रश्न लवकरच 'सुटण्याच्या मार्गास लागला 
असता, आणि नवभारत मासिकांत हा वाद सुरूंहि 
झाला नसता. ध्य र 


१4 


अनुक्रमणिका 


श्री. * चिकित्सक ? यांनीं घेतलेळे बरेचसे आक्षेप 
माहितीचा अभाव, माषिक गेरसमज, राग आणि 
तदू जन्य बौद्धिक. निष्काळजीपणा यांतून निर्माण झालेळे 
आहेत; म्हणून त्यांचा अधिक विस्ताराने विचार कर- 
ण्याचे प्रयोजन नाहीं. उरलेल्यापैकी एकदोन महत्त्वाच्या 
आक्षेपांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करून त्यांच्या 
लेखास प्रत्युत्तर संपवितो. 

श्री. € चिकित्सक ' लिहितात कीं : “ प्रा. शहांनी 
केलेला विचार सर्वांग परिपूर्ण नाहीं . . . महाराष्ट्राच्या 
आर्थक जीवनाचीं सर्व अर्ग लक्षांत घेऊन . . . समानं 
वाटपाचा विचार झालेला नाही.” हा आक्षेप अनाठायी 
आहे, असें वाटतें. कारण कीं माझ्या मूळ लेखाच्या 
सुरुवातीस त्याच्या कक्षा मी स्पष्टपर्ण विशद केल्या 
होत्या; त्या अशा होत्या ५ “ ( ब्राह्मणांना वाटणाऱ्या ) 
या भीतीचे स्वरूप, तिचा पारिस्थितिक ( ९100171091) 
संदर्भ, आणि नवीन - महाराष्ट्राच्या विकासावर तिचे 
होणारे परिणाम -यांचा येर्थ थोडक्यांत विचार 
करण्यार्चे ठरविले आहे, ?' केवळ आर्थिक उपायार्ने 
जातीयवादाचा प्रश्न सुटूं शकेल अर्से मला वाटलें अर्सर्त 
तर “ महाराष्ट्राच्या आर्थक जीवनाची सव अर्ग 
लक्षांत घेऊन समान वाटपाऱ्चा विचार ? करण्याचा 
प्रयत्न मी केला असता, परंतु श्री. ' चिकित्सक? 
यांना वाटतें कीं “ आर्थिक समतेचा प्रश्न सुटला कीं 
सारे कलह आपोआप मिटतील * , कारण 
त्यांच्या मरते ““ कलहाचीं मुळें प्रथमतः आर्थेक 
विषमर्तेत असतात ”, .'समतेचें मूल्य मान्य अंतः 
णाऱ्यानांहि, ते कम्युनिस्ट नसले तर त्यांना, हीं विधाने 
मान्य होतील कीं नाहीं याबद्दल शंका आहे, सामा 
जिक जीवनाचे प्रश्न इतके सोपे असते तर फार बेर 
झालें असतें. परंतु सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीव-“ 
नाच्या' प्रश्नांची मुळें यापेक्षा अधिक खोळ असतात. 
जातीयवादाचा प्रभहि.अशांतला आहे असें माझे मतं 
असल्यामुळें सर्वमान्य आणि सर्वप्रिय परंतु प्रस्तुत विषर 
याशीं असंबद्ध असणाऱ्या आर्थिक गोष्टींचा विचार 
मी मूळ लेखांत केलेला नाहीं. . 

शेवटीं 'एक स्पष्टीकरण श्री. * चिकित्सक ? म्हण 
तात कीं, “ आह्मणेतरांना प्रशासकीय क्षेत्रांत नोकऱ्यां 
कशा द्याव्यात ह्याविषयी प्रा, शहांनीं जी'रीत. सुचविळी 
आहे ती च्यंक्तिखातंत्र्याच्या, मानवतेच्य़ा व व्यापक 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


ाज्न्य मराठी वित्क 


स सेस्थ्क्द्रार' 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवीन महाराष्ट्रचे राजकारण 


नीतीच्या तत्त्वास ह्रताळ फासणारी आहे. ” माझे मूळ 
विधान “नियुक्त कार्य समाधानकारकरीलत्या करण्याकरितां 
लागणारे किमान गुण असलेल्या ” त्राह्मणतर उमेदवारां- 
बद्दल आहे; तसंच “ गुण आणि कार्यक्षमता यांच्या 
किमान अटी कधीहि बाजूला सारतां कामा नयेत”; 
आणि, “ एकदां नेमणूक झाल्यानंतर नोकरींत बढती 
इत्यादि गोष्टीं केवळ योग्यतेबर अवलंबून असावयास 
पाहिजेत ”--असे दोन संकेत सांगितल आहेत. या 
बिघानांमागील भूमिका लोकशाही मूल्यांना मारक 
आहे अर्से मला अजून तरी वाटत नाहीं, उलट, समा- 
जाच्या वंचित घटकांना आतांपर्यंत न मिळालेल्या संधी 
उपलब्ध करून देऊन लोकशाही मूल्यांची व्याति वाढ- 
बिण्यास मदत व्हावी, आणि स्फोट होऊन लोकशाही 
मूल्यांवरच नव्हे तर न्यापक नीतितसांवरहि आघात 
होऊं नये, अश्या प्रकारची ही भूमिका आहे. एक 
गोष्ट मात्र लक्षांत घेतली पाहिजे : आथिक क्षेत्रांत 
अनित्रंध कृतिस्वाततर्य (1918805 1७1789 ) आणि 
६ योग्यतमाचा टिकाव) (8घ 7 ए1 ४७] 01 ४७6 
116९81) या तत्त्वांचा आज लोकशाहीच्या 
दृष्टीने कोणी आग्रह धरत नाहीं. सामाजिक आणि 
सांस्कृतिक क्षेत्रांतहि या तत्त्वांचे पुनः परीक्षण होर्णे 
आवदश्‍यक आहे, असे येथे सुचवावयाचें आहे. तसे 
न झाल्यास आज जे मागासलेले आहेत ते कायमचे 
तसेच राहण्याचा संभव आहे. येथे आर्थिक समतेचा 
प्रश्न नाहीं, उलट ज्या समाजांत सामाजिक आणि 
सांस्कृतिक समता वा अभिसरण नसते त्यांत आर्थिक 
समता एकदा प्रस्थापित झाली तरी टिकाऊ ठरण्याचा 
संभव कमी : आहे, कम्युनिस्ट राष्ट्रांचा अनुभव या 
ब्राबतींत फार उद्‌बोधक आहे. 
वर सुचविळेळें पुनंःपरीक्षण करून नवीन तर्तत्वे 
स्वीकारतांना कोणते संकेत काटेकोरपणार्ने पाळेळे 
पाहिजेत यांचा उल्लेख नुकताच आला आहे, म्हणून 
त्यांची येथ पुनरुक्ति करण्याची आवड्यकतां नाहीं. 
श्री, सुराणा. यांचं बरेचशे विवेचन तात्त्विक पातळी- 

वरचे आहे. सामाजिक आंणि सांस्कृतिक दृष्ट्या 
मागासलेल्या जातींना लवकर पुढें येण्यास मीं केलेल्या 
विदिष्ट सूचनांबद्दल त्यांनीं जवळ जवळ कांहीं म्हट- 
ठेले नाहीं, म्हणून त्यांच्या लेखांत उपस्थित झालेले 
परघु मार्गे न आलेळे कांदीं मुद्दे यापुढें चर्चेस घेतो. ' 


न, भा. ३ 


भारतीय राजकीय संदर्भार्चे. बि-छषण करतांना 
श्री. सुराणा यांनीं केलेलें कॉँग्रेतरचें मूल्यमापन कांडी 
अंशीं बरपांगी आहे अर्से वाटतं. हें विधान करतांना 
कॉग्रेसच्या दोघांवर पांघरूण. घालण्याची इच्छा नाहीं, 
हे दोष सर्वश्नत आहेत आणि कॉँग्रेसबालेहि ते नाकारीत 
नाहींत, प्रश्न आहे. तो या. दोषांचीं कारणे कोणतीं 
याबद्दलचा. श्री. सुराणा यांच्या मरते कॉँग्रेस हा 
*< समाजांतील घनबंत, प्रतिष्ठित व . जातीच्या दृष्टीने 
बहुसंख्य वर्ग ” यांचा पक्ष आहे आणि यांत तिच्या 
दोषांची मूळे सांपडतील. याचा. अर्थ असा होईल 
कीं कॉँग्रेसचे राजकीय आणि आर्थिक घोरण वर उल्लेल 
केलेल्या वर्गांच्या हिताचे आहे व राहील, आणि 
त्याकरितां समाजबादी तत्त्वांना मुरड घालावी लागली 
किंबा त्यांचा त्याग करावा लागला तरी कॉग्रेस तं 
करील, येथे दोन प्रश्न उपस्थित होतात, एक असा 
कीं घनवंत-प्रतिष्ठित वग आणि जातीच्या दृष्टीने बहु" 
संख्य वर्ग यांचीं हिंते एकसारखीं नसलीं तरी एक 
दुसऱ्यांना अविरोधी आहेत काय १ दुसरा प्रश्‍न असा 
कीं, स्वातंत्र्योत्तर काळांत . कॉंग्रेसचे धोरण घनवंत- 
प्रतिष्ठितांना किंवा एका विशिष्ट जातीला विशेष अनु- 
कूल असें राहिलें आहे काय १ मला वाटते, दोन्हीं 
प्रश्नांचे उत्तर नकारात्मक द्यार्बि लागेल, या विघाना'ची 
विस्तृत चर्चा करणें मूळ विषयाला घरून होणार नाहीं, 
म्हणून त्याच्या समर्थनाथे केवळ कांहीं .ढोबळ गोष्टीं- 
कडे लक्ष वेधून समाधान मानरशे भाग आहे, 


अगोदर कॉंग्रेसचे. आर्थिक घोरण घेऊं, एका राजींत 
आयुर्विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण, नियोजनांत शास- 
क्रीय विभागाला दिले जाणारं महत्त्व, चुकीच्या स्वरू- 
पांत कां असेना पण सहकारी शेतीवर दिल्या ज्ञाणारा 
भर, हळू का असेना परंतु जमीनंदारीचं होत असलेलें 


उच्चाटन, कारभाराच्या विर्केद्रीकरणास दिलेली मान्यता 


आणि त्या दिरोरने सुरू झांलेले प्रयत्न, कामगार कल्याण 
विषयक कायदे-या गोष्टी घनवंत-प्रतिष्ठितांच्या पक्षाने 
मान्य तरी केल्या असत्या का १ दुसरे अर्से कीं 
कॉँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृगणांत माक्‍संच्या अर्थाने बुर्श्वाजी- 


*(७०्प्ाष्ट्णश8 ) चे प्रतिनिधी म्हणतां येतील अर्स 


किती लोक सांपडतील १ आणि कम्युनिस्टांचे किंवा 
जनसंघाचे सहप्रवासी किती सांपडतील ! ..' 


ऱश्छ 


"अ. 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नबमारत. 


, कॉग्रेसचे राजकीय घोरणहि विविधलक्षी आहे. 
त्यांत लोकशाही आहे, समाजवाद आहे, साम्यवाद 
आणि हिंदुत्ववादाचीं बीर्जेहि आहेत. प्रजा-समाजवाद्यां- 
पेक्षां कम्युनिस्टांना अधिक जवळचे समजणारे आणि 
कम्युनिस्टांच्या सावलींतहि उभे न राहणारे; विनोबांना 
प्रणाम करून बेसिक शिक्षणाची महती गाणारे आणि 
खरकपूर व पवई यांची स्थापना करणारे; भारत धर्मा- 
तीत राज्य आहे म्हणून अभिमान बाळगणारे आणि 
आणि रांज्यसरकारतर्फे फल ज्योतिषशास्त्राला पुनर्जीवन 
देणारे आणि हिंदुघर्मविधि अनुसार सार्वजनिक पूल, 
इत्यादींचे उद्‌घाटन करणारे--- असे सर्व प्रकारचे लोक 
कॉंग्रेसचे धोरण ठरविणाऱ्या नेतृवर्गात आढळतात. 
आढळत . नाहीं तो भांडवलदारांचा किंवा मोठ्या 
जमीनदारांचा प्रवक्ता म्हणून ओळखतां येईल असा गट, 
. जातीच्या इृष्टीनेहि कॉँग्रेस बहुसंख्य असलेल्या 
वर्गाचा पक्ष एका मर्यादित अर्थानेच होऊं शकतो. * 
श्री. सुराणा यांनीं दिलेल्या उदाहरणांत संख्याप्रमाणे 
नसल्यामुळे त्यांच्या विघानांतून विश्वासार्ह निष्कर्ष 
काढणे कठिण आहे, जे कांहीं आंकडे मळा माहीत 
आहेत त्यावरून. त्यांच्या विधानाला पुष्टि मिळेल 
अर्से-वाटत नाहीं. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रांत.मरांठा जात 
एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के भरते, हे माझ्या 
मूळ लेखांत आलेच आहे, केरळमर्ध्ये येळवा . जात 
२५ 'टक्कयाच्या आसपास आहे आणि ती कॉंग्रेसपेक्षा 
कम्युनिस्ट पक्षाच्या मार्गच अधिक आहे. राजस्थानांत 
नाट आणि राजपूत लोकसंख्येच्या ९ टक्के आणि 
६ टक्के आहेते. दे आक्रढे श्री, सुराणा यांच्या विधानास 
पोषक नाहींत, य “> ह 

मग कॉंग्रेसचे दोषःयेतात तरी कोठून £ मला वाटतें 
कीं त्यांचे मूळ तिच्या बहुरंगी, विविधलक्षी स्वरुपांत 
आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमींत शोधले पाहिजे, स्वातंत्र्य 


प्राप्तीनंतर भारतीय आमीण जनतेला पहिल्यांदा 
देशाच्या राजकारणावर आपला प्रभाव पाडण्याची संधि 
मिळाली, ही वस्तुस्थितिहि कॉंग्रेसचे स्वरूय पालटण्यास 
जबाबदार आहे. हें चांगळें झाळें कीं वाईट, हा प्रश्न 
नाहीं; कारण कीं सावंत्रिक प्रोढ मतदानाच्या हक्कावर 
उभारलेली लोकशाही समाजरचना निर्माण करावयाचें 
ठरविल्यावर कांहीं गोष्टी घडणे क्रमप्राप्त आहेत. परंतु 
याचा परिणाम असा झाला की स्वातंत्र्यपूर्व काळांत 
सुशिक्षित नागर मध्यमवर्गाचं नेतृत्व असलेली कॉँग्रेस 
हळूहळू ग्रामीण मध्यमवर्ग आणि दोतकरी यांच्या 
पक्षांत राज्यसरकारच्या पातळीवर रूपांतर पावू लागली. 
अखिल भारतीय पातळीवर कॉंग्रेसचे नेतृत्व अजून 
नागर मध्यमवर्गाचं आहे. परंतु प्रांतिक कँग्रेस कमेट्या 
आतां बऱ्याच ठिकाणीं त्याच्या हातांतून गेल्या आहेत, 
आणि म्हणून नागर मध्यमवर्ग कॅग्रिसमधून बाहेर 
पडला आहे, या वर्गाने कोणत्याहि देशांत आतांपर्यंत 
आमीण समाजाचे नेतृत्व किंवा वचेस्व मान्य केलेलें 
दिसत नाहीं. त्याचा व्यवहार एकतर फार हिशोबी 
असतो, नाहींतर स्वप्नाळू ध्येयवादाचा असतो. 
सांस्कृतिक दृष्ट्या. समाजांत सवीत अधिक प्रगत 
असल्यामुळें या वर्गाला. सामाजिक, अन्याय, सार्व- 


. जनिक जीवनांत पदोपदी दिसत असलेली अने- 


तिकता, इत्यादींची त्याला चीड येते आणि पद- 
दलितांच्या आदर्श समाजाची स्वर्ध़े तो उराशीं बाळगतो. 
परंतु क्रान्तिकारकाला अभिप्रेत असलेला सर्वगुणसंपन्न 
बहुननसमाज अजून अस्तित्वांत यावयाचा आहे. 
म्हणून एकदा क्रान्ति झाली आणि बहुजनाच्या 
“ खऱ्याखुऱ्या * प्रतिनिधींच्या. हातांत सत्ता गेली कीं 
लवकरच या वर्गांचा भ्रमनिरास होतो. शहूर आणि 
खेडीं यामधे सांस्कृतिक अंतर अजिबात नाहीसे 
होणें. अशक्‍य आहे. परंतु हें. अंतर आजच्यापेक्षा फार 


, - १. जात ही राज्यसरकारच्या पातळीवर प्रभाबी असलेली संस्था आहे, केंद्र सरकारपर्यंत ' तिंचा प्रमाव 
पोहबोंचत नाहीं, हे मान्य. होईल असे येथ ग्हीत घरे आहे, *. 
. २ शुनरातमर्ध्ये जातीयवादाचा प्रश्न नसल्याचें कारण श्री, * चिकित्सक * यांना वाटते त्से आर्थिक 


नसून वेगळें आहे, री 


आभ्न, तामीळंनाड, कनाटक, बिहार, इत्यादि राज्याची आंकडेवार माहिती येथे उपलब्ध नसल्यांमुरळे 


त्यांच्याबद्रळ या घटकेस, कोणतेंहि. निश्चित विधान करणें शक्‍य नाहो. 


२३, याला, अपवाद असतात हे वेगळे सांगाबयास नको,,. 


अनुक्रमणिका गुद स््ल्म 


शट 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 
मराठी विल्झयासा सस्थ्थ्यार 
सपगणर्वोकृता 


* 5 * 


र 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


नवींन महाराष्ट्राचे राजकारण 


कमीं होत नाहीं तोपर्यंत ग्रामीण समाजार्चे प्रतिनिघित्व 
करणाऱ्या कोणत्याहि पक्षाचें सरकार सुशिक्षित नागर 
मध्यमवर्गाला * आपलें ? म्हणून वाटणार नांही. हे 
विघान आर्थिक हितसंब्रंघाच्या निरपेक्ष आहे; आर्थिक 
हितसंवाद असूनहि सांस्कृतिक संघर्ष किंवा दुरावा 
असूं शकतो. सांस्कृतिक अंतराबरोबर आर्थिक हितसंघर्ष 
आणि सामाजिक विरोध असले तर परिस्थिति अधिकच 
असमाधानकारक होणार हॅ स्वाभाविक आहे. 

या विषयावर इतक्या विस्ताराने लिहिण्याचे कारण 
अस कीं माकसंचा आर्थक नियतिवाद अमान्य करणारे 
विचारबंतहि आपल्याकडील राजकीय पक्षांचे आणि 
चळवळीचे वि-छेषरण करतांना मार्क्सवादी विचार 
पद्धतीच्या चाकोरीतून बाहेर पडूं शकत नाहीं अर्स 
अनेकदां आढळतें, येथे आर्थिक हितसंबंधांचे अवमूल्यन 
करण्याचा उद्देश नाहीं. परंतु व्यक्ति जशी केवळं 
अथप्रधान व्यक्ति (४००0017010 1187) नसते तसेंच 
सामाजिक जीवन म्हणजे केवळ आर्थिक संबेधांचे 
जाळें नसते. आर्थिक कारणें अनेक बाबतींत महत्त्वाची 
असलीं तरी त्यांच महत्त्व नेहमीं निर्णायक 'स्वरूपाचें 
असते अर्से- नाहीं. मार्क्सवाद धर्म म्हणून समजला 
जाणान्या देशांचा अनुभवहि हेंच दाखवितो कीं 
आर्थिक निवतिवाद हा एक फार एकांगी आणि म्हणून 
फसवा सिद्धान्त आहे. 

महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसच्या खरूपारचें वेगळें विवेचन 
करण्याची आवश्‍यकता नांहीं. तिचे दोष नाकारण्याची 
किंवा तिचा बचाव देण्याची, आणि तै शक्‍य नसल्यास 
त्यांच्या निमूळनास!ठीं प्रयत्न करण्याची प्रत्यक्ष जबाबदारी 


त्या पक्षाच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची आहे, परंतु 


अशा प्रयत्नांस मदत करण्याची जबाबदारी या. राज्यां- 
ल्या प्रत्येक 'लोकशाहीप्रेमी विचारवंताची आहे. 


कारण कॉंग्रेस ही एका अर्थाने भारतीय समाजाचें 
लहानसे प्रातिनिधिक चित्र आहे, आणि म्हणून यो 


समाजाचे सवे अंतार्वेरोध, सर्व दोष त्या .पक्षांत. प्रक-' 
पानें दिसत आहे. कॉँग्रेसचे दोष तिच्या विदिष्ट 
घोरणांतून उत्पन्न झालेले नसून उलट तिचे घोरण हेच. 
अनेकदां भारतीय समाजाच्या सर्वांगीण अपरिपक्‍वतेचे 
प्रतिबिंब असते, हे पाहण्याकरितां गेल्या तीन वषांत 


जर्थे जेथे कॉम्रेसविरोधी पक्ष किंवा आघाड्या सत्तेवर 
होत्या त्यांच्या कारभाराचा अभ्यास. केला पाहिजे, 
महाराष्ट्रापुरते बोलावयाचे झाल्यास अर्से दिसून येईळ 
कीं ग्रामीण विभागांत कॉंग्रेस आणि तिचे डावे विरो- 
घक यांच्या कारभारांत फरक सांगणें अवघड होतें, 
नागर विभागांत तर विरोधकांनी कॉम्रेसवरहि मात 
केलेली दिसून येते, क्रान्तिकारक अभिनिवेशानें सत्ता- 
अहण करणाऱ्या समाजवादी पक्षांना किंवा आघाड्यांना 
इतक्या लवकर अनेक अनिष्ट प्रवृत्तींशी तडजोड 
करावी लागत असेळ तर त्याचे कारण' पक्षांचे 
कार्यक्रम आणि विचारप्रणाली यांच्यापेक्षा त्या 
सर्वांच्या मार्गे असलेल्या बहुजनसमाजाच्या परंपरा- 
गत कुंभकर्णीय जाड्यांत शोघळें पाहिजे. आणि 
म्हणून कॉँग्रेसचे किंबा इतर कोणत्याहि लोकशाही 
यक्षाचे दोष दूर करण्यास राजकीय विरोध अपूरे 
साघन आहे, भारतीय जनतेबद्दल स्वतःला ' वाटणारे 
प्रेम तिला खरोखर हितप्रत व्हावें अशी इच्छा बाळग- 
णाऱ्यांनीं प्रसंगीं कडुता पतकरूनंहि तिला लोकशाहीचं 
शिक्षण देण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. हे काम दीर्घ 
मुदतीचे आहे. तसेच ते केवळ सरकार किंवा राजकीय 
पक्ष यांना शक्‍य होणारें नाहीं; परंतु त्यांच्या सहकारा- 
शिवायहि तें सफळ होणें सोपें नाहीं, ध्येयवादी सुशिक्चि. 
तांनाहि हें कार्य म्हणज एक मोठें आव्हानच आहे. 
ब्राह्मणत्राह्षणेतर वादाच्या अनुषंगाने, “ सूडाची 
भाषा जितकी. चुकीची आहे. तितकीच .प्रायश्चित्ताची 


* भाषाहि अयोग्य आहे ” हे मला मान्य आहे. परंतु 


येथे प्रन आहे तो सूड किंबा. प्रायश्चित्त घेण्याचा 
नसून आतांपर्यंत अन्याय झालिल्यांचा विश्वास संपादन 
करण्याचा आहे. ब्राह्मणसमानाच्या हातांतून सत्ता 
जाऊं लागेल्यापर्यंत त्याची वागणूक या दृष्टीने फार 
प्रशंसनीय होती अर्से श्री, सुराणाहि म्हणणार नाहीं, 
ब्राह्ममसमाजाचे आधुनिक आद्यप्रतिनिधि म्हणून 


,ओखळळे जाऊं राकणारे विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांचे 
.या प्रश्नावर्चे लिखाण पाहिलें कीं ब्राह्मणेतर समांजाला 


ब्राह्मणसमाजाच्या सदहेतुबद्दंळ "वाटणारा अविश्वास 
सहज समजू शकतो. आजचे कांहीं सुशिक्षित जाह्मण 


४. पहाः “ ब्राह्मणांचे वर्चस्व सहन न होऊन त्यांस विरोध करणारी प्रतिपक्षी मंडळी आंजपर्यंत इतकी 
निर्माण झाली. इतक्यांसहि 'दांद.न देतां आजपर्यंत त्राह्मण ढे या देद्यांत प्रमुखचे प्रमुख राहिलेच आहेत. ” 


--निबंधमाला, पा, ११५३ 


-्श्९ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नं॑षभारत 


विशुदास्त्री यांचीं मर्ते मान्य करणार नाहींत, हें मला 
माहीत आहे. परतु शतकानुदातर्के आलेल्या कट अनु- 
भर्वांच्या स्मृती केवळ दाब्दारने पुसून काढणें कठीण 
आहे. त्याकरितां प्रायश्चित्त म्हणून नव्हे तर स्वतःच्या 
हेवूच्या प्रामाणिकपणाची खूण म्हणून कृतीची आव- 
इथकता आहे. त्राह्मणांनीं सत्तासंन्यास घेऊनहि बहु- 
सॅर्य त्राह्मणेतरांपासून त्यांचा वेगळा अस्य सामाजिक 
च सास्कृतिक सवतासुभा कायम राहिला तर महाराष्ट्रांत 
एकसंध समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं अनिष्ट ठर- 
ण्याचा संभव अधिक आहे. ऑज गरन आहे ती 
आक्मणांनीं तात्पुरता किंवा कायमचा संन्यास घेण्याची 
नसून ब्राद्मण-म्राह्मुणितर, स्पृद्यास्परश्‍य, हिंदु-अहिंदु 
>या दंद्वांच्या घटकांमधला सांस्कृतिक आणि सामाजिक 
अ्यवहारांतला दुरावा नाहींसा करण्याची. याचा अर्थ 
वुढारलेल्या जातींची सांस्कृतिक पातळी खालावली 
थाहिने असा होण्याचे कारण नाही, परंतु कमैकाण्ड, 
रोटीबेटी व्यवहार, भक्ष्याभद्य विधिनिषेध, इत्यादि 
अनेक यांत्रिक * नीतिनियमां 'चैं डोळतपणे पुनःपरी- 
क्षण करून त्या अनुसार स्वतःची वैयक्तिक आणि 
सामाजिक वागणूक बदलण्याची आवडयकता आहे. 
आणि था कायात पुढारलेल्या जातींची नबाबदारी फार 
मोठी आहे, त्राह्मंण-जातीची सर्वांत अधिक आहे. 
ब्राह्मणांच्या जबाबदारीवर भर देण्याचं कारण असं कीं 
कायदा सांगतो तेवढीच आपली जबाबदारी आहे असें 
समजून लोकशाही निर्माण करतां येत नाहीं, ' चुद्धा 


भारी पतित्रता ? म्हणून वैराग्य स्वीकारूनहि भागत ' तो 


नाहीं; आणि आमच्या धूर्वजीनीं केलेळे अन्याथ त्या 
काळच्या समाजव्यवस्थेत स्वाभाविक होते, कारण कों 


६ आतांपर्यैत “ बळी तो काने पिळी ? हा न्याय सर्वच 


होता ” अदे सांगूनहि स्वतःची जञाबदारी राळतां येत 
नाहीं, कारण असे कीं यांच न्यायांने जाहणेतरांनीं 


ब्राह्मणांवर सूड उगविला तर त्यांना दोष देतां येणार 
नाहीं. आजची समाजव्यवस्थाच अश्शी आहे कीं ते 
मुळांत दुष्ट नसले तरी त्राह्मणेतरांना संघटित होऊन 
ब्राह्मणांचे कान ॒पिळण्याची मोकळीक देत आहे. 
आजची मूल्ये वेगळीं आहेत म्हणून या निष्कर्षामधून 
पळवाट काढतां येणार नाहीं; कारण कीं चार्वाकापासून 
तरी या देशांत आधुनिक मानवी मूल्ये कोणीना कोणी- 
तरी अधूनमधून पुरस्कारलेलीं आहेत. विष्णुशास्त्री 
चिपळूणकर यांच्या काळांत तर जातिव्यवस्थंत अभिप्रेत 
असलेल्या अन्यायांना पंडिती किंवा तात्त्विक बैठक 
देण्याचे कांहींच कारण नव्ह्ते. ब्राह्मणांच्या आजच्या 
पिढीस अभय पाहिजे असेल तर ते मार्क्सवादी भूमिके- 
वरून देतां येत नाहीं, अर्स अभंय एकाच भूमिकेवरून 
देतां येईल; आणि ती भूमिका अशी कीं पितरांनीं 
केंचळ पार्पे केलीं असलीं तरोहि “' पितरांच्या पापां- 
करितां मुलांना शिक्षा देणे लोकशाही मूल्यांना धरून 
होणार नाहो. 

स्पुद्य ब्राह्मणेतरांना ब्राह्मणांच्यानद्दल जशी दोका 
बाटते तशी अस्पृद्य समाजालाहि सत्नंघ स्पुद₹य समाजा- 
बद्दळ वाटत आहे, ही शंका दूर होईपर्यंत रिपब्लिकन 
यक्षास श्री. सुराणा यांनीं केलेल्या सूचना कितीहि 
"चांगल्या असल्या तरी त्या मान्य होण्याचा संभव 
कमी आहे. केवळ अल्पसंख्य नसून अनेकडृष्टीने वंचित 
असलेली अस्पसंख्य जमांत बहुसंख्य समाजावर विश्वात 
टाकू शकेळ अशी परिस्थिति निर्माण होत नाहीं 
तोपर्यंत तिज्या संघिसाधु राजकारणाचा दोष टाळता 
येणें अक्षक्‍्य अहे, आणि खिब्लिकन पक्षाच्या संघि- 
साधुपणाळा. त्याचाही तडजोड करणारे इतर ' हतबळ ? 
पक्ष अधिक जबाबदार नाहींत' का £ महाराष्ट्रांत एकदि 
पक्ष, प्टकदि पक्षनेता अस्पृरयता निवारणास' लोकशाही 
निर्मितीच्या कार्याचे अतिद्वय महत्त्वाचें , अंग समजूत 


हांडक्या क, आकार्शांतील प्रभूस ब्राह्मणेतर वणीची कीव येऊन त्यानें या.भरतखेडारचे राज्य आपल्या 
ठी लोकांस बद्दल केल्यांमुळे त्याच्या प्रसादाने लोकहितवादी ', “ गुळामगिरीरकार,' * सत्यदींपिकाश्धारी 
अच आज नव अझानष्ठ उदयास येऊन त्यांनी हे कितीका काळाचे ब्राह्मणांस बेंड मोडून तै पुरंदरच्या 


बेडा*्च्या भेटीला पाठवण्याचा स्तुत्य उद्योग सुरू केला आं 


हें! १7--- कित्ता, पा. ११७६. 


अना हेर र :. « क प 
ची पहिल्याने उब्ननीच भाव मुळींच नसतां ब्राह्मणांची बर त्यांच्या. युणावरून ज्ञाति बांधली असेल, तर 
स्यांनीं आपलें प्रस्थ माजबलें स्य्स म्हणण्यास जासा कोठें राहिल्दी २५. किचा, ] चा, १९७९, भं 


ह 4 
१“: * चबथा.जो मंत्र बुद्धि ट्ट वर्ण ..... <ा कित्ता, ११८७, ( जाड ठसा माझा ) 


र्र्‌? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


र 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवीन महाराष्ट्राचे राजकारण 


आपल्या सवै शक्ती त्या कार्यासाठी पणास लावण्यास णाच्या 'पलीकडे परंतु लोकशाहीच्या राजकारणासाठी 
अजून निघाला नाहीं, हे खरोखर लञास्पद आहे. अद्वितीय महत्त्वाच्या प्रश्नावर त्यांनीं सहकार्य कां करूं 
आर्थिक नियोजनाच्या प्रश्नावर जसे सर्व लोकशाहीपक्ष नये ! आणि असे होत नाहीं तोपर्यत .मागासंलेश्यो 
कांही किमान संकेत पाळण्याचे कबूळ करतात तर्स जातींच्या संघटनांवर दोषारोष करणें कितपत योग्य 
लोकशिक्षण, अस्पृश्यता निवारण, अशा पक्षीय राजकार- होईल १ । | 


0९00000000...“ “अभ... मायाच्या” __...7“:22/22/2/772/////४४४४४४४४४0000 


प्राज्ञषपाठळशाळा समण्डळ-ग्रन्थप्रकादान 


दिक संस्कृतीचा विकास 


लेखक- तकेतीथ ठक्ष्मणशाख्ी जोशी, 
वैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेंच आजची भारतीय संस्कृती होय. भारतीय 


किंमत ६ रू. 
प्रकाशक: _ व्यवस्थापक प्राज्ञपाठशाळामंडळ 
चाई ( ज़ि० उ. सातारा) :-२ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका र्प्न् मराठी विल्द्यासा सेसेथ्धय्रार 


पंणणकीकन द्वारा प्राज्ञपमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री, म. ह. दाते भि 
नासदीय सूक्तः५ 


“< अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः |। ?? 
अन्य विषया'चे ठिकाणीं ज्याचें चित्त नाहीं, असा 
जो योगी पुरुष सर्वदा म्हणजे यावज्जीव मज परमे- 
श्वराचें नित्यशाः स्मरण करितो, त्या नित्ययुक्त योग्याला, 
हे पार्था, मी अनायासानें प्राप्त होणारा आहे. 
नासदीय सूक्तावरील हा शेवटला लेख आहे, 
ह्यांत नासदीय सूक्तांतीळ शेवटल्या चार क्ऱचांचा 
विचार करावयाचा आहे, 
क्लचा ६ 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत 
कुत आजाता कुत इयं विसष्टिः | 
अर्वागू देवा अस्थं विसर्जनेना - 
थ को वेद यत आबभूव ॥ ६॥ ? 
लो. टिळक:-- सताचा हा विसर्ग म्हणजे 
* पसारा क्यापासून किंवा कोठूनं आला हें (यापेक्षां ) 
प्र म्हणजे विस्ताराने येथें कोण. सांगणार ? कोण 
निश्चयात्मक जाणतो, देवहि या ( सू सृष्टीच्या ) 
विसर्गानंतरचे, मंग ती जेथून, निंघाळी तें कोण 
जाणणार १ | 
, श्रीशकराचार्य- “को अद्धा? ही ह्या सक्तां- 
तील सहावी त्रश्चा होय. ह्या सृष्टीसंबंधानें ' कांही 
लोक आगम प्रमाणाची पर्वा न करतां आपआपल्या 
बुद्धीच्या जोरावर वेगळ्या वेगळ्या कल्पना लढवीत 
असतात. उदाहरणाथेः:-- काणाद, गौतम इत्यादि 
£ परमाणूच ? जगताचें मूळ कारण असें मानीत 
असतात. सतंत्र॑ वे अचेतन असे प्रधान जगताचें 
मूळ कारण'होंय- असें-कॅपिळ' प्रशवतींचें मत * आदे. 
- ,्यून्यापासून-जगताची उत्पत्ति होत. असते १ : असें 


ट्र 


माध्यमिक समजत असतात. आणि “ जगताला 
कारणच नाहीं, तें आपोआप उत्पन्न होत असतें, , 
असें लोकायतिक समजत असतात; परंतु हे सर्वहि 
भ्रांतिग्रस्तच आहेत. कारण जगताचे कारण कोणता 
बरें पुरुष प्रत्यक्ष जाणीत आहे १? आणि स्वतः 
पाहिल्याशिवाय जगताचें कारण अशा प्रकारचें आहे 
म्हणून सांगण्यास तरी कोणता बरें पुरुष समर्थ 
होणार आहे £ ह्या सृष्टीसंबंधानें सांगतां येण्या- 
सारखें आहे तरी काय १ म्हणून विचाराल तर 
सांगतो. नाना प्रकारची सृष्टि कोठून उत्पन्न झाली, 
म्हणजे कोणत्या उपादान कारणापासून ही सर्वस्वी 
उत्पन्न झाली ! आणि त्याचप्रमाणें कोणत्या निमित्त” 
कारणामुळें . ही उत्पन्न॑ झाली ? असे प्रश्न कोणी, 
केल्यास जगताचे अमुक अमुक उपादान कारण व' 
अमुक अमुक निमित्त कारण हें अवद्य सांगितले 
पाहिजे; परंतु हं सांगतां येणें अशक्य आहे. ही; 
अशक्‍्यता, कां ! म्हणून विचाराल तर सांगतो, 


जगताचें उपादान कारण व निमित्त कारण सांगणारा, 


तरी कोण! हें कां देवांना. सांगतां येणार ? किंवा) 
एखाद्या मत्तुष्याला सांगतां येणार आहे ! द्वेवांना' 


सांगतां येईल म्हणावें तर ते सांगण्यास समर्थ नाहींत; 


कारण ते. ह्या. जगताच्या' उत्पत्तींनंतर्चेच आहेत... 


.. सष्टीच्या पूर्वी तें नव्हते, ज्या अथी. देवांची ही गति, 


अशाप्रकारची आहे त्याअर्थी ज्याच्यापासून जगत) 


' उत्पन्न झालें तें कारण अमुक अमुक म्हणून कोणाला- 


बरें सांगतां येणार आहे देव आणि मनुष्य सृष्टीची 
पूर्वावस्या प्रत्यक्ष अवलोकन करीत असतात म्हणावें,., 
तरं तसें म्हणतां येत नाहीं; कारण सृष्टीच्या पूर्वी त्यांचाच , 
स्वतःचा. अभाव होता, - बरें |! :सष्टीची : पूर्वावस्था : 


"शो... 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


नासदीय सूक्त 


अमुक अमुक प्रकारची होती असं अनुमानावरून 
'जाणण्यासहि ते समर्थे नाहींत, कारण त्याला योग्य 
हेतु व दृष्टान्त ह्यांचा अभाव आहे. तस्मात्‌ “ अति- 
गंभीर असलेलें हें परमार्थ तत्त्व केवल श्रुतीवरूनच 
समजणारें आहे हा ह्या क्रचेंतील अभिप्राय आहे. 
कचा ७. 
: इयं विसृष्टियंत आबभूव 
यदिवादघेयदिवान!। 
यो अस्थाध्यक्ष: परमेन्योमन्‌ 
सो अद्भ वेद यदिवान वेद ॥७॥? 
लो. टिळक:-- हा विसर्ग म्हणजे पसारा 
जेथून झाला, किंवा तो निर्मिला गेला अगर न 
गेला, ते, परम आकादह्यांत असणारा या जगाचा 
जो अध्यक्ष ( हिरण्यगर्भ ) तो जाणीत असेल किंवा 
नसेलहि ! ( कोणी सांगावें ? ). 
श्रीदकराचायैः-- “ इयं विसष्टिः* ही ह्या 
सक्तांतील सातवी कचा होय. ही दृष्टोत्पत्तीस येत 
असलेली नाना प्रकारची भूतभौतिकरूप सृष्टि ज्या 
उपादान कारणापासून सर्वेसी उत्पन्न झाली तें उपा- 
दान कारण कांहीं स्वरूप धारण करून राहिलेले 
आहे किंवा त्याला स्वरूपच नार्ही ? हा निर्णय ह्या 
जगताचा अधिपति जो परमेश्वर तोच कदाचित्‌ 
जाणीत असेल किंवा तोहि जाणीत नसेल. ' सत्ता 
चालविणारा, ज्याच्यावर चालवावयाची ते, इत्यादि 
मेद व्यवहारामध्ये आहेत. तेव्हां या लौकिक व्यव- 
हार इष्टीनें तो जाणत असेल असें म्हटलें आहे. 
आणि “ ज्या ठिंकाणी सर्वच कांहीं आत्माच बनन 
गेळें, त्या ठिकाणीं कशाच्या योगानें कोण . कोणाला 
पाहणार ? ' इत्यादि श्रतिप्रमारणे. असलेला. जी सर्व 
व्यवहारांतील परमार्थ दृष्टि, त्या. दृष्टीनें विचार केला 
असतां, तोहि. जाणीत नसेल, असें म्हटलें आहे, 
तस्मात्‌ मनुष्यादिकामध्यें तें सृष्टिविषयक शान आहे, 
किंवा नाहीं, ..ही ..शंका . उपस्थित होण्याचें कारण 
नाहीं. री 


क्कचा ८. न 
५ किं ४स्विद्दने क उ स वृक्ष आसीत्‌ 
यतो द्यावा पथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा एच्छते दुतत्‌ 
यदध्यत्तिष्ठदूभुवनानि. घारयन्निति ॥ ८ ॥? 
लो. टिळक 
( सारांश ) घराचा दृष्टान्त घेऊन मूळ एका 
निर्मुणापासून डोळ्यास . प्रत्यक्ष दिसणारी आकाश 
पृथ्वीची हदी भव्य इमारत घडण्यास लाकूड .( मूल 
प्रकृति ) कोठून आणिलें ! अशी व्यावहारिक भाषा 
स्वीकारूनच क्रग्वेदसंहितेंत प्रश्न केला आहे. 
श्रीदकराचाये :- “ किं खिद्वनं ! ही आठवी 
क्नञवा होय. जगतामध्ये एखाद्या पुरुषाला घर बांघा- 
वयाचे असल्यास तो वनामध्ये जातो; तेथें कांहीं 
वृक्ष तोडितो, आणि.त्याच्या  काष्ठांनीं आपलें घर 
बांधतो, तो दृष्टान्त घेऊन या ठिकाणीं उलेक्षा आहे. 
ज्या. वनांतीळ वृक्षापासून भूलोक व स्वर्गलोक लाकडे 
तासून केळे असतील, तें बन तरी कोणतें असावे ! 
आणि तशा प्रकारचा तो वृक्ष तरी कोणता असावा £ 
ह्या दोन गोष्टींचा विचार, हे बुद्धिमान्‌ जनहो ठुम्ही 
आपल्या सखतःच्या मनाशीं. करा आणि आचार्या- 
समीप जाऊनहि तुम्ही हे प्रश्न विचारा. त्याचप्रमाणें 
सर्वे लोक खतःचे ठिकाणी घारण. करणाऱ्या ज्या 
कारणरूप वस्तूने जगताचें नियमन केलें आहे ती 
वस्तु कोणती हेंहि तुम्ही विचारा, 
कचा ९ 
ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्ष आसीत्‌ 
यतो. द्यावा प्रथिवी. निष्टतक्षुः-। 
मनीषिणो मनसा वित्रवीमिवः 
ब्रह्माध्यतिष्ठद्सुवनानि घारयन्‌ ॥ ९.॥ 
लो..टिळकांनीं ह्यावर स्वतंत्रअ्थ दिला नाहीं 
पण संकलनात्मक रीतीनें. ह्या क्रषीचा आराय व: 
त्याची. ओळख करून दिली आहे. ती अशी :- 
आपल्या. बुद्धीनें अह्मदेवाच्याहि . शानाचा. ठाव घेऊं 


8: 


ऱज्म्ा मराठी 6 
खररणणक 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


पाहणारा हा क्षि आश्चर्याने अखेर सागांक सांगत 
आहे. पणं एकां “ असत्‌ ? म्हणजे अव्यक्त व 
निर्गुण दव्यास्तव विविध नामरूपात्मक सताचा 
म्हणजे मूळ प्रकृत्रीचा संबंध कसा जडला हें कळत 
नसले, तरी मूळ ब्रह्म एकच. आहे, ही आपली 
अद्वैत बुद्धि तो ढळं देत नाहीं. अचिंत्य वस्तच्या 
ग्रहून रानांत सनुष्याची बुद्धि सात्विक श्रद्धेच्या व 
-निमॅल प्रतिमेच्या जोरावर . सिहाप्रमाणें निर्भयपणे 
संचार करून त्यांतील अत्य गोष्टी यथाशक्ति कशा 
निश्चित. करीत असत्ये याचें हें उत्कृष्ट उदाहरण 
असून, कबस्वेदांत हें सुक्त आढळून येतें हे खरो- 
खरीच आश्रर्य होय, 
श्रीशंकराचार्य - 
_  ब्रेझवनं? ही या सूक्तांतील नववी क्र्चा होय. 
बुद्धिमान लोकांनीं केलेल्या तीन प्रश्नांचे उत्तर ह्या 
कनचेमध्ये आचार्यांनी दिलें आहे. ज्या वनांतील 
वृक्षापासून भूलोक व स्वर्गलोक हें निर्माण केलें तें 
चन व तो वृक्ष ब्रस्मच होय. कारण तेंच सर्व शक्तींनी 
युक्त आहे. ज्या उत्पाद्य वस्तुला ज्या सामग्रीची 
: अपेक्षा आहे, ती सर्वहि सामत्री त्या त्रह्माचे ठिकाणीं 
आहें; आणिं तेंच अह्म सर्व जगते सखतःचें ठिकाणीं 
धारण करीत: असन त्याचें नियमन करीत आहे, हे 
बुद्धिमान जनहो ह्याचा मनाने पक्का निश्चय करून मी 
आचाये हें तुम्हाला अनेक प्रकारचें उत्तर सांगत आहे. 
कोडें कसे उलगडतें - 
श्रुति, श्रीमद्धगवद्रीता व संतवचनांच्या आधारे 
या क्चांचा विचार 'करूं:' 
हे जगत्‌ कोठें उत्पन्न झालें, व कशापासन झाले 
हें निश्चित रीतीनें कोणता मनुष्य सांग शकेल ? 
१ व याला जाणणारा तरी कोण आहे ? देव जाणीत 
अंसतीळ असे म्हणावें तर ते, जाणण्यास- समर्थ 
नाहींत. कारण ते जगताच्या उत्पत्तिनंतरचे आहेतः 


हा जगताचा पसारा' जिर्थे उत्पन्न, झाला, अगर .न 


झाला, याचा निर्णय ह्या जगताचा जो अधिपति. 


3: 


'परम आकाशांत स्थित आहे, तोच कदाचित्‌ जाणीत 


असेल किंवा नसेलहि. त्याचप्रमाणे हें ब्रह्मांड ज्या 
साधनांनीं बनविलें असेल तो' वृक्ष कोणत्या वनांतील 
असला .पाहिजे व त्या वृक्षाचें नांव काय ? वगैरे 
प्रश्न ६--७-८ या क्र्चांत केले आहेत. सकृद्दर्शनी 
हे प्रश्न अवघड वाटतात; पण ह्यांत इतके 
घावरण्याचें कारण नाहीं. ह्या अवघड वाटणाऱ्या 
कोड्यांचा उलगडा तचा ८-९ यांत स्पष्ट रीतीने 
केला आहे. जोपर्यंत विषयेच्छा आहे, भोगामध्यें 
आसक्ति आहे, तोपर्यंत ह्या कोड्यांचा उलराडा होणे 
शक्‍य नाहीं, मग ते देव असोत, महर्षि असोत 
ब्रह्मलौक गाठलेले असोत किंवा खतः ब्रह्मदेव 

असो. ?? ब्रह्मदेव झाला म्हणून काय झालें,"तो तरी 
सष्टच आहे. ह्या कोड्याचें उत्तर आठव्या व नवव्या 
क्रज्वांत ह्या ब्रह्मदेवाच्या पित्याचा ठाव घेणाऱ्या 
कषीनें ( आचार्याने ) स्पष्ट शब्दांत दिलें आहे. 
तें उत्तर असें- ज्यांची भोगासक्ति सुटून, जे मनीषि 
झाले,. किंवा श्रीशञानेश्वरांच्या शब्दांत जे * चठित 
चित्तपानतुंदिळ ? असतीळ, त्यांना सदूगुरुकपेने 
ह्या कोड्यांचा उल्गडा होऊं शकतो नुसता सखतः 
पुरताच उल्गडा होतो असें नव्हें तर सद्गुरुपेने 
आपला अनुभव ते स्पष्ट शब्दांत सांगू शकतात व 
त्याप्रमाणें ह्या सूक्ताच्या' आचार्योनें आपल्या नवव्या 
त्रश्वेंत सांगितला आहे. 
स्वानुभवी उलगडा -- . 

हें अह्मतत्त्व किंवा स्वानुभव कसा सांगावा छागत़ो. 
वतो ह्या आचार्याने कशा रीतीनें सांगितला आहे. 
ह्याचा उलगडा कंरूः - 

.मनीषिणो मनसा वित्रवीमि:वः 
“भझाश्यतिष्ठदूभुवनानि घारयन्‌ ॥ ? 
या ठिकाणीं यां. आचचोर्यानें.  वित्रवीमि ?. असां 

शब्द वापरंठां आहे, . तो .सहेतुक .आहे; नुसता 
६ जवीमि ? असा'न' वापरंतां “. वि-जवीर्मि ? अंसा 
शब्द वापरण्यांत एक मोठी खोच आहे, * 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


पेंथणकौकृता 


ति 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


नासदीय सूक्त 


निग्रहस्थानीचें उत्तर - 

वृहदारण्यकांत असाच . एक प्रसंग आला आहे. 
तो असा-गार्गी याज्ञवल्क्याला दोन प्रश्न करतेः- 
याज्ञवल्क्य ! आकार, कशांत ओत प्रोत आहे. 
( कस्मिन्तु खल्वाकारदा ओतश्च प्रोतश्वेति ) हा 
दुसरा प्रश्न आहे. तिची समजूत अशी कीं. काल- 
त्रयांतीत आकादच अगोदर दुय आहे. मग ज्यांत 
तें ओत प्रोत आहे त्या अक्षराच्या अत्यंत दुज्ञैयत्वा- 
विषयीं काय सांगावें ? अर्थात्‌ तें अवाच्य आहे. 
त्यामुळें अनुभवाचा विषय होत नाहीं. तेंच 
अवाच्य असलेलें अक्षर जर हा सांगेल, ' तर 
तेंच विपरीत ज्ञान. होईल, व आपणास अज्ञान 
त्याच्या पदरांत सहज बांधंतां येऊन त्याला पराभूत 
करतां येईल. कारण तिच्या दृष्टीनें व तार्किकांच्या 
दृष्टीनें तें निग्नहस्थान. आहे. म्हणून हा. प्रश्न 


निरुत्तर करणारा आहे अशी तिची समजूत, परंतु 


ह्ोा.. निरुत्तर करणाऱ्या. प्रश्नाचे उत्तर फोर मार्मि- 
कतेनें याज्ञवल्क्यानें. दिलें आहे.. आकार कशांतं 


ओतप्रोत आहे हे याज्ञवल्क्य जाणीत होंता कारण 


तो . ब्रह्मनिष्ठ होता. पण मी खतः जाणून. तुला; 


उंत्तर सांगतो असें म्हणावें. तर.अहंकार पदरीं येतो; 
ब अहंकार हा अज्ञानाचें मूळ आहे, * यस्यामतं: 


तस्य मतं मतं यंस्य न्‌ वेंद स: । ! अशी श्रुति आहे. 


“ मी, ब्रह्म. जाणले २.असें जो म्हणतो. त्याला: त्रह्म' 


मुळींच कळलेले. नसतें, कारण अहं गंडानें तो पछा- 
डला. असल्यामुळें त्रह्मवस्तु त्याला सदाच अज्ञात 


असते. म्हणून तें 'ब्रह्मनिष्ठांचा अनुभव पुढें. करून: 


सांगावें लागतें 


*.. याजञवेल्क्य. गार्गीला . उत्तर देतात, 'हे. गागि- !- 


ज्यांत आकाद ओतप्रोत आहे त्या तत्त्वाला. अह्मवेत्ते 
“ अक्षर? असें, म्हणतात, (.सहोवाचेतद्वे. 'तदक्षरं 
गागि. ब्राह्मण अमिवदन्ति ) तसाच प्रकार या 
सूक्ताचा, क्षि परमेष्टी नामक ,प्रजापृती यानें केला 


आहे, * विन्रवीमि *: म्हणजे विदिष, प्रकाराने, ,ज्यांनी' 


न. भा. ४ र्ष 


अनुक्रमणिका गुद तन मराठी 8 


जाणलें आहे असे जे विशिष्ट ब्रम्हनिष्ठ .ते जें 
सांगतात तेंच मी तुम्हाला सांगत आहे. असा त्या 
: वित्रवीमि'चा अर्थ करावा किंबा श्रीतुकारामांच्या 
उक्तिप्रमाणें - 


करितो कवित्व म्हणाल हे कोणी | 
नव्हे माझी वाणी पदरीची ॥ १॥ 
माझिया युक्तीचा नव्हे हा प्रकार । 
मज विश्वंभर बोलवितो ।॥ २॥ 


काय मी पामरे जाणे अर्थमेद । 

वदवी गोविंद तेंचि वदे ॥ ३ ॥__ 
निमित्त मापासी बैसविलो आहे । 

मी तो कांहीं नव्हे स्वामी सत्ता ॥ ४.॥ 


तुका म्हणे. आहे. पाईकचि खरा । 
वागवितो मुद्रा नामाची हे ॥५॥ 
आपुलीया बळें नाहीं बोलवत. । 
,__.सखा कृपावंत वाचा त्याची ॥ 
कायम्या पामरें बोलावीं उत्तरें. । 
परि त्या विश्वंभरें बोलविली ॥. 


मी रजे तुम्हाला निश्चयात्मक उत्तर सांगतः आहे” 
त्याचा “ बोलविता धनी वेगळाच आहे ? असाहि 
वित्रवीमिःचा अथे करतां येईल. 


. मी.तुम्हाला आपल्या मनाचा पक्का निश्चय करून. 
सांगत आहे असें म्हणण्यांत ' जो'मी जाणलें म्हणतो 
त्याला खात्रीनें . कांहीं .कळलेलें. नसतें? या श्रतीशीं 
विरोध येतो. अनुभव तर सांगावयाचा . पण श्रृति- 
वनचनाशी विरोध येतां कामा. नये अद्या पेंचांतन 
सुटण्यास॑ अंसें “ आडूनच ?-_ सांगावें लागंतें. श्री 
ज्ञानेश्वर महाराज सुद्धां आपले सद्गुरु निवृत्तिनाथ 
यांच्या कृपा प्रेसादाचा आश्रय घेऊनच बोलतात: 


६ ते; बुद्धीहि. आकळिता साकडे । 


.. _ म्हणऊनि बोडी विपाये, सांपडे ३ > 
परि श्रीनिवृत्तिकृपादीप उजियेडे । देखेन:मी..|॥..,> 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


5 »* 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संणगकींकल 


- नवभारत 


 .जञे दिठीहि न पविजे । 
तें दिठीवीण देखिजे । 
जरी अतीद्रिंय लाहिजे । ज्ञाननबळ ॥ 
तैसी सदगुरु कृपा होये । 
तरी करितां काय आपुनोहे । 
म्हणऊनि ते अपार माते आहे. । ज्ञानदेव. म्हणे ॥ 
तेर्णे कारणे..मीं बोळेन । 
बोली अख्पाचें रूप दावीन ॥ 
अतींद्रिय परी भोगवीन । इंद्रिया करवीं ॥ 
: इयं विसृष्टियेत आबभूव । 
यदिवादघेयदिवान] 
यो अस्याथ्यक्षः परमेव्योमन्‌ । 
सो अंड्रः वेद यंदिवान वेद ॥ ? 
ह्या क्रचेंत 'या सूक्तांच्या आचार्यानें एका गढ 
तत्त्वाचा उलगडा .केला आहे. 
अध्यक्ष भगवानच - 
या ठिकाणीं “यो अस्थाध्यक्षः परमेव्योमन्‌ ? 
असें म्हटलें आहे, ते. भगवानाना-परमात्म्याळा- 
उद्दे्चन म्हटलें आहे. येथे. ब्रह्मदेव . किंवा हिरण्य. 
गर्भ..विविक्षित . नाही. कारण “ अर्वाग्देवा अस्थ 
विसर्जनेन ? असें म्हटलें आहे, त्या देवांमध्ये ब्रह्म- 
देवहि पण आला असलाच पाहिजे, कारण तो तरी 


सृष्टच आहे. “ सो अद्भ वेद यदि वा न वेद ? याचा 


आपण विचार करू. जाणीव नेणीवरहित जी' 

जाणीव ती. भंगवंतांचे ठिकाणी असल्यामुळे असं 

म्हणणें भांग आंहे, भगवानांनी गीतेत अर्जुनाला 

विभूति सांगतांना- 

५ हन्त.ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः । 
प्राघान्यतः. कुरुभ्रेष्ठ नास्त्यन्तो विररस्य मे ॥ 


गीता, १०-१९, 


हे कुरभ्रेष्ठा! मी. तुला मुख्य मुख्य विभूति 
कथन करतों, कारण माझ्या विभू्तींच्या विस्ताराचा 
अंत नाहीं. ह्या. भगवंतांच्या :*छोकांवर :श्रीश्ञानेश्वर 
म्हणतात 1८ '- : 


अनुक्रमणिका 


र्ष 


तरि ठुवा पुसलिया विभूती । 
तयाचे अपारपण सुभद्रापति । 

जे माझियाचि परी माझिये मती | आकळतीना ॥ 
अंगाचिया रोमा किती | 
जयाचिया तयासि न गणवती | 
तैसिया माझिया विभूती । असंख्य मज ॥ 
येऱ्हवीं तरी मी कैसा केवढा । 
म्हणोनि आपणपयाही नव्हेचि फुडा । 
यालागीं प्रधानाचिया नामी रुढा | 
तिया विभूती आइके ॥ 

“ सो अद्भवेद ? म्हणजे ससंवेद्य जे आत्मरूप, 
ज्याच्यावर या विश्वपसाऱ्याची लीला होते आहे तें, 
साक्षी अवस्थेंत जाणीत असेल, असें म्हटलें आहे. 
पण जिथे सर्वच आत्मा झालें, जेथे पाहण्याचा 
विषयच उरला नाहीं, म्हणजे स्वसंवेद्य आत्मरूपच 
परमात्म्यामथ्ये विळीन झालें, सर्वच आत्मा झालें, 
त्या ठिकाणीं कोणी कोणाला जाणावयाचें, कोणी 
कोणाला पाहावयाचें.! जाणण्याला किंवा पाहण्याठा 
दुसरें लागतें, हददयच दष झालें, शेयच ज्ञान . झालें 
तेथे पाहणारा, वेगळा कोण उरला किंबा जाणण्यास 
तरी शिक काय राहिलें म्हणून यदि वा न वेद 
असें म्हटलें आहे 

यत्रह्ि द्वैतमिव भवति तदितर इतर पर्यति । 
थत्नत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तज्न केन क॑ पद्येत्‌ ॥। 

री श्रृति ॥ कठ, 

खॉपर्यंत दैत आहे तोंपर्यंत एक दुसऱ्याला पाहतो; 

पण ज्या - वेळेस , सर्वच “आत्मा? होऊन जातो, 

त्या वेळेस कोण कोणाला पाहणार १ पाहणेंच पाहणारा 

झाल्यावर पाहण्यास उरेळ काय ! अर्थात्‌. क्रांहीं नाहीं, 
विशेषाच्यानि नांवे. | आत्मत्वहि न साहे । 

किंबहुना न व्हावे । कोन्दीच यया | 

---अमृंतानुमव 

.- आपल्यां स्वरूपांस दोनपणाच्या कल्पनेचा स्पशी 

होऊं नये म्हणून तत्सापेक्ष जो . एकपणा तोहि 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


सज्ज मराठी विल्कासा सस्थ्यद्रार' 


पेंगणकींकला 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


नासदीय सूक्त 


जेथे उल देत नाहीं, अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळें 
तो जाणीत नसेलहि, असें म्हणणें भाग आहे, कारण- 
£ आपणाप्रती रवी । उदो न करी जेवी ॥ किंवा 
कां समोरपण आपुले | न लाहिजे कांहीं केले ॥| 
त्याप्रमाणें आपलें आपणास कसें जाणावें ? किंवा- 
“नव्हे आत्मया आत्मप्रवृत्ति । मा वाढविता के निवृत्ति । 
प्ररि या नामाची वाय बुथी । सांडिचिना ॥ 
निवर्त तव नाहीं । मा निवर्तवी हा काई । 
तरि कैसा बैसे ठाई । निवृत्तिनामाच्या ।। 
परी सूर्यासी अंधकार । कें जाला होता गोचरू । 
तऱही तमारी हा डगरू। आलाचि कीं ॥ -अमृतानुभव, 
“ गुकारस्थन्धकारस्यात्‌ रुकारस्तन्निवर्तकः ? .या 
वसिष्ठ वचनाप्रमाणें प्रवत्तिरूपीं अंधकार कोठें असो 
:बा .नसो; व सद्‌गुरु दे त्याचें निवर्तन करोत वा न 
करोत, लोक जसें.सूर्याला तमारि, तसें श्रीनिबृत्ति- 
नाथांना श्रीनिवत्तिनाथ॑ म्हणणार, त्याचप्रमाणें ह्या 
क्रश्वेंत.हा विसर्ग म्हणजे पसारा जेथून झाला, अगंर 
न झाला, तो .' यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन्‌ ! सवतः 
: अध्यक्ष ? असून जाणीत असेल..किंवा नसेलहि, 
अशीच भाषा वापरण्याशिवाय गत्यंतर नाही. .. 
: लटिके येणे रुढे । जड येणे उजिवडे । 
न घडे तेहि घडे | याचिया मावा ॥ 
हां गां मायावशोदाविसी | 
ते माइक म्हणोन वाळिसी ॥ 
अमाइक तव नव्हसी । कंवणाहि विषो ॥ ' 
सिव सिवा सदूगुरू.। तुजला गूढा काये. करू | 
'एकाहि निर्धारा धिरू। देतासिका |.-अमृतानुभव 
“ यत्र नान्यत्पशयंति नान्यच्छणोति नान्यद्विजा- 
नाति स भूमा ? अशी .. श्रुति. असल्यामुळे * सो 
अड्डवेद यदि वा.न वेद ? असें म्हटलें आहे. . . 
“ नाहं मन्ये सुवेदेति नो न.वेदेति वेद च । 
योनस्तद्वेद तद्वेद नो न. वेदेति वेद च ॥ केन० ॥ 
याचा. भावार्थ. 'असा- मी. . त्याला... जाणीत 
नाहीं असेंहि. नाहीं व.. मी. त्याला, जाणतो असेंहि 


नाही, ' जाणीब नेणीव नाहीं. भगवंती ” 
या श्रीज्ञानेश्वरांच्या म्हणण्याप्रमाणे अथवा, * जाणीवा 
जाणपण । नेणीवा नेणपण । दोहींच्या बिंदानें 4 
सहजाचें दरोन ॥ ? ह्या. श्री .एकनाथ महा- 
राजांच्या उक्तीप्रमाणे जाणीव नेणीव विर- 
हित जे जाणपण त्या अर्थाने . अस्ति नास्ति भाषा 
वापरून भगवंताचा महिमा या आचार्यानीं प्रकट 
केला आहे. भगवान जाणीत असतील असें म्हणावें 
तर भगवंताचे ठिकाणीं अहंकाराचा दोष येतो व 
जाणीत नाहीं म्हणावें तर तो “ अध्यक्ष ' आहे. 


'ह्या दुहेरी पेचांतून सुटण्यास ' तो जाणीत असेल 


किंवा जाणीत नसेल हीच भाषा वापरणें योग्य आहे. 
अहो ऐक्याचे मुद्दल न ढळें । 
वरी साजिरेपणांचा लाभु मिळे । 
तरी खंतरंगाची मुकुळे। 
“__ 'तुरंबु का. पाणि ॥ --अमृता. श्री ज्ञानेश्वर, 
येथें प्रवृत्ति बहुंडे जिणें । | 
अप्रवत्तीसी वाधावणें । 
आतां प्रत्यड्सुखपर्णे । 
प्रचारू दिसे । ' - अमृता, श्री ज्ञानेश्वर, 
"अर्थे:- येथें प्रवरत्तिमार्ग लय पावून निवृत्तिमार्ग 
सुरू होतो, आणि . आत्मांमिसुखं होवूनच संर्व गोष्टी 
घडत असतात, किंबा. झोपेंचें सुख न मोडतां जसे 


स्म्ताचे देखावे.: पाहावयास. सांपडतात त्याप्रमाणें 


खस्वरूंपामध्यें. जगत्‌ विलासहि पाहावयास मिळतो 
व. आत्मस्थितीचाहि भंग होत नाही.अशा या. दोन 
अवश्थांचें एकीकरण मोठ्या मार्मिकवेनें.या आचा- 
यानें समजावून दिलें आहे, 
संनीषि कोण ? ] 
. ६किंड्खिद्दनं क उ स वक्ष आसीत्‌ । यतो.द्यावा 
पृथिवी निष्टतक्षुः । मनीषिणो . मनसा. 'एच्छते 
दुतत्‌ । ; यदध्यतिष्टद्सुवंनानि 'घारयन्निति ॥ ? या 
क्ररचेंत “ मनीषि?:हा शब्द-- वापरला-आहे., त्याचा 
आपण विचार. करूं, - ज्याला विषयेच्छा. नाहीं, 


-्ट्छ 


ऱज्का मराठी ->. 
स्पेणणर्व? 


3 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


भोगासक्ति नाहीं, ज्यांचा स्वत:वर पूर्ण तावा आहे 
'त्यास : मनीष्रि ? ग्हणतात. मनीप्रि झाल्याशिवाय 
सद्‌गुरु मेटत नाहींत व सद्‌गुरु कृपेशिवाये आत्मा- 
नुंभव होणें शक्‍य नार्ही. 
“ अविद्यायामंन्तरे वर्तमानाः 
स्वर्य घीराः पण्डितंमन्यमाना: । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्घेनेंव नीयमाना यथान्घाः ॥ 


ज्यांच्या ठोकेषणा, पुत्रेषणा, व वित्तेषणा सुट- 
लेल्या नाहींत म्हणजे जे विषयेच्छु व भोगासक्त 
असतात, असे मूरखलोक खतःला विद्वान व बुद्धिमान 
समजून विद्या व बुद्धीच्या अमिमानानें शास्त्रवचनांची 
व॒महापुरुषांच्या वचनांची अवहेलना करतात. 
“लोका सांगे ब्रह्मशञान व स्वतः कोरडे पाषाण? अक्या 
मूर्ख लोकांचा, आंधळ्यांनी आंघळ्याला मार्गदर्रांन 
'केल्यामुळें जसा फजीतवाडा होतो, त्याप्रमाणें हे 
सखतःहि खड्यांत पडतात व दुसऱ्यासहि खड्यांत 
पाडतात. 
अंधळ्याचे काठी लागले अंघळे | 
घात एका वेळें पुढें मागे ॥ .- श्रीतुकाराम 
$ न साम्परायः प्रतिभाति बालं 
. प्रमाद्मन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌:। 
अयं लोको नास्ति पर.इति मानी' 
, पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ . १ 
: संपत्तीच्या मोहानें मोहित, निरंतर प्रमाद करणारा, 
परेलोंक वगैरे कांही आहे असें न मानणारा, 
प्रत्यक्ष दिसणारा हा लोकच सत्य आहे, खर्ग नर- 
कादिक वगेरे सर्व खोटे, असां .जो संमजतो. 
को. मूर वारंवार॑यमराजाच्या तडाख्यांत सांपडतो. 
: श्रंवणायापि बहुमिर्यो न॑ लभ्यः 
भ्रृप्वन्तोडपि बहुवोःयं न विदयुः । 


"जे आत्मतत्त्व बहुतेकांना ऐकण्यास मिळत नाहीं, 


ज्याला पुष्कळ लोक ऐकूनहि समजू शकत नाहींत; 


“अशा गृढ आत्मतत्त्वाचें निरूपण करणारा महापुरुष, 


आश्चर्यवत्‌ , एकादाच असतो. त्याचप्रमाणें आच्म- 
तत्त्वाचा अनुभवी देखील दुलंभ. व अद्या आत्मज्ञानी 

महापुरुषाकडून एकाद्यालाच त्याच्या उपदेक्याचा 
ठछाभ मिळाल्यास आश्चर्यच म्हणावयाचे ?' आत्म- 
तत्त्वाचा लाभ होणें किती दुलेम आहे हें ह्यांत 
यमाने नचिकेताळा सांगितलें आहे, जगामध्ये 
अधिकांश माणसें अशीं असतात कीं ज्यांना आत्म- 
कल्याणाची चर्चा ऐकण्यासहि मिळत नाहीं, त्यांच्या 
भोवतालचे वातावरण अक्या तऱ्हेचे असतें कीं 
सकाळपासून रात्रीं निजेपर्यंत केवंळ विषयांच्या चर्चे- 


शिवाय दुसरी गोष्टन हीं; व त्यामुळें त्यांचें चित्त 


आठहि प्रहर विषयर्चिंतनांत मम असतें, त्यांना 


'सतःस आत्मतत्त्व समजावून घेण्याची इच्छाच उंत्पन्न 
'होत नाही. चुकून जर आत्मतत्त्वाच्या श्रवणाचा योग 
-आला, .तर त्यांना विषयसेवनामुळें वेळच मिळत 


नाहीं. कांही लोकांना श्रवणाची व ते समजावून 
घेण्याची इच्छा. असल्यामुळें ते श्रवण करतात; परंड 
त्यांचें मन विषयामिभूत असल्यामुळें ऐकलेलें त्यांच्या 
मनांत ठसत नाहीं किंबहुना मंदबुद्धीमुळे श्रवण 
केलेल्याचें बरोबर आकलन होत नाहीं. त्यांच्यांतीळ 
जे तीक्ष्ण बुद्धीचे लोक असतात त्यांना समजते; पण 
दुसऱ्यास समजावून सांगतां येत नाहीं व खतःलाहिं 
समजलेले उमजत नाहीं. कंचित्‌ असें आश्रर्यवत. 
पुरुष असतातं कीं संमजलेल्या. आतमतत्त्वाचें ते 
उत्तम रीतीनें विवरण करूं हाकतात व आत्मतत्त्व- 


प्रासीमुळें ते कृताथे होतात, अश्या महापुरुषांचा 


लाभ एकाद्यालाच क्वचित' होतो. एकण विषया- 
सक्तिमुळें हे आत्मतत्त्व अत्यंत दुलेभ आहे. 
५ न नरेणावेरेण प्रोक्त एषं 
सुविरर्‍यो बंहुधा चिन्त्यंमानः । 


आश्चर्यो वक्ता कुशलो5स्यलब्यां- अनन्यप्रोक्ते गंतिरंत्र' नारिति 
: 5डश्वर्या ज्ञाता कुशलानुरिष्ट: 1 अणीयान्‌. ह्यतक्यैमणुंप्रंमांणात्‌ । ॥ 
शट 


स्पेशणकीोंकृला 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


नासंदीय सुंक्त 


* अल्पज्ञ मनुष्याकडून हे आत्मतत्त्व समजणे 
शक्‍य नाहीं. ( दासबोधांत. अशा अल्पश्ञ॑ गुरूचे 
“वणैन श्रीरामदास * खामींनीं सुंदर केलें आहे तें 
अवद्य पहावें ). शानी व अनुभवी सद्‌गुरुवाचून 
हू आत्मंततत्व समजणे अत्यंत केठीण आढे; कारण 
'हें अत्यंत सूक्ष्म व अतर्क्य आहे, वाटेलं त्यांला 
सदूगुरू बोधं करीत नाहींत, 

*« इदं ते .नातंपंस्काय नाभक्ताय कदाचंन । 
-ज चांश्रूषवे वाच्यं ने च मां यो$भ्यसूयंती ॥? 

म. गी, १८-६७ 
अशी त्याला मर्यादा आहे. श्रीज्ञानेवरींत ह्या -होका- 
ववरील टीका अवदृय वाचण्यासारखी आहे, 

*: को अद्वावेद क इह प्रवोचत | 
कुत आजांता कुत इयं विसृष्टिः ॥ ? किंवा 
किंटसिद्दनं क उं स वृक्ष आसीत्‌ 
यतो द्याबो एथिवी निष्टतक्षु: ।। 
भ्रश्नांची कारणें-- । 
अश्या तऱ्हेचे प्रश्न ह्या आचार्यांनी कां करावेत ? 
तर त्याला कारणेंहि तशींच आहेत. 


.श्रीतुकाराम :- 
५. अंश्तांनाची भक्ति इच्छिती संपत्ती | 
तयाचिया चित्ती बोध कैंचा ॥ 
अज्ञानाची पूजा कामिक भावना । 
तयाचिया ध्याना दैव कैंचा ॥ 
अज्ञानांचें कमे फळीं ठेवी मन । . 
निष्काम साधन तया केंचें ॥ 
अज्ञानाचे जान विषयावरीं ध्यानं । 
त्रह्मसनातन तया कैंचें ॥- 
तुका म्हणे जळो ऐशियांचें तोंड । 
र अज्ञानाचें बंड वाढविती' ॥ , 
“२ जीवं तोचि देवः भोजन ते भक्ति । 
_ मरण ते मुक्ति पाषांड्याची || 
पिंडांच्या पोषकी नागविळे जन ।. 
: लटिके पुराण केले वेद ॥ 


*“ मना आला तैसा करिती विचार । 
म्हणती संसार नाहीं पुन्हा ॥ 
तुका म्हणे पाठी उडती यमदंड । 
पापपुण्य लंड विचारिती ॥। 
गीता :- 1 
तैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यैरिष्ट्या स्वगेतिं प्राथैयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्‌ 
अंभ्रेति दिव्यान्दिविदेवभोगान्‌ ॥ ९२०. 
श्रीं ज्ञानेश्वरः- देख पां गा किरीटी । आश्रम 
घर्मांचिया राहांटी । विधिं मार्गी कसवटी । जे 
आपणचि होती ॥। यजन करितां कौतुके । तिहीं 
वेदांचा माथा तुके । करियाफळेसि उभी ठाके । पुढां 
जया ॥ ऐसे दीक्षित जे सोमप । जे आपणचि यज्ञाचे 
स्वरूप । तिहीं तया पुण्याचेनि नांवे पाप । जोडिले 
देखे ॥ तैसे शतक्रतु यंजिळें मातें । कीं दैप्सिताति 
खर्ग सुखातें । आंतां पुण्य कीं हे निरुतें । पाप 
नोडे ॥ म्हणोनि मजवीण पाविजे खर्ग | तो अश्ता- 
नाचा पुण्यमार्ग | ज्ञानिये तयांते उपसर्ग- । हानि 
म्हणती ॥ 
गीता- 
ते तं भुक्‍्त्वा खगेलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्येलोकं विशति । 
एव त्रयीधमैमनुप्रंपनना व 
गतागतं कामकामा लभते ॥ . ९-२१, 


'श्रीज्ञाने -. 


भग तया पुण्याची पाउटी सरे । सँवेंचि 
इंद्रपणाची उठी उतरे । आणि येऊं लागती 
माघारे । मृत्युलोका ॥ जैसा वेश्याभोगी कवडा वेंचे । 
मग दारंहि चेंपूं. नये तियेचे । तैसें लाजिरवाणे 
दोक्षितांचे । काय. सांगो ॥ एव॑थितिया मातें 
चुकले । जिंही पुण्ये खग का. .मिळे । तया अमर- 
पंणे ते बांबो. जाळे । अंती मुत्युलोक ॥ अर्जुना 
वेदंविदेजऱ्ही जाहला. । तंरी माते. नेणतां वार्या 


शप 


नवभारत -. 


गेला । कण सांडूनि उंपणिला । कोंडा जैसा | म्हण- 
वूनि मज एकेविण । हे त्रयीघर्म अकारण । आतां 
माते जाणोनि,, कांही नेण । तूं सुखरिया होसी । 
गीता- ; 
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्थ रूपस्थ नित्यं दरीनकांक्षिण: ॥ 
११:५२ 
श्रीज्ञाने2- 
, . तरि , विश्वात्मक रूपडे । जे दाविले आम्ही 
तुजपुढे । .'ते दंभूही परि न जोडे । तपें करितां ॥ 
आणि अलष्टांगादि. संकटी । . योगी शिणताति 
,किरीटी | परि अवसर नाहीं भेटी । जयाचिये ॥ 
उत्कंठा निर्भर । होऊनिया सुरवर । धोकीत आठहि 
'पाहर । मेटी जयांची ॥|...' 
'गीता- ' ग 
नाहं वेदेन॑ तपसा न .दानेनं न चेज्यया | 
शक्‍य एवं विधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ 
ह्या. ११:५२. 
श्री ज्ञांनेश्वर- . ॑ पि 
पे उपायासि वाटा | न वाहती एथ! सुभटा 
साही सहित वोहटा | वाइला वेदीं || मजविश्वरूपाचिया 
मोहरा । चालावया . धनुरधैरा ।. तपाचियाही सर्व 
भारा |: नव्हेचि ,लाग ॥,आणि. दानादि कीर कानडे | 
मी. यज्ञाहि तैसा न सांपर्डे । जैसेनि काँ सुरवाडे । 
,देखिलांसि तुवां. ॥' तैसा मी 'एकीचि परी । आतुडे 
गा अवधारी । जरी भक्ति येऊनि वरी .। चित्तातें 
गा |) ; ० 
गीता- .:, .! न * 
भत्ता त्वनन्यया शकय, अहमेवं विधो&्जुन । . 
:' ज्ञादं. दरु च. तत्तवेन भवेष्ठु च परंतप. |, ११:५८ 
श्री ज्ञाने”- , ; 
परि. तेचि भक्ती ऐसी । पर्जन्याचि-सुदिका जैसी । 
घरे; वाचोनि अनारिसी । गतीचि नेणे ॥ कां सकल- 
जञळ्संपत्ति.। घेऊनि समुद्रातें गिंवसिती । गंगा, जेसी 


ी टे क्रि 


अनन्यगति । मिनलीच मिळे ॥ तैसे सर्वभाव संभारे । 
न धरत प्रेम एकसरे । मजमाजि संचरे । मीचि 
होऊनी ॥ आणि ते. विंचि मी ऐसा । थडिये 
आणि माझारी सरिसा । क्षीराब्धि कां जैसा । 
क्षीराचाचि ॥ तैसें मजलागुनी मुंगीवरी । किंब- 
हुना चराचरी । भजनासि कां दुसरी । परीचिं 
नाहीं ॥ तयाचि क्षणासवें । एवंविध मी जाणावें 4 
जाणितला तरी स्वभावें । दृष्टहि होय | मग इंघनी 
अभि उदीपे । आणि इंधन ही भाष हारपे । तरे 
अभिचि,होऊनि आरोपे । मत जेवीं । कां उदय न 
कीजे तेजाकारें | तव गगनचि होऊन असे आंघधारे.। 
मग उदेलिया एकसरे । प्रकाह होय ॥ तैसें 
माझिये साक्षात्कारी । सरे अहंकाराची वारी । 
अहंकार.लोपी अवधारी । द्वैत जाय ॥ मगमी तो 
हें आघवें ।, एक मीचि आथि खभावें । किंबहुना 
सामावें । समरसें तो ॥ केवल्याही चढावा । करीत 
विषयसेवा । झाला भ्त्य-भज्य-कालोवा । भक्ताच्या 
घरीं ॥ अमृता, श्रीज्ञाने० 
अर्थ -- 
विषयांचे सेवन हें केवल्य स्थितीवरहि तार्ण' 
करितें व भक्तीच्या. घरांमध्ये भक्त व त्याचा देव 
दोघेहि परस्परांत मिसळून जातात. 
श्रीतुलसीदास- 
भगति सुतंत्र सकल. सुखखानी । 
बिनु सत संग न पावहिप्रानी । 
पुष्यपुंज बिनु. मिलहिःन संता । 
सत संगति संसति कर अंता ॥ उत्तर कांड' 
जाते “बेगि द्रवड॑ मै भाई । । 
सोममभगवति. भगत-सुखदाई । 
सो सुतंत्र अवलंबन आना । 
तेहि आधीन ज्ञान,विज्ञाना || - अरण्यकांड 
भक्तालाच कळेल. अ 


हें जह्मवन, व_;हा. जह्मवुक्ष भक्त झाल्याशिवाय 
कळणार. नाहीं 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


सजज्स़ मराठी विल्कासा स्सॅथ्थक्रार 


चेंणकीं क्‌ला 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


नासदीय सूक्त 


गीता- 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्ास्मितत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


श्रीज्ञाने० 


- मी एक वाचूनि कांहीं । तया तयाहि. सकट 
नाहीं । हे चौथी भक्ति पाही । माझी तो लाहे ॥ 
येर आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी । हे भजती जिये पंथी । 
तिन्ही पाबोनि चौथी । म्हणिपत आहि ॥ येऱ्हवीं 
तिजी ना चवथी । हे पहिलीना सरती | पै माझिये 
सहजस्थिती । भक्तिनाम ॥ इया ज्ञान भक्ति 
सहज | भक्त एकवटला मज । तो मीचि केवळ हे. 
तुज श्रुतहि आहे॥ जे उमऊनिया भुजा | ज्ञानि या 
तो. आत्मा माझा । हें बोलिलो कपिथ्वजा । 
सस्तमाध्यायीं ॥ ते हे कल्पादिभक्तिमिया ॥ 
श्रीभागवतमिर्षे ब्रह्मया । उत्तम म्हणोनि धनंजया । 
उपदेदिली. ।।:ज्ञानी इये तें खसंविति । शैव म्हणती 
शक्ति । आम्ही परमभक्ति । आपली म्हणो ॥ तेर्थे 
वैराग्य विवेकेसी । आटे बंध मोक्षेसी । वत्ती तये 
अवत्तीसी । . बुडोनि जाय ॥ घेऊन . ऐलपणाते.. । 
प्रत्व हारपें जेथें । गिळूनि चारीभूते । आकाशजेसे ॥ 
'तयापरिथड्थांद । साध्यसाधनांतीत शुद्ध । ते मी 
होऊनि एकवद । भोगितो माते ॥ तैसें रूप होऊनि 
माझे । माते क्रियावीण तो भजे । घनाकार कां सहजे.। 
'सोनयाते जेवि ।॥| तैसी क्रिया कीर..न साहे । तऱही 
अद्वैती भक्ति आहे । हे. अतुभवाचि जोगे । नव्हे 
बोला ऐसे. ॥ 


श्री तुकाराम- 
भक्ति तो कठिण सुळावरील पोळी । 


निवडे तो बळी विरळा झूर ॥ 
५ स्वखरूपानु संघानं भक्तिरित्यमिधीयते .' 


आपल्या झुद्ध' खल्पाचें सतत स्मरण करणें 
म्हणजे भक्ति, न 


कबीर- 

कबीर बादल प्रेमका, हमपरे वर्षा आइ । 

अंतरि भीगी आत्मा, हरीभई बनराइ । 

पूरेसूं परचाभया, सब दुःख मेल्या दूरि । . - 

निर्मल कीन्ही आतमा, ताथे सदा हज्रि ॥. 
सदूगुरु 

भगवंताची प्रास्ति व्हाबी. अशी तीत्न जिज्ञासा 
असल्यास भक्ति हेंच फक्त, साधन आहे. ब 
भक्ति कशी करावी' हे समजण्यास “ सदगुरू ? 
पाहिजेत. ' सद्गुरु' शोधावे लागत नाहींत. साधका- 
"ची तयारी झाली म्हणजे “ सदगुरु ' आपोआप 
भेटतात. 
गीता- र 
असक्तब्रुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
मैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेना5चि गच्छति ॥ 

१८५४९ 


श्रीज्ञाने- . 

.. तरि देहादिक हे संसारे । सर्वहि मांडळेसे जे 
गुंफिरे । तेथनातुडे तो वागुरे । वारा जैसा | पै 
परिपाकाचिये वेळे । फळ देठे ना देठ फळे । न 
धरे तैसे स्नेह खुळें । सर्वत्त होय ॥ पुत्र वित्त 
कलन्न । हे जाल्याहि खतंत्र.। माजे न. म्हणे पात्र । 
विषाचे जैसे ॥ हें असो विषयजाती । बुद्धि 
पोळळी ऐसी मार्घोति । पाऊळे घेऊनि एकांति । 
हृदयाच्या रिघे ॥ ऐसया अन्तःकरण । बाह्य येतां 
तयाची आण | न.मोडी समर्था मेण । दासी जेसी ॥ 
तैसे ऐक्याचिये मुठी । माजिवडे चित्त 'किरीटी । 
करूनि वेधीं नेहटी । 'आत्मयाच्या. || तेव्हां. दृदृष्ट 
स्पृहे 1 निमणें .जालेचि आहे । आगी. दडपलिया 
घुये । राहिजे जैसे ।॥| म्हणोनि:नियमिलिया मानसी । 
स्पृहा .नासोन जाय. आपैसी । किंबहुना-तो ऐसी । 
भूमिका पावे ॥ पै. अन्यथा बोष आघवा । मावळोनि 
तथा पांडेवा-। बोधमात्रींचि जीवा | ठाव होय ॥ 
घरवणी वेचे सरें | तैसे भोंग'प्राचीने पुरे । भवे तंव 


३ 


"आ... 
द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत, 


नुपकरे । कांहींचि करूं || ऐसी कर्मे साम्यदद्या । 
होय तेथ वीरे । मग श्रीयुरू- आपेसा | मेटेचिगा ॥ 
कवीर- . । 
साधो, सहज समाधि भंली. ॥ 
गुरूप्रताप जा द्निसे उपजी, दिन दिन अधिक.चली ।| 
उठत वेठत कब्रहूं न छुटे , ऐसी तारी लागी | 
कहत कवीर यह उनमुनि रहनी, सो परगट करि भाई । 
दुःख सुखसे कोईपरे परमपद, तेहि पद रहा समाई ।| 
-ज्या ब्रह्मवनाची व ब्रह्मवृक्षाची माहिती हा परसेष्टी 
नामक प्रजापति सांगतो तें वन व तो वृक्ष संताना- 
सुद्धा माहीत आहे इतकेंच्‌ नव्हे तर त्याची उत्तम 
फोड करून ते सांगतात. 
श्रीएकनाथ - द 
£ कान्होबा नवळ सांगतो गोष्टी । एक वृक्ष दृष्टी 
देखिला तयावरी सृष्टी ॥१॥ कोडे रे कोडे 
कान्होबा तुझें कोडे । जाणती जाणती अर्थ पहाता 
उघडे ॥ रु. ॥। वृक्षाग्री नाहीं मूळ वर शेंडा नाहीं 
सरळ । बावनश्याखा पछवपत्र पुष्प भरलें सकळ ॥२॥ 
एकाजनार्दनी वृक्ष सुढाळ । तयावरी खेळे एकएकुलतें 
बोळ ३॥ । 
२. वृक्ष व्याला आकार पाताळ । वृक्षीं प्रसवले' 
लोंकपाळ । अठवबांशीं. संहसत्रषिमंडळं ॥ १५ 
, कान्होबा' बोलों तुझे कोडे । अथे ऐकतां ब्रह्म जोडे |. 
अंभक्त होती केवळ वेडे रे ॥-२॥ वृक्षा अंगी' 
पंचभूते । प्रसवंला तत्त्वें निरुते । अहं सोहं पाहतां 
- ते'होते ॥ ३ ॥| एका जनार्दनी पाहिला वृक्ष । गुरु 
कृपे वबोळखिला साक्ष । मेदभाव गेला-प्रत्यक्ष. रे ॥४॥ 
1३. दक्ष पाहतां पस्तला. आगम । निगमा. नकळे: 
दुर्गीम-। वेदशाक्नांसी .निरुते. वर्म । तो. वृक्ष. देखिला. 
विठ्ठलनाम..॥ ..१..॥। ,उघडे. माझे कोडे । . जाणती. न. 
जाणती: ते वेडे । पडले. विषयांचे .सांकडे,. । तया न्‌: 
कळे.हे. कोडे रे || २ ।.माझें. सोपें कोडे,। कान्होबा- 
करी .तूं, निवाडे । अर्थ ; सखोल, अह्मांड , भक्तिभाव ; 
तय़ासी,उघडे रे ॥ ३ ॥ . साहाची, येथें, न, चाले: 
मती. | चार गुंतळे. न, कळे, गती | अठ भाटीव.. 


वर्णिती । ऐशियासी न कळे ख्थितीरे॥४॥ 
चौर्‍्यांशीं लक्ष भुलले वायां । अट्यांशी सहल 
भोगिती छाया | तेहतीस कोटी न कळे आयतया । 
एका जनार्दनीं लागे पायां रे । ५ ॥ 


- भक्ताचा वचक भगवंताला किती असतो व 
त्यामुळें तो भक्ताला कसें मुकाट्याने दर्ांन देतो 
त्याचा मासला पहा:- 


श्रीएकनाथ:- ी 

£ जय. गोविंदा परमानंदा ऐक. माक्षे बोल । 
निर्गुणरूपे असतां तुझे. कांहींच नव्हे मोळ । मग तूं 
माया धरूनी अती जाहलासी सबळ । नसतें 
देवपण अंगीं आणुनी चाळविसी केवळ ॥ १॥ 
ऐसा लाघवी तूं रामा । नको चाळवूं आम्हा ॥ शरु०॥ 
नसतां तुज मज भेद देवा. लटिके जीवपण देसी । 
आपुळें ठायीं. थोरपण .आणुनी. आमुची सेवा घेसी. | 
नसती. अविद्या पाठीं. .लावुनी संसारीं गोंविसी ।' 
नानाकर्मे केळी म्हणोनी आम्हा.कां दंडिसी ॥२॥ 
माते भावे भजिजञे ऐसा उपदेश करिसी. । आपुल्या: 
भक्तां तारिन म्हणोनि प्रताप बोलसी ।. निंदर्क 
दुर्जन अभक्त त्यांतें नरकीं तूं घालिसी । आपुल्या 
खार्था.' लागुनी दुसरी .यातें कां पीडिसी.॥ ३ ॥:. 
आपुली. महिमा वाढो म्हणोनि आम्हा भक्त केले । 
लक्ष “चौऱ्यांशीं योनी देउनी' संसारीं गोंविलें. । 'भावें 
तूं ते.न भजो म्हणोनि. आकस आरंमिलें । तुज 
मंज. वैर देवा ऐसें. करितां नव्हे मले. || ४॥ ऐसें तुज? 
मज वैर म्हणोनी गुरुसी शरण गेलों । देव भक्तपण- 
कोण्याकर्मे मग पुसो. लागलो । सदगुरू. म्हणती: 
सर्वहि मायिक निश्चये बोलिला । देव आणि भकत 
एकचि गोष्टीसी* पावलों. ५ ॥। 'मग गुरुकृपें करून 
तुझें गिळीन-देवपण । तुझिया नेणो भक्तीवरी घालिन 
पाषाण जीवशिव दोन्ही" मिळोनी - मंग मी सुखे 
राहीन । तुज मज, रूप न: रेखा. त्यातें निर्ारीन ॥६॥ 
ऐसे भक्त बोळ ऐकुनी देवा थोर उपजली, -चिंता, | 


डड 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


'हृजन्झ मराठी विळ्झासा सेमेथ्यद्वार 


सॅंगणकींकृता 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


नासदीय सूक्त 


विवेकवळें करुनि माझें देवपण ' उडविळे आतां | आहे असें माझ्या अल्पमतीस वाटतें म्हणून भी 
या लागीं मिर्णे भक्तजनासी ऐक्य करुनी तत्त्वता । ज्ञानराज माउलीच्या उक्तीप्रमाणे वाचकास माझी 
एकाजनादनी द्रुशन द्यावे लागेल त्वरिता !। ७ ॥. नम्र विनंती अशीः--- 


श्रुति, स्मृति ब संत यांचा मागोवा घेत घेत ५ तऱ्ही पुरोहित गुणें । मी बोलिलो पुरे उणें । 
€ नासदीय ? सूक्ताच्या अर्थाचा उलगडा हा असा तें तुम्ही माऊलीपणें । उपसाहि जो जी ॥ 


(्ि€>€3€>€>"€>€3€>-€>€>€3€>€>€ यि. 


र 

सानवाचा आदर्श 
; किं, तीन रु. [ट. खर्चे निराळा ] 
९ | लेखक . | 

र 03 | श्रीमती एलन.रॉय 

0. | शिवनारायण रे 

? अनुवादक $- प्रा. गोवर्धन पारीख 

१ विद्षोष माहितीसाठी लिहा 

० 


प्राज्ञपाठझाळा मंडळ, वाई [ जि० उ० सातारा ] ' 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास मी 
स्ल्न्स मराठी डि स्फस्श्क्द्वार र्ड 


सँंगणकीकला द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


और. व..गो; सहखवुद्धे 


अर्थशास्त्रीय परिभाषा. -- एका टिपणाच्या निमित्ताने 


: .नवभारतच्या सप्टेंबरच्या. अंकांत सुरे्व पंडित 
यांनी ' एक सुरे्त व पांडित्यदर्शक, टिपण लिहून 
मराठीतील अथेशास्त्रीय परिभाषेसंबंधीं त्यांना अनागोंदी 
वाटणाऱ्या कारमाराबद्दल तक्रार केली आहे व महाराष्ट्र 
साहित्य परिषद, महाराष्ट्रांतील विद्यापीठे, व विद्वानांना 
अर्थशास्त्राच्या परिभाषेची निश्चिती करावी असे 
आवाहन केर्ले आहे, हें टिपण लिहून एका महत्वाच्या 
प्रश्षाला चालना दिल्याबद्दल पंडितांचे अभिनंदन 
केलें पाहिजे ब आभारहि मानले पाहिजेत, 

तथापि पंडितांचे टिपण समग्र वाचल्यानंतर मराठी 
परिभाषेंतील गोंधळ नाहींसा व्हावा अशी त्यांची 
प्रामाणिक इच्छा आहे कीं मराठी माध्यमालाच त्यांचा 
विरोध आहे अशी शंका आल्यावाचून राहात नाहीं. 
त्से नसेल तर त्यांच्या टिपणांतील पहिला परिच्छेद 
अप्रस्तुत ठरतो. मातृभाषेचे माध्यम सुरू करण्याची 
घाई मराठीप्रधान विद्यापीठानीं केळी व झाळेंतून 


इंग्रजी काढलें ह्याचा पसत्ताव महाराष्ट्रीयांना होत' . 


आहे आणि दुसरीं विद्यापीठ अद्याप विचार करीत 
राहिलीं आहेत इत्यादि विघार्ने पंडितांचे अज्ञान 
दर्शविणारी व प्रतिपाद्य विषयाशी संबंध नसलेली आहेत. 
शाळेतून इंग्रजी काढलें ह्याचा पस्ताव होण्याची कारणे 
अगदीं वेगळीं आहेत. त्यांचा परिभाषेच्या प्रश्नाशी 
चांहींएक संबंध नाहीं. बाकी अप्रस्तुत विधान करण्यांत 
पंडितांचा हातखंडा दिसतो. नाहींतर .“ प्रा, सहस्नबुद्धे 
त्तर तळटीपांत सबंधच्या स्नंघ इंग्रजी अवतरण, वार्क्ये 
देतात. इतकीं कीं वरील मजकूर त्याचें केवळ भाषांतर 
वाटावे? ह्या मजकुराचा परिभाषेच्या प्रश्नाशी संबंध 
काय १ माझ्या पुस्तकांतील इंग्रजी अवतरणामुर्ळे मराठी 


परिभाषेच्या बाबतींत. गोंधळ निमीण झाला आहे कीं. 


काय ! तर्सेच मराठींतील अर्थशास्त्रीय लेखक आपले 
शब्द प्रचारतंत्रीय पद्धतीने रूढ करूं पहात ' आहेत 


असा पंडिताच्या टिप्पणींतील गर्मित आरोप मला 


/ ना. .! > 
संपूर्णपणे अमान्य आहे. प्रचारांत आग्रहीपणा . असतो,” 
परिभाषेच्या- बाबतींत. अत्यंत अनाग्रही व सध्यांच्या 


ल्य 


परिस्थितींत अगदीं योग्य अशी भूमिका स्वीकारलेली 
आहे.. “ अर्थशास्त्र परिभाषा ? ह्या ग्रेथाचे लेखर्क 
प्रा. इया. मा. कुलकर्णी ह्यांनी परिभाषेच्या बाबतींत 
खास श्रम घेतले आहेत. तरीसुद्धा त्यांनीं आपण 
सुचवलेलेच राब्द योग्य आहेत असा आग्रही दावा 
केलेला नाहीं. प्रचारतंत्र हा शब्द कोठें वापरावा ह्याचे 
तंत्रसुद्धा पंडिताना माहित नाहीं असें दिसर्ते. 
परिभाषेच्या प्रश्नाचा आतां अथेश्ास्रवेच्यांनी 
विचार केला पाहिजे, जाणकार विद्वानांनी स्वतःहूरत 
पुढाकार घेतला पाहिज अशी भाषा वापरून पंडितार्नी 
असा भास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे की! 
अथेशास्त्रावर सध्यां मराठीतून लेखन करणारे प्राच्य” 
पक त्या विषयांत अनभिज्ञ आहेत. खरी गोष्ट अश्री 
आहे कीं त्या विषयावर सध्यां जे लेखन करतात. 
त्यांचा त्या विषयाचा पुष्कळ वर्षांचा व्यासंग आहे) 
इंग्रजीतून त्यांनी त्या विषयाचे अध्ययन व अध्यापर्त 
केलेळें असल्यामुळें त्यांचा इंग्रजी भाषेचा ब त्या 
भाषेतील अर्थशासत्रीय वाड्ययाचा चांगला परि' 
च्चय आहे. तेव्हां अर्थाचा विपर्यास त्यांच्याकडून 


“होण्याचा संभव फारच कमी आहे, परिभाषा प्रथर्म 


टांकसाळण्यापेक्षां उत्स्फूर्तपर्णे ती विकसत जावी ही 
श्री. खेर ह्यांनी काढलेली पळवाट नसून परिमांषी 
तयार होण्याचा तोच खरा मार्ग आहे. संजधित विष 
याचा परिचय नसणाऱ्या पढीक विद्वानाने परिमार्ष 
तयार केल्यास काय होतें हे रघुवीरी-परिभाषेने दिर 
ळेच आहे. पतचलन व रोखचलन हे दोन्ही म्ह 


च्ळ 
' पैसाच होय. मग पैसा हा साधा शब्द कां वापरत' ना! 


असा प्रश्न करण्याइतर्के ज्यांचे अथैद्यास्राचें शान आ 


-व उपक्रम म्हणजे 1110151ए6 अर्स म्हणण्याइत 


ञ्यांचें इंग्रजी-मराठीरचे शान आहे त्यांच्याकडून परि 
भाषा कशी तयार होणार ! राम व लढ्षमण ह्यांबे 
वडील जर एकच तर त्यांना दोन नांवें कशाला असा 


म अ - प्रभ ही. मंडळी. विचारावयास कमी करावया* 
पण माझ्या माहितीप्रमार्ण सवे मराठी लेखकार्नी प्पट 9 


नाहींत. आणि 0पकाठु, ठश्केष व ्ळर्श 
हे सर्वे समानार्थी शब्द असतील तर त्यांतील को 


अर्थशास्रीय परिभाषा 


लेहि दोन इंग्रजी भाषंतून काढण्यास तरी हरकत 
कां असावी ? 

मी वापरलेल्या कांहीं शब्दांना पंडितांनी आक्षेप 
घेतला आहे. परिभांघेबाबत माझी आग्रही वृत्ति नस- 
ल्याने पंडितांच्या प्रत्येक आक्षेपाला उत्तर द्यावयाचा 
माझा विचार नाहीं. पण ह्या निमित्ताने परिभाषेसंबंधी 
माझी भूमिका स्पष्ट करतों व उदाहरणादाखल. कांहीं 
शब्दांचा खुलासा करतों. माझी भूमिका खालीलप्रमाणे 
आहे: 

(१) विचार मांडणे व समजर्णे ह्यांत गोंधळ 
होऊं नये म्हणून परिभाषा आवइयक आहे. पण 
गोंधळ होण्याचा संभव नसेल तेव्हां पारिभाषिक शाब्द 
एकच असावा असा आग्रह धरण्याचे कारण नाहीं; 
उदाहरणार्थ, 170९5 ०, ह्या अर्थी निदेशांक, 
सूचकांक, दरशकांक ह्यांपैकी कोणताहि शब्द वापरला 
तरी चालावे. , 

(२) दोन अगर अधिक शब्दांतून निवड कर- 
तांना ज्या शब्दामुळे दुसरे कांहीं शब्द बनवणें सोर्पे 
'होईळ असा शब्द निवडावा, पेसा ब चलन ह्यांपैकी 
न्चलन शब्द ह्याच कारणाकरिता मी निवडला आहे. 
चलन ह्या राब्दामुळें 'चांगळे सामासिक शब्द बनवणे 
सोयीचें होतें. किंमत ह्या शब्दापेक्षा ' भाव ? हा शब्द 
किंवा बाजारापेक्षां * पेठ ? हा शब्द मी ह्याच कारणा- 
करितां पसंत करतों. माझ्या ग्रंथाला पैसाशास्र व वेसा- 
नीति है नांव कसें दिसळें असते याचा विचार करावा, 

(३) ज्या इंग्रजी शब्दाला मराठी ,प्रत्यय लावतां 
येतात, त्याच्यापासून केलेले सामासिक शब्द वाईट 
दिसत नाहींत ते शब्द बदलण्याचें कारण नाहीं, उदा- 
हरणाथ बँक, चेक ह्या शब्दांना मराठी शब्द शोध- 
ण्याचे कारण नाहीं. न । 

(४) इंग्रजी शब्दाचे भाषांतर शन्दराः करण्यापेक्षा 
त्यामागील कल्पना स्पष्ट करण्यास अधिक महत्त्व द्यार्वे. 
उदाहरणार्थ, 3७181100 01 0६४०१०९०४8 ह्या शब्दांत 
3818106 ह्याचा अर्थ ' बाकी ? असा असेल, किंवा 
नसेलहि. पण देण्याघेण्यांची तुलना करून परराष्ट्रीय 
अर्थव्यवहार आपल्याला अनुकूल आहेत कीं प्रतिकूल 
आहेत हे ठरविण्यासाठी ह्या कल्पनेचा उपयोग केलो 
जात असल्याने देण्याघेण्याचा तोल म्हणणे अधिक योग्य 


आहे, 8519100 म्हणजे जर बाकी तर प11७४०५1॥०- - 


शष 


७1४९ 091810९ म्हणज प्रंतिकूळ बाकी की काय? 
ज्याचा ह्या विषयाचा अभ्यास परिक्षा पास होण्यापुरताच 
आहे त्याला कदाचितू हे बारकावे समजावयाचे नाहींत 
पण त्याला इलाज नाहीं, ी 
(५) इंग्रजी शब्द संबंधित कल्पना बरोबर व्यक्त 
करीत असेल तर शब्दशः भाषांतर करण्यास हरकत 
नाहीं, उदाहरणाथ 00९1 ७५९ 0७श'०श०४ 
ने जी कल्पना व्यक्त होते तीच कल्पना खुल्या बाजा- 
रांतील व्यवहार ह्या शब्दाने व्यक्त होते. प्रत्यक्षांत 
खुल्या बाजारांतील व्यवहार रोख्यापुरतेच मर्यादित 
असले तरी तत्त्वतः तसे ते असण्याचे कारण नाहीं हे. 
पोडिताना सांगितलें पाहिज असें दिसते, 00९1००0 
म्हणजे रास्त्रक्रिया तेव्हां व्यवहार ह्या शब्दापेक्षा शास्त्र” 
क्रिया शब्द बरा वाटतो अर्से पंडित म्हणाळे नाहींत 
हे नशीब! खुल्या बाजारांत मध्यवती बँकेने खरेदी- 
विक्री केल्यास, मग ती कसलीहि असो, विशिष्ट 
परिणाम होतात अर्से मुख्यतः सांगावयाचे असल्यांने 
त्या व्यवहारांचे वर्णन रोख्यांची खरेदीविक्री. असं कर- 
णाराला त्यांचा तपशील समजला पण मर्म समजले 
नाहीं असच मी म्हणेन. ; 
(६) अपरिचित व परिचित इाब्दांपैकी निवड 
करतांना.परिचित किंवा. अधिक परिचित शब्द्‌ निव- 
डावा. कटमिती हा व्याज घेण्याचाच एक प्रकार अस- 
ल्याने कटमितीचा द्र म्हणण्याऐवजी. व्याजाचा दर 
म्हणणें 'चूक नाहीं. हुंड्या बटविण्याडा मध्यवर्ती 
बँकेच्या व्यवहारांत फार महत्त्व होतें ते.दिवस आतां 
इतिहासजमा झाले आहेत, तेव्हां पिक प्रतिशब्द नको, 
(७ ) प्रत्येक इंग्रजी शंब्द बरोबरच असतो अशी 
कल्पना करून घेऊं नये. "००१७ 0१९९ हा इंग्रजी 
शब्द तितकासा बरोबर नाहीं. कारण तेजीमंदी फक्त 
व्यापारालाच बाघत नसून सवे अर्थब्यबहाराना बाघते, 
तेव्हां ' अर्थाद्योगचक्रे ? अर्स म्हणणें अधिक श्रेयस्कर. 
पण व्यापास्चक्र हा संकोच जर चालत: असेळ तर 
तेजीमंदीचक्र हा संकोचहि चालावा, कारण त्या चक्रांन 
तील' दोन महत्त्वाच्या अवस्था त्यांत दशैविल्या जातात, 
इतर अवस्था तपशील्बोर. विवेचनांत सांगतां येतात, 
एखादा. लेखक आपल्या महत्त्वाच्या गोष्टीर्चे . नांव 
कथासंग्रहाळा नाहीं कां देत ! त्यांपैकीच हा प्रकार 
आहे. व्यापास्चक्रत ह्या शब्दामुळे एकाहि अवस्थेचा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ 


नवभारत 


ध्रोघ होत नाहीं. सुरेख पंडित यांना तो होतो ह्याचे 
कारण त्या विषयाचा त्यांनीं अभ्यास केला आहे. 
नाहींतर व्यापारचक्र ह्या शब्दावरून कांहींहि कल्पना 
येत नाहीं. उलट चुकीची कल्पना मात्र होते. 
- (८ ) इंग्रजी शाब्दापेक्षां अर्थपूण शब्द मराठींत 
चापरतां येणार नाहीं हा न्यूनगंड सोडून द्यावा. हिक्स 
यांच्या 1121211080 ह्या शब्दापेक्षा प्रा, कुलकर्णी 
ह्यांचा “ समद्रत्ति * ह्या शब्द कितीतरी अथंपूर्ण आहे. 
एकंदर उपभोग्यता सारखी असल्यास निर्माण होणारा 
संभ्रम ॥णवर्पिटाः2108 ह्या अकरणात्मक शाद्दापेक्षां 
समवृत्ति हा शब्दच योग्यप्रकारे व्यक्त करतो, दुसरा 
चांगला शब्द न सांपडल्यामुळें/,हिक्‍्स ह्यांनी 17१1116- 
7९7086 हा शब्द वापरला हें उघड आहे, 

येथे असा इषारा द्यावासा वाटतो कीं परिभाषा हें 
साथ्य नसून साधन आहे. तेव्हां परिभाषेरचे भलते 
स्तोम माजवण्यांत अर्थ नाहीं. परिभाषेच्या गोंधळामुळे 
मराठींत अर्थशास्त्राचे अनर्थशास्र होत आहे हे वर्णन 
अतिद्ययोक्तींचं आहे, परिभाषेचे स्थान काय, तिची 
घडण कशी होते, इंग्रजीत परिभाषा- कशी निश्चित 
झाली, कित्येक साध्या पारिभाषिक शब्दाबाबत तेथें 
अजूनहि एकवाक्यता कशी नाहीं (उदाहरणार्थ, 87- 
राण, 10४९901006 ) ह्याबाबत अज्ञ पंडितांचा 
कदाचित्‌ गोंधळ उडत असेळ पण अक्शा गोंधळांतूनच 
परिभाषा निश्चित होत असल्याने ती निश्चित करण्याची 
घाई पंडितानीं करूं नये हें बरे! अनेक शब्दामुळे 
परीक्षार्थी विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊं नये म्हणून परीक्ष- 
कानीं मात्र असा संकेत पाळला पाहिजे कीं जेथ अर्थ 
स्पष्ट आहे तेथे केवळ शब्द वेगळा आहे म्हणून गुण 
कमी करूं नयेत. विदर्भातील एका विद्यार्थ्यांने माझ्या- 
कडे अक्षी भीति नुकतीच पत्रद्वारे व्यक्त केली म्हणून 
हें लिहिलें आहे, 

वरील विवेचनाचा अर्थ परिभाषेबाबत कांहींच 
करावयार्चे आतां राहिलें नाहीं असा नाहीं. परिभाषा 
अनिश्चित न झाल्यामुळें विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊं नये 
अशी दक्षता घेतलीच पाहिजे. तसेंच परिभाषेच्या 
घाबतींतं. पाळावयाच्या तत्त्वांची व पथ्यांची चर्चा 
झाली पाहिजे आणि त्या अनुरोधाने प्रत्येक शब्दाची 
कसून छाननी झाली पाहिजे. परिभाषा निश्चित 


करण्याचा पंडितप्रणीत मार्ग फारच सुलभ आहे. स्वख 
शाब्दापेक्षां सुलभ शब्द बरा वाटतो म्हटलें कीं झाला 
गोंधळ; हा कां बरा वाटतो हे सांगण्याची जवाबदारी 
त्यांच्यावर नाहीं. खरें म्हटलें तर व्याजाच्या म्हणजे 
वैद्यासाठीं द्यावा लागणाऱ्या किंमतीच्या संदभात 
स्वस्त हा किंमत सूचित करणारा झाब्दच बरोबर 
ठरतो. सुलभ म्हणजे सहजप्राप्य. व्याज कमी केलें 
असते तेव्हां पेसा सहजप्राप्य असतोच असे नाहीं. 
अश्या सुलभ मार्गानें परिभाषा निश्चित होणार 
नाहीं. अर्थशास्त्राच्या जाणकारांना आवाहन कलूनहि 
काम भागणार नाहीं. कारण ते जाणकार कोण असा 
प्रश्न उद्भवेल, पंडिताच्या लिखाणाचा सूर असा आहे 
कीं ज्यांनी मराठीतून अजिबात लेखन केळे नाहीं तेच 
खरे जाणकार, कारण ज्यांनी लिहिलें आहे त्यांनी कांहीं 
ना कांहीं गोंधळ केलाच आहे. प्रा. मुरंजनहि त्यांत 
आहेत. प्रा. धनंजयराव गाडगीळ नसले तरी येतील. 
कारण ते मराठींत लिहितात आणि रोख चलन व पतर 
चलन हे शब्दहि वापरतात. ( साधर्नेतील त्यांचा 
तिसऱ्या योजनेवरील लेख पहावा, ) ही सर्व मंडळी 
वगळून उरतात ते जाणकार | 


शेवटी मराठी माध्यमाविषयीं थोर्ड लिहून पंडि- 
तांच्या टिपणावरचे हें टिपण संपवतो. प्रथम परिभाषा 
निश्चित करा, नंतर मराठींत भरपूर पुस्तर्के लिहा 
आणि मग माध्यमाचे पाहूं अर्से म्हणणाऱ्या लोकांना 
मराठी माध्यम नको तरी असतें किंबा परिभाषा, ग्रेथ- 
छेलन, माध्यम हे टप्पे नसून परस्परांवर अवलंबून 
असणाऱ्या गोष्टी हे समजत तरी नाहीं. माध्यमावर 
निर्णय घेतांना शैक्षणिकदृष्ट्या माध्यम कोणतें असावे 
ह्याच प्रभाचा विचार झाला पाहिजे, परिभाषा, ग्रंथांची 
उपलब्धता हे प्रश्न गौण नसले तरी ते सुटेपर्यंत अडून 
बसण्याचे कारण नसते. मराठी माध्यम मला मान्य 
असलें तरी इंग्रजीचा दर्जा कमी झाळा म्हणन तें येऊं 
नये, तर ते येत असतां इंग्रजीचा दर्जा कायम राहावा, 
नव्ह वाढावा यावर माझा कटाक्ष. आहे. इंग्रजी काढ” 
ण्याची घाई झाली ह्या पस्ताबांत मीहि सहभागी आहे. 
पण मराठी माध्यमाच्या बाबतींत घाई होत नसून दिरं- 
गाई होत आहे. - 


3६ 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 
रज्म्य मराठी 
स्पगणकीोकता 


औत... 


|; 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


कविकुलगुरु कालिदासाने निर्वासितं यक्षाचे निवास- 
स्थान म्हणून आपल्या मेघदूतांत वर्णिलेला रामगिरि 
हा कोठें होता याविषयीं गेल्या. दोन वर्षात बरीच 
ववर्चा झाली आहे. ती वाचल्यावर अहमदाबादच्या 
गुजरात कॉलेजांतील प्राध्यापक डी. वा. म. कुलकर्णी 
यांनी जैन वाड्ययांतील रामगिरिविषयक उलछेखांकडे 
माझं लक्ष वेधळें आणि त्या उलछेखांचा उपयोग मेघ- 
दूतांतीळ रामगिरीचें स्थान निश्चित करण्याकरितां होतो 
काय हें पाहार्बे आणि आपला निणेय लेखरूपाने 
प्रसिद्ध करावा अशी पत्रद्वारे विनंती केली, डॉ. 
कुलकर्णी यांनी माझ्या निदशौनास आणलेल्या उल्लेखांचे 
परीक्षण करून मी माझे मत त्यांस कांहों महिन्यापूर्वी 
कळविलें होते, पण लेख लिहिण्यास सवड झाली 
नव्हती. प्रस्तुत लेखांत त्यांची चर्चा करीत आहे. 

जन वाड्य़यांत रामगिरीचा पहिला उछेख' विमल- 
सूरीच्या ' पउमचरियां'त (' पद्मचरितां'त ) आला 
आहे. विमलसुरीचा काल निश्चित नाहीं. पउमचरि- 


यांतील ( प, ११८, १०३ ) निर्देश खरा मानल्यास 


ते काव्य महावीर तीर्थकरांच्या निर्वाणानंतर ५३० वर्षी 
पूर्ण झालें असावें. डौ, याकोबी यांनी महावीरांच्या 
निर्वाणाचा काल र्िस्तपूवे ४७७ हा ठरविला आहे. 
तेव्हां पउमचरिय्‌ खिस्तोत्तर ५३ या वर्षी पूर्ण झालें 
अस मानले पाहिज. पण हा काल सर्वास .मान्य नाहीं. 
पउमचरियाच्या शेवटीं आपण नाइलकुलवंशांतील राहु 
र्‍याचा शिष्य विजय योचा. शिष्य आहों अश्शी माहिती 
“बिमल्सरि देतो, नाइढ ( नागिल ) वंश हा नगेन्द- 
गच्छच असून तो खिस्तोत्तर ९३ या वर्षी स्थापन 
झाला असं कल्पसुत्रांतील उछषेखांवरून दिसर्ते, अर्थातच 
पउमचरिय खिस्तोत्तर ५३ व्या वर्षी लिहिलें जाणे 
संभवनीय नाहीं. डॉ. याकोबींच्या मते तें काव्य 


म. म. डॉ. वा. वि. मिराशी 


जेन वाड्ययांतीठ रामगिरी 


खिस्तोत्तर तिसऱ्या शतकांतील असांबें. इतर कांही 
विद्वान्‌ हा काळ एक शतक मार्गे नेतात, तथापि हँ. 
काव्य सध्या ज्ञात असलेल्या प्राकृत काव्यांत सवांत 
प्राचीन आहे असे दिसते. " 

विमलसूरीने रामचरित हा आपल्या काव्याचा विषय 
केला आहे. पद्म है रामारचेच दुसरें नांव होय. बौद्ध 
ग्रंथकारांनी ज्याप्रमाणे बाल्मीकिरामायणांतील रामकथा 
घेऊन तिजम्ध्ये आपल्याला इष्ट ते फेरफार केले त्याप्रमा- 
णेंच विमलसूरीनेहि त्या रामायणांतील कथा घेऊन 
तींतील असंभाव्य वाटणारा भाग गाळून किंवा त्याला 
निराळें रूप देऊन आपलें काव्य रचलें आहे. राक्षसांना 
वानरांनी मारणे, कुंभकर्णाने सहा सहा महिने. निद्रा 
घेणें आणि जागे झाल्यावर हत्तीसारखे विशाल प्राणी 
गिळंकृत करणें, रावणाला दहा तोर्डे असण इत्यादि 
वाल्मीकिरामायणांतील वणेन असंभाव्य म्हणून असत्य 
आहे असं विमलसूरीच म्हणणे आहे. यांपैकी कांहींची 
उपपत्ति त्याने निराळ्या रीतीने लावली आहे. 
उदाहरणार्थ, वानर हे पुच्छघारी प्राणी नसून बानरांने 
लांछन धारण करणारे विद्याधर होते. तसेंच रावणाने 
नऊ रतनांचा हार गळ्यांत घातल्यामुळें त्यांत-पडलेल्या 
त्याच्या मुखाच्या प्रतिबिंबामुळें तो दशसुखी आहे 
असे वाटत अस अशी उपपत्ति विमलसुरीने लावली 
आहे. 

विमल्सूरीने वाल्मीकिरामायणांतीळ कथंत बेरेच 


फेरफार केळे असले तरी रामाची कथा बहुतांशी तशीच 


आहे. दशरथ वृद्ध झाल्यामुळें पंद्माला ( रामाला ) 
राज्यामिषेक करूं इच्छितो, पण कैकेयी. आपल्याला 
दिलेल्या वराची त्यास आठवण देऊन ते राज्य आपल्या 
भरत नामक पुत्राकरितां मागते, तेहां पद्म ( राम ), 
लक्ष्मण वं सीता यांसह, वनाला जाण्यास निघतो. 


१, झे. याकोबीनी सेपादिळेल्या आणि भाबनंगर येथें प्रसिद्ध. झालेल्या ' पउमचरिता च्या आवृत्तीचा 
उपयोग प्रस्तुत ठेखांत केला आहे. खिस्तोत्तर सातव्या शतकांत. रंविषेणाचार्याने संस्कृतांत * पद्यचरित ? काव्य 


रचले ते : पडमचरिता चं विस्तृत रूपांतर आहे, 


"३७ 


संणणकीकना 


रि » 
1 ही. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


भरताला हँ रुचत नाहीं. तथापि कैकेयी व राम यांच्या 
सांगण्यावरून तो प्न . परत येईपर्यंत राज्यकारभार 
पाहण्यास तयार होतो. न 

, रामवनवासांतीळ कांहीं घटना विमलसूरीने वाल्मी- 
किरामायणांतल्या प्रमार्णे वर्णिल्या आहेत; पण कांहों 
मिन्न आहेत. वनवासांत हिंडत हिंडत राम, लक्ष्मण व 
सीता वंशस्थलपुरास आले. त्या नगराच्या राजाने 
आग्रह केलां तरी रामाने त्यांत प्रवेश न करतां त्याजव- 
ळच्या वेशगिरीवर वास केला, त्या पर्वतार्चे वर्णन 
करतांना विमलसूरि म्हणतो --- 


नाणाविहतरुछन्ने नाणाविहपख्िकलखुग्गीए । 
वरकुसुमगन्धपवणे निज्झरपवहन्तविमलजले || ४,४ 
९ त्या पर्वतावर नानाविध तरूंची दाट छाया होती, 
अनेक प्रकारचे पक्षी मधुर कूजन करीत होते, उत्कृष्ट 
पुष्पांचा सुगन्ध दरवळत होता आणि विमल जलाचे 
निझैर वाहत होते. ) 
त्या ठिकाणीं त्या न्रपतिश्रेष्ठाने रामादिकांकरितां सर्व 
प्रकारचे सुखोपभोग पुरविळे आणि त्या पर्वतावर 
रामाच्या आज्ञेने अनेक जिनश्रेष्ठांचीं मंदिरि बांधली. 
( तत्येब वंससेले. पडमाणत्तेण नखरिन्देणं । 
जिणवरभवणाइ.तऊ निवेसियाई पभूयाई ॥ ) 
नंतर कांही काळ तेथे घालविल्यावर रामाने 
ल॑क्ष्मणास म्हटले--- 
अह अन्नया कयाई भणिऊ रामेण तत्थ सोमित्ती । 
मोत्तूण इमं ठाणे अन्नं देसं पगच्छामो ॥ 
'निसुण्णिजञइ कण्णरवा महाणई तीए: परएणं । 
'मणुयाण 'दुग्गर्म चिंय तरुबहलं दण्डयारण्णे || 
राम लक्ष्मणाला म्हणाला, “ आतां आपण हें ठिकाण 
सोडून दुसरीकडे जाऊंया, कर्णरवा नांवाच्या' नदी- 
- पंलीकडे. मनुष्यांना दुर्गम असे दाट झाडीचें दण्ड- 
'कारण्य. आहें... त्यांत आपण झोपडी बांधून राहूं, 
त्याप्रमार्णे रामं, लक्ष्मण बघ सीता तेथून निघून दण्ड- 
'कारण्याकडे निघाली, नंतर विमलसूरि म्हणतो-- 


रामेण जम्हा भवणोत्तमाणि 
जिणिन्दचन्दाण निवेसियाणि | 

तत्थेव तुद्वे विमलप्पमाणि 
तम्हाजणे रामगिरी पसिद्धो ॥ 


त्या तुंग पर्वतावर रामाने जिनेन्द्रांकरितां उत्कृष्ट 
आणि देदीप्यमान अशीं मन्दिरें बांधविलीं म्हणून 
तेव्हांपासून तो पर्वत रामगिरी या नांवानें प्रसिद्ध झाला, 


पउमचरियांतील हें रामगिरीचें वर्णन कितपत यथा. 
तथ्य होतें हॅ सांगतां येत नाहीं. त्यांत बराचसा भाग 
काल्पानिक असाबा. तथापि त्यावरून विमलसूरीच्या 
काळीं ( खिस्तोत्तर दुसऱ्या-तिसऱ्या शतकांत ) दण्ड" 
कारण्याच्या उत्तरेस रामगिरि नांवाचा पर्वत प्रसिद्ध 
होता अर्से मात्र स्पष्ट दिसर्ते. त्या ठिकाणीं रामाचा 
निवास कांहीं काळ झाल्यामुळे त्या पर्वताला हॅ नांव 
प्रासत झालें होते असें विमलसुरि सांगतो. रामगिरि 
पर्वताचे हे भौगोलिक स्थान रामटेकाला जुळणारे आहे. 
रामटेकवर शम्बूकाच्या तपश्चर्येचें स्थान दाखविण्यांत 


येते, शम्बूक जेथें तपश्चर्या करीत होता. तेथून भयंकर 


श्वापदांनी ज्यांतील गिरिगव्हरें न्यापिलीं आहेत अर्से 
दण्डकारण्य दक्षिण दिशेस पसरलें होतं असें भवभूतिहि 
उत्तररामचरितांत सांगतो , तेन्हा रामटेक हेंच विमल- 


.सूरीस विवक्षित असावें. निदान खिस्तोत्तर ४०० पासून 


रामटेक राम्गिरि नांवाने प्रसिद्ध होते हे .वाकाटकांच्या' 
कोरीव लेखांवरून सिद्ध झालें आहे , पुण्य क्षेत्र म्हणून' 
त्याची प्रसिद्धि त्यापूर्वी एक दोन शतकें असल्यास' 


नवल नाहीं. 


रामगिरीवर जेनांचीं मंदिरे होतीं हे वर्णन मात्र' 


“काल्पनिक दिसते. कारण तशा मंदिरांचे अवशेष राम” 


टेकच्या टेकडीवर आढळत नाहींत, पण त्या टेकडीवर 
नसली तरी त्याच्या आसपास जैनमंदिरि असावीं. 


त्यांपैकीं एका मंदिरांतील शांतिनाथ या जैन तीऔैकराची 


सुंदर व भव्य पंघरा फूट उंचींची मूर्ति कांही वर्षापूर्वी 
रामटेकच्या परिसरांत सांपडली होती, ती फार प्राचीन 


ठू (१ ी ी. 
,२.,/-प्रतानि खलु सर्वभूतरोमहषणान्युन्मत्तचण्ड्वापदुकुलसडूकुलगिरिगहराणि जनस्थानपर्यन्तदीर्घा- 
रण्यानि दक्षिणा .दिशमभिवतंन्ते ।  उत्तररामचरित, २१५. : र | | 


३ “-रामगिरिस्वामेनः पादमूलात्‌ हा वाकाटक हिच्या , कढ न गां 
ममूतातीळ मूर . राशी. प्रभावती गुसा हिच्या , कपूर ताम्रपटांतीळ 
उठ्ठेख पाहा. “मे रामगिरि अर्थात्‌ रामटेक? प, १०८. . : जो ग त 


शै ३ नट 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 
शणकींकल 


> 
अ शा. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


जैन वाड्मयांतील रामगिरी 


आहे अर्से म्हणतात, धार्मिक जेन समाजाच्या उदार 
दातृत्वाने ती मूर्त रामटेक येथे एका प्रशस्त जेन- 
मंदिरांत बसविली आहे. त्याच आवारांत पाश्चेनाथ व 
चंद्रप्रमु यांचीं मॅदिरें आहेत, रामटेकजवळ ज्ञागाजुंनाची 
म्हणून एक टेकडी दाखविण्यांत येते, शिवाय, रामटेक- 
जवळ एका तळ्याच्या कांठीं कांहीं पुरातन अवशेष 
[दिसतात ते बोर्ड्धविहाराचे असावे. अर्से .कै, रा, ब. 
काशीनाथपैत दीक्षित यांचें मते झाले होतें. तेव्हां राम- 


सबंध पाने 
रु. ६० 


&€>€3€>€>€>€9>€3€>€>€>€>€>€>€>€>€3€ 
“ नवभारत” मासिक .. प 


' जाहिरातीचे दर 
अर्धे पाने 


_ रु. ३५. 

२. कन्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधिक आकार, क 
घावल्या मजकुरांबरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टकके अधिक आकार,. . 
वषीतील किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टेक्के सवळत, 
संपूर्ण वर्षभर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सवलत, 

.इ. जाहिरातीच्या आंकारावरेन्यावंसांयिक प्रथेनुसार कॅमिशन देण्यांत येईल... 
८. जाहिरातीसंबंधीं अधिक चौकशी व पत्रव्यवहार : कशी 
रजन कलक व्यवस्थापक. “ नवभारत ” मासिक ) 


टेक हें स्थान हिंदू, जन व बोड या तीनहि घमीच्या 
दृष्टीने पवित्र होते. 

वडउमचरियांतील रामगिरीर्चे .ब्रणैच रामगडच्या 
मात्र सर्वखी विझुड जातें. कारण त्या पर्वतावर किंवा 
त्याच्या सरमतात्‌ , जेन धर्माच्या मैंदिराचे. अव- 


'ज्ञेष सांपडले नाहींत, आणि त्यांच्या दक्षिणेस दण्ड- 


कारण्य होतं असेंहि प्राचीन . संस्कृत वाड्ययांतील़ त्या 
-अरण्याच्या वर्णनावरून दिसत नाहीं. 


पाव पान 
र्‌. "रू० 


“ “आज्ञ प्रेस, वाहे जि०. उत्तर सातारा - 


(0). “५7.१: >. त्रा 
(89:8969898989€986>€989€969€98389€9:89€38ईने 
३९ 


सन्स मराठी 8 
स्पेशणर्व 


४” 5 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


श्री. रा. वि. अधिकारी 


माणगांव तालुक्यांतील गांवांची नांबे 


नवमारत मासिकाच्या जून ते सप्टेंबर पर्यतच्या 
चारी अंकांत माझा . वरील शीर्षकाचा लेख प्रसिद्ध 
झाला आहे. लेख प्रासेद्ध झाला पण तो विषय कांहीं 
डोक्यांतून दूर झाला नाहीं, अधिकाधिक निरीक्षण 
आणि चिंतन यामुळें विषयावर अधिक प्रकादा पडला 
आहे. हा मागून सुचलेला व मनाला रुचलेला भाग 
युनः आपणांसमोर सादर करीत आहे. 

जों जों अधिकाधिक प्रकाश पडून नवीन नवीन 
कल्पना सुचतील तसतसे लेखाचे मूळस्वर्प आणि 
त्यांत केळेळें वर्गीकरण हे बदलले जार्णे स्वाभा- 
विकच आहे, पण सत्यसंशोधनाची तळमळ आणि विष- 
याचा अधिक अभ्यास करण्याची होस असल्यामुळें 
पूर्वीचे तर्क चुकीचं ठरल्यामुळे मनाला खेद होत नसून 
एक प्रकारचा आनंदच होत आहे. आणि आणखी 
कोणी यावर नवीन प्रकाश पाडून अधिक मार्गदर्शन 
करून माझ्या चुकांचे माप माझ्या पद्रांत घालील तर 
मला आनंदच होणार आहे. _ . 

वृक्षषोधक नांवांत खडी-खुदे आणि खर्डीन्बुद्रक या 
दोन ग्रांवांचा मी समावेश केला आहें. कारण खर्डी 
म्हणजे उंडिणीर्चे झाड 
अर्थ मी गृहीत घरला :होता...पण आतां अधिक 


विचारांती -मळा त योग्य ' वाटत नाहीं. कारण पुनः , नांवाच्या वगीत घातळे॑ आहे. परंतु त्यावेळीच 


“यांतील जे हे अक्षर आमत्व्बोधक असल्याचा संभवहि 


अधिक तपास करतां खर्डी यां गांवीं उंडिणीची झाडे 
सध्यांतर नाहींतच पण पूर्वीहि असल्याचें. ' कोणी 
सांगत नाहीं. मग हें गांवार्चे नांव कसे पडढे. हा प्रश्न 
पडला, पण. म्रग सहज नाळंदा. झब्दसागर हा हिंदी 
शब्दकोश चाळतांना खर या शब्दाचा. तृण हा अर्थ 
नजरेस पंडला आणि-या गांबांच्या नांवाचा. उलगडा 
झाला. या :गांवीं शेतीपेक्षा चराऊ जमिनी अधिक 
असल्यामुळें तेथें गवळ्यांची वस्ती आहे व त्यांनीं 
खर म्हणजे तृण-गवंत या शब्दाला डी हे भामत्व- 
चाचक पद हावून हें गांवाचे नांव धनविळे आहे ह. 
लक्षांत आलें, म्हणजे वृक्षबोघक नांवांतून हॉ दोन 


४9 


हा महाराष्ट्र शब्दुकोद्यांतीळ 


नांबें कमी होऊन तीं निसगैबरोधक वर्गांत सामीळ 
होतात असें. म्हटलें पाहिजे. 

आणि या गांवांच्या नांवावर प्रकाश पडतांच खरवली 
या गांवाच्या नांवाच्या अथौतहि बदल घडून आला 
आहे. खरवली हे गांवाचें नांव निसर्गबोधक वर्गामध्ये 
दिलें आहे, त्याचा तो वगी कांहीं बदलत नाहीं; पण अर्थ 
मात्र पालटत आहे, खर म्हणजे गाळ असा या गांवांच्या 
नांवांतील पूर्वपदाचा अर्थ घरून मी त्याबद्दल 
विवेचन केळें आहे, पण या गांवाच्य़ा नांबांतील खर 
म्हणजेहि तृण अथवा गवत होय असे अधिक तपासा- 
अंतीं कळून आलें, कारण खरवलीस नदीच्या अथवा, 
तळ्याच्या गाळाच्या साह्याने तयार केलेल्या जमिनी 
नाहींत पण तेथे पूर्वी गवळी लोकांची वस्ती मात्र 
मोठी होती आणि एकदा पटकीची मोठी साथ येऊन 
तेथील ही गवळ्यांची वस्ती उठून गेळी आणि 
नजीकच्याच काकडशेत गांवाच्या हंद्दींत गवळवाडी 
या नांबाची एक नवीनच वाडी त्यांनीं वसविली आहे. 
अशी माहिती मिळाली, अज्ञा रीतीने खरवली, खर्डी 
हीं गांबांचीं नांवें गवताळ अश्या चराऊ जमिनींचे 
आधिक्य दाखवणारी चरईच्या वर्गांतील ठरलीं आहेत. 


साजे हें गांवाचे नांव.मी , विशेषणयुक्त गांबांच्या 


प्रकट केला होता, ('पहाःछेखांक ४ था) तोच संभव 
खरा ठरला आहे. सा? या एकाक्षरी शब्दाचा अर्थ 
उमा अथवा लक्ष्मी आहे अर्ल गीर्वाण लघुकोशावरून 


> दिसतें. म्हणजे साजे हॅ. ग्रांव : देवतावाचक गावांच्या 
रक ् ज 
"नांवाच्या बगातीळ असल्याचें. दिसून येते. आणि सा 


म्हणजे देवी,या अर्थानें ग्रांवांच्या नांवांत : वापरल्याचे 
इतर ग्रांवाच्या नांवांवरून दिसून येतें.. :महाडताठल- 
क्यांतील सार्प हे गांव या प्रकाराचे उदाहरण आहे. 


सापे येथील गांबंदेवी काळकाई आहे. म्हणजे उमेचेंच 


रूप! तिच्या नांवावरून तें गांवार्चे नांव पडळ आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्ञा मराठी 


"आ... 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


माणगांव तालुक्‍्यांतीळ गांवाची नांवें 


तसेंच साजे हॅहि गांवाचें नांव देवीवाचक आहे निश्चित 
अर्से वाटते. 


या साज्याच्या नांवाच्या प्रकाशांत साळें या घान्य- 
बोधक वर्गात घातलेल्या गांवाच्या नांवांत कांहीं 
अर्थाच्या दृष्टीने फेरबदल होतो कीं काय म्हणून अधिक 
तपास करूं लागलों. पण तसा फेरबदल होत नाहीं 
अर्से आढळून आले, कारण साल्याचा ग्रामदेव बहिरी 
(कालभैरव ) आहे, देवी नाहीं असे कळून आले 
म्हणून त्या नांवांत दैवतवाचकत्व नसून घान्यवाच- 
कत्वच कायम राहिले आहे. 


लोणेरे हें गांवाचें नांव लोण या शब्दाला एरे हें ग्राम- 
वाचक पद लागून झाला आहे असें मी लिहिलें आहे, 
( पहिला लेखांक ) पण आतां विचाराअंती त्यांत 
थोडी चूक दिसून येत आहे, लोण--एरे असा हा 
शब्द झालेला नसून तो लोण--नेर असा संधि 
होतांना नकाराचा लोप होऊन तो तयार झाला आहे 
असे दिसते. कारण ऊर म्हणजे ग्रांव या ग्रामत्त्व 
बोधक पदाचे रूप ओरँं होणे साहजिक आहे पण तें 
एरें असें होईल अर्से वाटत नाहीं, या दृष्टीनें विचार 
करतां या शब्दांत ग्रामत्वदर्शक पद एरें नसूंन नेरे 
आहे असें ठरते. आणि नेरें हे पनवेल तालुक्यांतील 
एका गांवाचे नांवहि आहे ब या तालुक्यांतील पोटनेर 
या गांवाच्या नांबांत ते॑पद॒ आलेलेहि आहे. या 
बदलामुळें गांवाच्या नांवाच्या अर्थांत बदल होत नाहीं 
अर्थात वंगेहिं बंदेळत नाहींच हें उघड आहे. 


- वार हें गांवाचे नांव वारीक म्हणजे न्हावी हा 
अर्थ ग्रहीत घरून जातिवाचक नांवांत घातलेले आहे. 
पण ते चुकीचे असावें असें वाटते, कारण त्या गांवाशी 
न्हावी लोकांचा पूर्वीसुद्धां कांहॉं संबंध, होता अर्से 
तपासाअंतीं समजून येत. नाहीं, तसंच वारीक या 
आडनांबाच्या कुणबी लोकांचाहि त्या गांवाश्लीं कांहीं 
संबंध आल्याचें दिसत नाहीं, म्हणून मनाला असमा- 
घान वाटत होतें. पण नालंदा शब्दसागरांत वारक या 
शब्दाचा अथ घोडा असा दिलेला आढळून आला. 
आणि मंग एका संस्कैतस शास्त्रीबुवापाश्यीं या शब्दा- 
बददल चर्चा केली, तेव्हां त्यांनीहि “ वारू म्हणजे घोडा 
यो शब्दाला “क? हा स्वार्थी प्रत्यय लागून वारक 
म्हणजे. घोडा द्वा. शब्द होईल. अर्से मत दिले, “ जसें 


न, भा, ६ श्र 


बाळ आणि बांलक यांच्या. अथात फरक होंत नाहीं: 
तसाच वारू आणि वार यांच्या अर्थातहि. कांही 
फरक नाहीं ” असें त्यांनीं सांगितल्याधरून हें अनुमाने 
निश्चित करून हँ गांवाचे नांव प्राणिवाचक वर्गांतील 
आहे हँ. निश्चित केलें, या तालुक्‍यांतील घोड्यावरून 
पडलेले हें गांवार्चे नांव आहे. एक घोडेगांब 


मांद म्हणजे उंद तोंडाचे मातीचे भाडे या शब्दाला 

आड हे ग्रामत्वबोधक पद लागून मांदाडे नांवं पडळ 

असल्याचें मी प्रथम लिहिलें आहे. (लेखांक रे रा ) 

पण तें योग्य नसावे असे आतां वरते. मांद या 
शब्दाचा गुंफा, हिंखपंूचे निवासस्थान असा हिंदी 

भाषेंत अर्थ आहे हें ठाऊक होतै, पण्‌या ताळक्यांतीळं 

गांबांच्या नांवांवंर हिंदी भाषेचा परिणाम झाला असेल' 
अर्से बांटत नव्ह्ते. यामुळें व॑ गुंफा म्हणजे लेणी मांदाड' 
या गांवाच्या प्रत्यक्ष हद्दींत नसून कुडे या रोजारच्यां 
गांबाच्या हद्दींत आहेत त्यामुळें तसा तक मांडावयास 
घीर होत नव्हता, पण त्या भागांतील कांहीं स्नेह्यांजवळ 
चौकशी करतां मांदाडं आणि कुडे मिळून पूर्वी एकचं 
गांव असावा असा तक निघाला आणिं मंग ऐंवब्या 
पुष्कळ आणि विस्तीण गुंफा म्हणजे लेणी ' अंसलेल्यी 
गांवाला मांदाड हें नांव पडावे हे. साहजिकच वाटलें, 
या मांदाड गांवाच्यांचं कुड्याच्या झाडाच्या सांनिध्यांत 
वसलेल्या बाडीलां स्वतंत्र गांवाचा दर्जा प्रातते होऊन 
कुडे हा गांवं झाला असावा आणिं लेण्यांचा संमावेश' 
त्या कुड्याच्या सीमंत झाला तरी मूळ मांदाड हें 'बंदर 
गांवाचे नांवे कायम राहिलें असावें. एकंदरींत मांदाडे 
हें तेथील (शेजारील ) लेण्यांची खूण सोंगेणार गोंवाचे 
नांव आहें है निश्चित, १ ४ - 


गांबांच्या नांवावर माणगांव. ताडुक्यांतसुद्धा हिंदी- 
भाषेचा परिणाम झाल्याचें जरस मांदाड या गांवावरून. 
दिसून येतें तसेंच आणखीहि एक उदाहरण आढळून 
आले, जावठे या गांवाची अर्थ संगति लागत नाहीं, 
असें मी पूर्वी म्हटळें आहे (लेखांक ३ रा पहा )* 
पण आतां हिंदीच्या प्रकाशांत त्या नांवाचा अर्थ लक्षांत: 
आला, नालंदा शब्दसागरांत याव? या शब्दाचा अ 
छाखं असा दिला असून यावचेंचं रूपं जावे अर्स होणे 
साहजिक आहे. वै-या जाव' शब्दोलांच ठे हँ 


"शो... 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


_ ओमत्वदर्शक पद लागून जावठे हें गांवाचे नांव तयार 
झालें आहे, म्हणजे या गांवीं पूर्वी रानांतून झाडांवरील 
लाख गोळा करण्यांत येत असावी असें या नांवावरून 
कळून येते. अजूनहि करूं दिल्यास या भागांत लाख 
गोळा करण्याचा धंदा करतां येईल, मी २०1२२ वर्षी- 
पूर्वी त्या भागांत गेलॉ होतों तेव्हां तेथील भागांतून 
बरीच लाख मिळवून विकल्यार्चे ( लाखेचे भाव वाढले 
होते अश्याकाळीं ) एक व्यापारी सांगत होते. 


जावठे याचा अशातऱ्हेने अर्थ निश्चित झाल्यावर 
जावली हें एक समाधानकारक अर्थ न लागलेले गांव 
नंजरेसमोर आलें. आणि हिंदीच्या प्रकाद्यांत त्याचाहि 
खुलासा झाला, “जा ? या एकाक्षरी शब्दाचा अर्थ 
इंट्रपत्नी शाची- देवरानी असा हिंदीच्या काशी विद्या- 
पीठाच्या शब्दकोद्यांत व नालंदाशब्दसागरांतहि सांपड- 
ळा. या जा शब्दालाच वली हें ग्रामत्वबोधक पद 
ळागून जावली हैं गांवाचे नांव निश्चित झालें, कारण 
जावली येथीळ आमंदेवतहि बहिरी वगेरे देव नसून 
सोमजाई ही देवीच आहे. जसे इंद्रावर्न झालेले इंदापूर 
नांवार्चे गांव या तालुक्‍यांत आहे. तर्सेच त्याच्या 
पत्नीच्या नांवावरून पडलेळें हें जावळी गांबहि आहे 
अर्स दिसून आलें. म्हणजे देवतवाचक नांबांत सार्जे 
आणि जावली या दोन नांवांची भर पडली आहे. 


शिलीम या गांवाचे नांव चिलीम या शब्दाबरून 
पडलें असावें अर्स अनुमान मी जवळजवळ निश्चित 
स्वरुपांत प्रथम लिहिलें आहे. पण माझ ते॑ अनुमान 
चुकोर्चे असावे अस आतां वाटूं लागळें आहे, कारण 
के. घनुर्घारी यांचं पुस्तक पानपतची मोहीम वाचतांना 
त्यांत ,पानपतच्या युद्धाच्या वेळचा दिछीचा बादशाहा. 
दुसरा अलमगीर याची पत्नी चंदाजमानी व मलका- 
जुमानी या शिळीमगड येथें होत्या असे वर्णन आहे. 
म्हणजे शिलीम या शब्दाला दिछी प्रांतांत कांही वेगळा 
अर्थ असावा असें. त्यावरून वाटूं लागलें, पण २!३ 
हिंदीशब्दकोशांत मात्र दिलोम हा शब्दच मिळाला 
नाहीं. यामुळें त्याबद्दल नक्की निर्णय मात्र करितां 
आला नाहीं पण हें गांवाचे नांव उत्तरभारतीय भाषे- 
च्या प्रभावाने झाले आहे हे खास, 


; आडनाळे या गांवाच्या नांवांबद्दढ लिहितांना 
*आड आणि नाल्याची सोय पाहून वसवलेलें गांव तें 


आडनाळे ? असें मी लिहिळे आहे. (लेखांत १ ला 
पहा ) पण आतां एक असा सुयोग्य तर्क सुचतो 
कीं आडणा म्हणजे अडचण. या दाब्दाला ळे हँ 
आमत्ववाचक पद लागूनहि हे नांव तयार झालें 
असण्याचाहि संभव आहे, कारण आडनाळे हे गांव 
घाटावरून मांदाड बंदराकडे जाणाऱ्या जुन्या रस्त्यावरील 
गांव आहे. हा गांव एका डोंगरावर असून तेथून पुढें 
जातांनाहि पुन्हां एक टेकडी चढून जावें लागतें, त्यामुळें 
आपला माल घेऊन बंदराकडे जाणाऱ्या सार्थवाहाना 
ते ठिकाण म्हणजे आडणा वाटावे हें साहाजेकच आहे. 
आणि अद्या आडण्याच्या ठिकाणीं वसलेलं गांव आड” 
नाळे म्हणून ओखळलें जाऊं लागलें असर्णेहि अशक्य 
नाहीं. निश्चित सांगता येत नाहीं पण दोन्हीं अनु 
मानें सारखींच जोरदार आहेत. पण दुसरा तर्कच बरो 
बर असेळ तर पद्रहित ग्रामनामांतून हें एक नांव 
कमी होऊन ळे या पदाने झालेल्या गांवांच्या नांवांत॑ 
एका नांवाची भर पडेल, पण या गांवाचे वर्गीकरण 
करतांना त्याला निसगैसूचक गांबांत घातलें आहे तै 
मात्र कायमच राहील, 


बेडगांव - ऑगस्ट महिन्यांतील नवभारताच्या 
अंकांत ३६ व्या पृष्ठावर बेडगांब या गांवाबद्दल तै 
वेडे म्हणजे वाटेवर बसविलेले दुबेळक्याचे लाकूड 
( गुंर जाऊं नयेत, फक्त माणसें जावींत म्हणून ) 
अथवा गुरांचा गोठा यावरून तयार झाल्याचें लिहिले 
आहे. पण त्से नसून बेट्ट म्हणजे डोंगर या कानडी 
झुब्दाळा गांव हे आमत्बदर्शक पद लागून ते तयार 
झाले आहे. डोंगरोलीच्याच अर्थाचा हा गांव आहे. 
आणि त्याच्या भौगोलिक परिस्थितीवरून हाच तर्क 
साघार वाटतो, बेट्ट्चें रूप बेड झालें आहे, 

गोरेगांव - घोडेगांववरून हा शब्द झालारचें २ र्‍या, 
ठेलांत लिहिलें आहे, कारण कुलाबा गॅझेटिअरमध्यॅ 
तसे लिहिले आहे, पण डॉ, भांडारकरांच्या दक्षिणच्या 
इतिहासावरून ते बरोबर - नसावे अर्स वाटते, तेव्हां 
गुरू म्हणजे मोठें गांव ते गोरेगांब' असा तो शब्द 
बेनला असेल 'असाहि संभव आहे, व ते गांव विशेषण- 


युक्त गांवांत जाईल, ' - 


याप्रमाणे मागून सुचलेले विचार, पुन्हां मांडले" 
आहेत, एक आणखीहि खुलासा करावयास हुवा. वृक्ष 


४्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


हाज्न्य मराठी 


। द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


माणगांव ताळुक्यांतील गांबांची नांवें 


वाचक नांबांत आंबडोशी या गांवाचा आंब्यावरून 
झालेल्या गांवांच्या नांबांत समावेश केला आहे. पण 
पुढें त्याबद्दल लिहितांना कदाचित्‌ हा शब्द आंबाडा या 
झाडावरूनहि झाला असेल असे सूचित केलें आहे. पण 
आंबंडोशी हा शब्द आम्न या संस्कृत शब्दाला ओशी 
हॅ ग्रामवाचक पद लागून झाला आहे व त्यांतील रा- 


राचें डकारांत रूपांतर झाळें आहे (आणि अर्से येथील 
स्थानिक लोकांच्या बोलण्यांत नेहमींच घडते ) असें 
दिसून येतें. हें माझ्या लक्षांत आणून दिल्याबद्दल मी 
डेक्कन कॉलेज (पुणे ) चे रजिस्ट्रार . श्री.. भागवत 
यांचा फार आभारी आहे. 


2 पॅससससॅलटलॅलललॉललसससससिसॅसससससससिसिशशशशशरशर ४४00 बन्ना कमननभलनकललक 


क 
| 
| 


मक्रया प्यास 
४३ 


ग्राज्ञपाठशाळा-मण्डळ-ग्रथमाला 


धमंकोदा 
संस्कारकाण्ड 


भाग १ ला 


र सुपररोयर साइज, पृष्ठसंख्या ९००, किंमत ४५ रु, | 
संस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आहे. या भागांत संस्कारांसंबंधीं 
सामान्य-विचार, गोत्र, प्रवर व सापिण्ड्य यांसंबंधी बिस्तृत शास्त्रार्थ, 
बिवाहकाळ, विबाहाचे प्रकार इत्यादि विषय आठेळे आहेत. 
र धर्मशास्त्राचे आधुनिक पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या 


संशोधकांस व प्राचीन पण्डित-याज्ञिक यांसही 
__ हा भाग अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळें 


] संग्राह्य आहे. 
मिळण्याचे ठिकाण -- प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाहे 


[ जि० उत्तर सातारा ] 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 
हाल्या मराठी शि 
खेणणकींकनता 


ज्यास्त सस्थद्भार 22» 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई 


ग्रा. भालचंद्र शंकर भणगे 


लहान धंदे*: 


भांडवलशाहीच्या विकासांत एक विरोघ लक्षांत 
घेण्याजोगा आहे. तो असा कीं ह्या विकासकालांत 
, ज़वळ जवळ प्रत्येक घंदा मोठ्या आकाराचा ( ४८९, 
8०७12 3 बनला, ५1६ ऐंटष्ट', 01९ ७९७ अर्से 
त्र्यवहारांत समजलें जाऊं लागलें; उलट लहान माणूस 
*सोठ्या मदत्त्वाचा आहे, तो निष्पाप आहे, त्याचें 
"जतन केळे पाहिजे, त्याचा विकास साधला पाहिजे 
असें तत्त्वज्ञान वाढलें ! मोठ्या परिमाणावरील धंद्यानें 
लहान माणसावर आक्रमण केलें होतं म्हणून लहान 
माणसाच्या संरक्षणासाठी हे तत्त्वञान उर्भे राहिलें हूं 
.क्रेबळ अर्धसत्य आहे. खरे पाहतां लहान माणसाचे 
साहात्म्य आणि मोठ्या धंद्याची महती ह्या दोन्हींची 
* उत्पत्ति एकदम झाली आहे, लहान माणसाच्या वतीने 
ज्ञ कार्यक्रम मांडण्यांत येतात त्यांत ल्हान परिमाणा- 
वरील धंद्यांचे गोडवे गाइले जातात झाणि मोठ्या 
-घेद्यांच्या जमान्यांत हे गोडवे गातांना साहजिकच 
त्यांत भावनेचा ,जोर ओतावा लागतो. आज चित्र 
, दिसते ते अर्स कीं लहान आकाराच्या धंद्यांच्या पुरस्का- 
रांत आणि कार्यक्रमांत मूद भावना विशेष आढळते 
' आणि तक॑निष्ठ विचार कमी असतो, विचार असतो 
त्यालाहि सांप्रदायिक स्वरूप येतं, परंतु देशाची पुनर॑चना 
, किंवा प्रगति योजनेच्या मार्गानें साधतांना तर्कॅनिष्ट विचार 
क्क्रण्यावा'चून गत्यंतर नाहीं. | 
कांहीं अवास्तव अपेक्षा 
, धंदे ल्हान लहान आकाराचे असावे अक्ली मागणी 
*क्ञां असावी ? उत्तेरे.अनेक दिलीं जातात. उद्योगधंदे 
<६ आणि शेतीहि) मोठी असली तर उद्योगपति 
बँगेरे बेड दादा निर्माण होतात झाणि ते लोकशाही 
"सरकारास शह देतात अर्से एक राजकीय स्वरूपाचे 
"उत्तर मिळते. अमरिकेच्या. ( यू. एस्‌. ए. ) एका 


रा र लेखक कोल्हापूर . येथ राहणारे असल्यामुळें त्यानीं आपल्या अनुभवावरून दिलेलीं उदाहरॉँ' , 
" बोव्हापूर-मागांतीळ आहेत. र यि र कि 
मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 


तत्त्व आणि व्यवहार 


अध्यक्ष ( रूझवेल्ट ) यांनीं जाहीर तक्रार मांडली 
होती तिची येथें आठवण होते. हें उत्तर खरं असेलच 
असं नाहीं. कारण लोकशाही दुर्बल असली तरच 
तिला भांडवल्यहांचा विशेष उपसर्ग पोंचतो. खेरीज) 
विषमता असली तरच भांडवलशहांना विशेष सामर्थ्य 
प्रास होते. मोठ्या परिमाणावर सर्वच धुंदे केले जाऊं 
लागले, सगळींच माणसं श्रीमंत झालीं तर विषमत 
राहण्याचं कारण नाहीं, | 

लहान धंदा लहान माणसाच्याच हातीं राहील 


असेहि नाहीं. मोठे धनिक अनेक ल्हान ल्हान धंदे. 


उघडतांना दिसतात. मुंबईतील मोठधा धनिकार्नी 
महाराष्ट्रांत इतरत्र लहान धंदे काढल्याची किंवा घेत” 
ल्याचीं बरींच उदाहरणे आहेत. तसेंच धंदा काढतार्नी 
जो माणूस ल्हान असतो तो नफा मिळवून, धँदा 
वाढवून मोठा झाल्याचेंहि दिसर्ते. २० ते २० टकके 
नफा. मिळणारे "लहान. धंदे आहेत आणि याग 
मोठीं, झालेलीं माणसेंहि आहेत. लोकशाहीस ही 
माणसें कमी तापदायक नाहींत. 
ल्हान धंद्यांत मजुरांचे जीवन मोठ्या थद्यांतल्या* 
पेक्षां अधिक सह्य अस्ते असेहि नाहीं, (ह्या देशांत 
सुद्धां ) कांहीं मोठ्या धंद्यांनीं मजुरांना दिळेळें वेतन 
किंवा पुरविलेल्या सुखसोई स्पृहणीय आहेत. उलट 
कांहीं ल्हांन धंदे. मुख्यतः मजुरांच्या ( विदोषतः 
बायकांच्या आणि. मुलांच्या ) पिळणुकीवर तरारतात ! 
जुन्या संस्थानांत लहान लहान बरेच धंदे निघाले होते 
त्याचें एंक कारण तेथें गिरणी कायदा ढिला होता 


"एक उघड गुपित आहे. मोठ्या धंद्यांत नफा फार? 


पण द्रमाणशीं भांडवलहि मोठें. लहान धंद्यांत नरफी 
कमी, पण्‌ .दरसाणशीं. भांडवळहि. कमी, नफ्याचे 
भांडबलाशीं प्रमाण काढलं तर कांहीं यशस्वी लहान 
घैद्यांत तें बरेच अधिक आहे असा अनुभव येतो. 


डं 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामडळ, वाइ 


लहान धंदे 


लहान धंदे अनेक ठिकाणी विखुरतात त्यामुळें 
राज्यांतील सव भागांत रोजगारी सारखी पसरली जाते 
हृ मर्यादित अर्थानें खरे आहे. लहान धंदा प्रत्येक 
खेड्यांत निपजेल असा तर समज नाहों ना ? प्रत्येक 
खेड्यांत असू शकतील. असे धंदे आजहि आहेत, 
उदा० शिंपी, न्हावी वंगेरे जुन्या बलतदारींतील धंदे किंवा 
पिठाची गिरणी वगेरे आधुनिक धंदें ह्या.. धद्यांच्या 
बाबतींत, एरखाद-दुसऱ्या केंद्रांतील मोठे घेदे आणि हे 
धंदे यांची स्पर्धा संभवत नाहीं. वाद आहे ज्या लहान 
थंद्यांसंबंघी ते (उदा. कापड विणणे, फर्निचर तयार 
करणें, छोटी इंजिने तयार करणं ) सुद्धां कांहीं केंद्रे बनवून 
राहतात. मोड्या केंद्रांबरोबर कांहीं लहान केंद्रे निर्माण 
होतात आणि लहानमोठीं मिळून डझनवारी तीं असू 
शकतात इतकेच. * * 

गांधीवादी किंवा सर्वोदयवादी विचारसरणींत 'लघुत्व' 
हेंच मूल्य मानळें जातें. “ लहानंपण दे गा देवा* असे 
सांगितलेळें असते. माणसाच्या राहणींत साघेपणा 
असावा, गरजा कमी अंसाव्या, परावलंबन (माणसांचे, 
खेड्यांचं, देशांचे ) कमी व्हावे, सामाजिक जीवनाची 
गुंतागुंत कमी व्हावी वगेरे अपेक्षा असतात, लहान 
धेदे ह्या विचारसरणींत आदश समजले जातात. 
गांधीवादी किंवा सर्वोदयप्रणीत समाजरचना अस्तित्वांत 
येण्यासारखी असली तर लहान धैद्यांचें श्रेष्ठत्व. वादा- 
तीत आहे. पण तध्यां जो आमूलाग्र वेगळा असा 
समाज आपण पाहतों आहोंत त्या समाजांत लहान 
धंद्यांचे स्थान ठरवितांना त्याच समाजाच्या चौकटोंत 
त्याचा विचार केला पाहिजे, असा. विचार केला. तर 
चर जीं मर्ते मांडलीं आणि ल्हान धंद्यांकडे कोणत्या 
दृष्टीने पाहून चालावयाचें. नाहीं ते सांगितलें. ते सगळें 
प्रथमदर्शनी विचित्ञ वाटलें तरी पटण्याजोगे असावे, 
लघु धंद्याचें खरें स्थान वि 

मग लहान 'धंद्यांचं. खरें: स्थान.. कोणतें. सस- 
जावें? (१) ल्हान माणूल फक्त ल्हून 
परिमाणावर धंदा काढू. शकतो, गरीब. आणि, चार 
पुरके शिकलेला मनूर्‌ आपल्या कतेबगारीवर जो धंदा 
काढतो तो लहान असणार. मागसलेल्या जातींतल्या 
किंबा समाजांतल्या माणसाने घेद्यास सुरवात करावयाची 


त्र तो पहिल्यानें ल्हान धैद्यात प्रवेश करीळ.. मोठ्या 


धंद्यास लागणारे भांडवल, कौशल, तज्ञांचे साहाय्य, 


प्रचंड औद्योगिक उलाढालीचे शान, सरकारी यंत्रणेची 
माहिती ह्या सवांचा तोकडेपणा लहान माणसांच्या 
आड येतो. ल्हान धंद्यांविषयीं आत्मविश्वास वाटतो: 
आणि जवळीक वाटते म्हणूनहि. सामान्य माणूस 
त्यांच्याकडे ओढला जातो. एखाद्या विधवा बाईनं 
आपल्याकडील पैसा गुंतवावयाचा ठरविलें तर ती 
लहान धंद्याचा पहिल्याने विचार 'करते. कोल्हापूर 
येथील छोटे धंदे काढलेलीं बहुतेक माणसें अशीं 
सामान्यांतून वर आलेलीं दिसतात. ह्यापैकी नरेच 
कारखानदार कांहीं वर्षांपूर्वी ३०-४० रु. मजुरी 
मिळबिणोर. कामगार . होते; ह्यांतील कांहींच छालेब 
शिक्षण सहीपुरत॑ मर्यादित होते; कांहीं धंद्यांत 
वकिलांनी, पेन्शन घेतलेल्या . कारकुनांनीं आणि 
गाणाऱ्या बायकांनीं पैसे गुंतविळे आहेत. 

मोठे धंदे हे भारतांत कांहीं विशिष्ट समाजाची, 
किंबा जातींची मक्तेदारी झाली आहे. त्या समाजा- 
विषयीं किंबा जातींविषयीं दुजाभाव असण्याचे कारण 
नसले तरी हा केंद्रियीकरणाचा एक. प्रकार. म्हणून 
वाईट आहे, समाजाचे सर्व. भाग सारख्या. तोलाचे 
किंवा स्थानाचे असर्णे आव्यक असते. नाहींतर 
समाजाच्या ह्या भागांत किंबा जातींत उच्च कनिष्ठ असा. 
भेद उद्‌भवतो, छोटे धंदे सर्व जातींच्या लोकांना पेढू॑, 
झाकतात. कोल्हापुरांत दिसते क्री येथील. सवौत-मसोठा, 
( म्हणजे गुळाचा.) व्यापार गुजराती समाजाच्या हातीं, 
असला तरी येथील लहान. धैद्यांत. छप्पन पगड 
समाजांतील किंबा . जातींची माणसे. .गुण्यागोविंदाने, 
चेभव प्रास्त करून घेत आहेत, .येथे गुजराती आहेत 
तस. महाराष्ट्रीय मोठ्या संख्येनं आहेत. सुसल्मान 
आहेत. लिंगायत आणि जेन. आहेत. ब्राह्मण आणि 
मराठे आहेत. ह्या सगळ्यांची जात ब्राह्मण, मराठे इ. 
असण्यापेक्षा कारखानदार अद्ली एकच आहे. मजुरांमध्ये 
जातवारी आणखी कमी होते हँ. मोठ्या ओद्योगिक 
केंद्रांतील सत्य येथेहि दिसते, औद्योगिकीकरणामुळे, 
जातिभेदांचे. कंगोरे झरतात है तत्त्व छोट्या घंद्यांमुळें 
ह्या लहान गांबीं येऊं, शकले. . वत 

चैद्यांचे विकंद्रियीकरण. होते. हा ल्हान धंद्यांचा. 
बुसरा' मोठा फायदा. 'प्रत्येक- राज्यांत धंद्यांची मोठीं 
केंद्रे निर्माण. झालों असून तेथील. माणसांची गर्दी 
आणि उलाढ़ांलींचा व्याप: ह्यामुळे. सामाजिक आणि 


४७: 


वि 


"आ... 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


'सवभारत 


आर्थिक नुकसान होतं आहे. नवे धंदे इतर ठिकाणीं 
वसले तर त्या गांवांना महत्त्व येईल आणि जुन्या केंद्रा- 
वरील भर कमी होईल. विदोषतः ह्या जुन्या केंद्राकडे 
ज्ञी माणसांचीं रीघ लागली आहे आणि बरींच लहान 
गांवें ओस पडत आहेत त्यांतून जीं अरि्टें उद्भवतात 
तीं कमीं होतील, पण विकेंद्रियीकरणाच्या फायद्यासाठी 
नव्या केंद्रांत निघणारे धंदे हे लहान परिमाणाचे हवेत 
असें कोठें आहे १ मोठे धंदे निघून त्यांचीं नवीं केंद्रे 
तयार झालीं तरी चाळेळ ! मोठे धंदे काढणें अवघड 
अस्ते, त्यामुळे ते थोडे असणार आणि त्यांनीं निर्माण 
करावयाचीं केंद्रेकमी असणार; पण लहान धंद्यांची 
केंद्रं अधिक असतील, 
विकेंद्रियीकरणाच्या मयोदा 

. मोठ्या धैद्यांमर्थ्ये ठराविक केंद्रांमध्ये चिकटण्याची 
प्रवृत्ति अधिक असते आणि छोट्या धंद्यांत ती कमी 
असते अर्से मानण्याकडे कळ असतो, तोहि फारसा खरा 
नसावा. आधींच वाढलेल्या केंद्राकडे ओढ घेण्याची 
प्रृत्ति ही एखाद्या घंद्याच्या आकारावर अवलंबून 
असण्यापेक्षा त्या धंद्याच्या स्वरूपावर अवलंबून असते, 
थंदा आकारार्ने मोठा असला तर त्यास खरेदीविक्रीसाठीं 
मोठी बाजारपेठ हवी आणि ती बाजारपेठ मोठ्या 
औद्योगिक शहरीं असते हे खरे, पण बाजारपेठ 
विखुरलेली असली (उदा० औषधांचे गिऱ्हाईक) आणि 
दळणवळणाची साधनें उपलब्ध असलीं तर धंद्याच्या 
मोठ्या आकारामुळे तो धंदा जुन्या केंद्राकडेच जाईल अर्से 
समजण्याचे कारण नाहीं. विकेंद्रीयीकरणासाठीं उपयोगी 
पडणारे घंदे कोणते ते शोधून काहून, ते ल्हान असोत 
बा मोठे असोत, नव्या ठिकाणीं वसविले पाहिजेत. 
ह्या'कामीं, ल्हानमोठ्यांपेकीं लहानांना अधिक पसंती 
द्यावयाची असली तर दुसऱ्या एखाद्या कारणासाठी 
द्यावी लागेल ] र 

विकेंद्रीयीकरणाचा दुसराहि अर्थ लावला जातो: 

धंद्यांची मालकी आणि सत्ता बांटळी जार्ण, लहान 
धेदे ल्हान राहिले आणि मोठ्या धनिंकांनीं अनेक 
टहान धंदे हातीं घेतले नाहींत तरच ल्हान धंद्यांमुळे 


मालकीची वांटणी होते. सध्यां ह्या बाबतींत कशी 
उलटी प्रेरणा आहे त्याचा उछेख़ वर येऊन गेला" 
मालकीबद्दळ जे खरें तेंच मालकीर्ने येणाऱ्या सत्तेत्रद्दल" 
मोठा धंदा मक्तेदार बनतो आणि त्यामुळें सत्ता 
येते. लहान धंदासुद्धां मक्तेदार वनतो ! औषधांचे, 
कारखानदार अनेक असून त्यापैकीं प्रत्येकजण लहान 
असला तरी त्यांच्या ओषघांची स्पर्धा होतेच अस 
नाहीं, डॉक्टरकडून आपण एखादे शक्तिवर्धेक 
विचारून येतो आणि डॉक्टर कागदावर नुसते 2 
९००७1९४ असे लिहून न देतां. अमुक कार 
खान्याची अमुक नांवाची बाटली ( उदा. 8वृप 
कंपनीची 011०७1०॥॥9 ) अर्से लिहून देतो. ह्या 
बाटलीची किंमत फार वाटली तर दुसरें पर्यायी शक्ति” 
वर्धक घेण्यास आपण कोठें मोकळे असतों १ ह्या 
अर्थानें एखाद्या धंद्याला मक्तेदारी नसली तरी गिऱ्हा” 
इकांच्या दृष्टीने दुसऱ्या घटनेमुळें ती असल्याचें अ” 
भवास येते. ती घटना अशनी कीं ओषघांचे दुकानदार 
( कारखानदार नव्हे ) आपली संघटना बनवून किंमती 
बांधून घेतात, निष्कर्ष असा कीं समाजाच्या व्यव” 
हाराचीं .तत्त्वे आणि व्यवहाराचे संघटन आहे तर्सेच. 
राहिळें तर लहान उत्पादक किंवा विक्रेता ह्या 
समाजांचा फायदा होईल तो फक्त मर्यादित असणार. 
खबरदारी , शि 
लहान परिमाणावरील धंद्याचे. फायदे सांगून 
त्यांच्या मर्यादा सांगितल्या व॒ अवास्तव उत्साहावर 
बेधन म्हणून - किंबा वास्तबदर्शन म्हणून - आण 
कांहीं गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत. ( १) महाराष्ट्रांत 
भांडवळ कमी असल्यामुळें महाराष्ट्राचे औद्योगिकीकरण 
मुख्यतः लघु धंद्यांनीं केळे पाहिजे असें म्हर्ट्ल 
जाते-तेंहि आवजून, महाराष्ट्रांतील मोठ्या धंद्यांसंबंधी' 
मुख्यतः दोन आक्षेप आहेत. एक असा कीं; 
धंदे बिगरमंहाराष्ट्रीयाच्या हाती असल्यामुळे महा” 
राष्ट्रीय समाजांच्या नाड्या त्यांच्याकडे आहेत. दुसरा 
आक्षेप असा कीं हे बिगरमहाराष्ट्रीय धनिक ( न्यापारी 
आणि कारखानदार ) आपे आसन स्थिर ठेविण्या” 


२. महाराष्ट्रांत वैद्य वर्ग अत्यल्प असल्यामुळे महाराष्ट्राच जीवना | 
प्य्ह ू ग राष्ट्राच्या आर्थिक जीवंनांवर' बिगर महाराष्ट्रीयांच 
वँचेस्व आहे हा सवेमान्य मुद्दा झाला आहे. अगंदीं अलीकडे श्री.. प्रभाकर पाथ्वे यांनीं मोजे? च्या महाराष्ट्र 


विशेषांकांत ह्या मुद्याचा उछेख केला आहे. . 


४६: 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 
मराठी 


ख्पणणकाकृन 


स््स्श्क्द्वार र 


|. 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, 


* 
डळ, वाई 


लहान धंदे 


साठीं येथील समाजांत (जातींत) भांडणे लावून 
देतात. यापैकीं दुसरा आक्षेप किती, खरा आहे. 
त्याबद्दल प्रस्तुत लेखकास कांहींच अनुभव नाहीं. 
पहिला आरोप खरा असल्याचें मागें (१९५५ सालीं ) 
राज्यपुनरंचनेच्या वेळीं सिद्ध झालें, ह्या दोन्ही आक्षे- 
-पांस उत्तर ( मागे सांगितल्याप्रमाण ) अस कीं 
घनिकांची सत्ता ही बरीचशी लोकशाहीच्या जाणीवेच्या 
दौजैल्याची पूण आहे. दुसर असेहि म्हणतां येईल कीं 
घनिक सत्ता गाजवू लागला तर तो आपला आणि 
परका असा विशेष फरक राहत नाहीं, 

भांडवल परदेशांतून येऊं दिळें जांत तर एका 
राज्यांत दुसऱ्या राज्यांतून आलें तर काय बिघडत ? 
धंद्यांचे अर्थशास्र अस सांगर्ते कीं धंदे एकामुळें 
दुसरा अशा न्यायाने वाढतात. बिगर महाराष्ट्रीय 
घनिकांनीं मोठे धंदे , काढल्याने महाराष्ट्रीयांना 
इतर लहानमोठे धंदे काढण्यासारखी परिस्थिति 


निर्माण होते. आपल्याकडे पुरेसे भांडवल नाहीं. 


म्हणून एखाद्या देशाने जशी आपली औद्योगिक वाढ 
थांबवून घरूं नये त्याचप्रमार्णे त्या देशांतील एखाद्या, 
राज्याने ( म्हणज, महाराष्ट्राने ) इतर्केच काय पण 
महाराष्ट्रांत धैद्यांना अनुकूल क्षेत्र असलें तर बिगरमहा- 
राष्ट्रीय घनिक महाराष्ट्राचा अनुनय करतांनाहि दिस- 
तील ! ( तसें घडण्याची चिन्हें दिसत आहेत ), 
समाजवादी महाराष्ट्राची उभारणी करण्यासाठीं 
मोठ्या धैद्यांपेक्षां लहान धंद्यांस उत्तजन द्यावें असा 
कार्यक्रम मांडणारी कांहीं मडळी आहेत, समाजवादाचे 
मोठ्या धंद्याश्ीं वैर असल्याचें कारण म्हणजे लहान 
माणसाची गळचेपी हेंच होय. सामान्य माणसाचे 
महत्त्व टिकविण्यासाठी दुसरे उपाय असले तर समाज- 
वाद धंद्यांच्या मोख्या आकाराला आक्षेप घेणार नाहीं, 
हे धंदे राष्ट्राच्या मालकीचे करील इतकेंच. आणखी 


हृंहि लक्षांत ठेविळें पाहिजे कीं देशांतील एखादेच 
राज्य समाजवादी करणें शकय नसंतें. राज्य अधिकारा- 


रूढ पक्ष चालवितो आणि त्यांचें ( समाजवादाला अनु- 
कूल वा प्रतिकूल ) अर्से धोरण सबंध देशाच्या पातळी- 
वरून ठरतें, । न 

ह्यावरून ' अशी खबरदारीची सूचना' द्यावीशी 
बाटते कीं महाराष्ट्रांत लहानधंदें जरूर वाढले पाहिजेत, 


परंतु त्यांचा . पुरस्कार .करतांना. मोठ्या धंद्यांशीं वैर 
दाखवूं नये. , री वि 

(२) इतकेच नव्हे तर एकंदर औद्योगिकीकरणावर 
फार जोर देणे हेंहि धोक्याचे आहे, “ नवें राज्य, नर्वे 
धोरण ? असे होणें साहजिक आहे, पण नर्वे धोरण सर्व, 
बाजूनीं विचार करून आंखावयास हवे, धंद्यांवर फाजिल 
जोर दिळा तर सरकारी यंत्रणा दोतीआदि इतर कार्य- 
क्रमांकडून धैद्यांच्या वाढीकडे तोंड वळंविते. शेतीचा 
प्रश्न आतिशय मोठा आणि ब्रिकट, तो सोड वितांना, 
सरकारी यंत्रणा आधींच अपयशी ठरली आहे. अपयशा- 
च्या कारणांत पुढें भर पडूं नये, । 

औद्योगिक विकासाच्या दमदार कार्यक्रमांत नाग- 
रिकांच्या हिताकडे दुलक्ष होण्याचा बराच संभब आहे. 
वीज नांगरिकास कमी देऊन घंद्यास उपल्ब्ध करून, 
देणे, इंडस्ट्रिअळ इस्टेटसाठीं धैद्यांना गांबांजवळची 
ज्ञागा देऊन नागरिकांस दूर राहण्याची पाळी आणणे, 
ऑक्टरय कर माफ करून धंद्यांना उत्तेजन देणे आणि 
त्या पैश्यातून नागरिकांना मिळणाऱ्या . सुखसोईत खड 
आणणे अशीं अनेक उदाहरणें सहज दिसण्यासारखीं 
आहेत. । 


(३ ) लहान धंदे काढण्यासाठी उत्तेजन दिलें, ते 
घंदे निघाळे म्हणजे ' सर्व ठीक? होईल असे मानणें. 
भांबडेपणारचें आहे. चाळू समाजरचनेत कोणताहि धंदा 
निरुपद्रवी असू शकत नाहीं, कांहीं छोट्या धंद्यांना 


मिळणाऱ्या सरकारी कर्जाचा दुरुपयोग होतो. एक साधें 


उदाहरण घ्या, ल्हान कारखानदार शेतकऱ्यांस लागणारी 
डिझेल इंजिने तयार कंरतात त्यांच्यापैकीं कांहींना 
सरकारी मान्यता मिळते आणि शेतकऱ्यास मिळणारी 
तगाई त्या* सरकारमान्य इंजिनावर मिळते. शेतकऱ्यास 
कनवटीचे पैसे काढून लगेच द्यावे लागत नसल्यामुळें 
कितीहि किंमतीने तो ( तगाईंच्या बदल्यांत) इंजिन 
खरीदाबयास तयार' 'असतो, त्यामुळें इंजिनांचे दर 
कडाडले.! ( गेल्या वर्षी सरकारनें ह्या इं जिनांच्यां 
उत्पादनावर आणि इतर -कांहीं लहान धंद्यांवर 'करं 
लादून धाष्ट्थ दाखविले; पण लहान धंद्यांच्या निष्पापं 
मालकांनी इंजिनाच्या किंमती आणखी वाढवून ठेविल्या, 
(विक्रीवरील कर जशास तसा गिऱ्हाइंकांवर टाकण्यांची 


२, ' नवभारत ? मासिक, जुले १९६० च्या अंकांत. श्री. चिकित्सक यांचा लेख, . 


श्ञ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


0 


"आ... 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


संरकारमान्य सोय झाल्यापासून सर्वच कर गिऱ्हाइकांवर 
टाकण्याची प्रश्रा रूढ होत आहे ), 


लोकशाहीच्या प्रेमार्ने, लहान माणसाविषयी 
वाटणाऱ्या साहजिक ' आपुलकीमुळे आणि उत्साहाने 
ल॑ंघु धंद्यांविषयीं जे भ्रम रूढ आहेत आणि जे धोके 
संभवतात त्यांचें वर विवरण केलें. ह्या धंद्यांची नेमकी 
भ्रूमिका काय तेहि स्पष्ट केळे. यापुढें लघु धैंद्यांना 
उत्तेजन देण्यासाठीं कोणता किंमान कार्यक्रम आखावा 
तें पाहायला हवें. कार्यक्रमाच्या बाबतींतसुद्धा, अति- 
उत्साहांमुळें स्वीकारलेले कांहीं कार्यक्रम व्यवहाराच्या 
कसोटीवर कमी महत्त्वाचे ठरवावे लागतील, 

(१) इंडस्ट्रिअल इस्टेट : ठिकठिकाणी इंडस्ट्रिअल 
इस्टेट सरकारकडून स्थापन केल्या जातात. कांहीं 
गांवांना केंद्र होऊं शकेल अक्या ठिकाणीं मोठी 
उंघडी जागा निवडून त्या ठिकाणीं धंद्यांना उप- 
युक्त॑ अश्या सोई पुरविल्या जातात, छोट्या कार. 
खान्यांसाठीं गाळे बांधतात, बीज पुरवितात, यंत्रे 
दुरुस्त करण्यासाठीं वाकब माणसे नेमतात, पाण्याची 
सोय असते, पोस्टाची सोय असते, टेलिफोनची सोय 
असते इत्यादि, ही सोईची यादी कमीजास्त करतां येईल, 
अश्या सोई मिळाल्या म्हणजे धंद्यांना हर्वे असणारे 
साहित्य किंवा कार्य हाताशी उपंळ्ब्ध होतें, ते जुळ- 
विण्याची यातायात नको, आणि सरकार ह्या सोई 
स्वतः तोटं सोसून देत. असते, . 


इंडस्ट्रिअल इस्टेटच्या उपयुक्ततेसंबेधीं शका नाहीं. 


पण जो खे करून हदी इस्टेट उभारली जाते त्या 
खर्चाच्या मानाने उपयुक्तता कमी असते, कांहीं सोयी 
असण्याची आवदयकतीहि नसते, कांहीं ठिकाणीं मोठी 
जमीन धंद्यांना उपलब्ध करून, त्यांना वहातुकीच्या 
सवलती दिल्या तर बाजारपेठेची शाश्वती असल्यावर. 
नवे. घँदे उभे राहतील, बाजारपेठेची खात्री नसली तर 
सगळ्या सोई देऊनहि धंदे निघत नाहींत, गाळे 
बांधून देण्यापेक्षा .धरदे काढू इच्छिणाऱ्यांना त्यांच्या 
सहकारी सोसायटीतर्फे कारखाने. बांधण्यास कज देणे 
बरे, ज्याच्या. त्याच्या सोईप्रमार्णे तो कारखाना बांधू 
शकतो आणि मुदतीच्या कर्जफेडीने ती इमारतहि. 
त्यांची होऊं शकते, कोल्हापूर येथील ' उद्यमनगराचाः 
घडा ह्या दृष्टीने घेण्यायारावा आहे,  _' :, 


(२) वीज : प्रगतीला, विशेषतः ओद्योगिक 
प्रगतीसाठी, वीज अत्यावयक आहे असे समजण्यांत' 
येते, रशियामधील लेनिनने विजेला अग्रहक्क दिलेला 
कार्यक्रमहि. उदाहरणासाठी सांगण्यात येतो. पर्ण 
आमच्या देशांत घ्रघन्यावर तयार केलेली वीज खप 
अतरावरून न्यावी लागते आणि लहान गांवीं वाफेवरील 
किंवा तेलावरील वीज तयार करणं खर्चाचे असत 
ह्या गोष्टी विसरून चालणार नाहींत. 

धंद्यांत प्रेरकदाक्ति (०७९1 ) वापरतांना दोनॅ 
प्रकारें खर्च येतो ; ती प्रेरकशक्ति वापरण्यासाठी 
साधर्न योजावीं लागतात तीं साधने विकत घेण्याची 
खर्चे आणि त्या प्रेरकशक्तीचा खर्च, धंद्यांत वीर्ज 
वापरली तर हे दोन्ही खर्च त्या धंद्याच्या दृष्टीनें कमी 
असतात, परंतु विजेचा पुरवठा करण्याचा सरकारला 
पडणारा खर्च प्रचंड असतो, एवढा खर्चे खरोखरच 
करावयास हवा आहे काय त्यांचा काळजीपूर्वक विचार 
व्हावा, 

जेथें धंदे किफायतशीर आहेत तेथे बीज मिळाली 
नाहीं तरी डिझेल इंजिन लावून धंदे चालविलेले 
दिसतात. सरकारनें विज्ञेचा पुरवठा करण्यासाठीं भरमॅ* 
साट खर्च करण्यापेक्षा डिझेल इंजिर्न पुरविणे हॉ 
पर्यायी मार्ग कांहीं वेळां कमी खर्चाचा दिसेल. वीर्ज 
वापरण्यासाठी इलेक्ट्रिक मोटंर ८०० स. किमतीची 
वापरावी लागते, त्याऐवजी २००० रु, किमतीचे 
डिझेल इंजिन वापरणे, संरकारी मंदत मिळाली तर 
घंद्यांना अंबघड वाहू नये, 

वीज आणल्याने गांवांत लख्ख दिसते. आणि 
शेतीवर॑ पंप.' बसविता. येतात असें आणखी 
फायंदें दिसतात. प्रत्यक्षांत असे आढळतें कीं ल्हॉर्न 
गांवी बीज वापरणारे सर्वच असंतुष्ट असतात. 
ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाच्या मानाने रस्त्यावरी€॑ 
दिक्यांसॉठीं विजेवर फार खर्च होत असल्यामुळें तेथील 
कांहीं कार्यकर्ते तक्रार करतात. हवी' त्यावेळीं वींज 
मिळत नाहीं म्हणून शेतकरी तक्रार करतात, वीज 
गेली तर बरांच वेळ दुरस्त होत नाहीं म्हणून घरांत 
वापर करणारी मंडळी असंतुष्ट असते, ग्रामपंचायतीच्या 
कांहीं. का्यकत्यांना गांवांत झगझगाट करावयाचा होता, 


. आणि आमपचायतीखेरीज आणखी अमुक इतके ग्राहक 


मिळाल्याबा'चून वीज ''मिळणांरु नाहीं अशी अट 


शट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
रज्मा मराठी प््प सस्थशद्ार 


स्पेगणकीकृला 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


लहान: धंदे: 


असल्यामुळें त्या. कार्यकर्त्यांनी आम्हांला - वीज घेणें 
भाग पाडलें अर्से सांगणारी माणसे भेटतात |! 

(३) कोणत्याहि सरकारी कार्यक्रमाची सुरवात 
अधिकारी नेमून होते. लहान धंद्यांना खऱ्या अर्थानें 
मदत करणारे अधिकारी क्कचित्‌ दिसतात. त्याचें कार- 
णच असें कीं धंद्यांना मदत करणें. हे भलत्याचे काम. 
नव्हे. विशेषतः कचेरींतील इतर कामासारखें हें काम 
असा समज असणाऱ्या माणसाचे हें काम नव्हे. 

धंदे कोणते काढावे हे फारसें सांगावे लागत नाहीं. 
जवळपासच्या कच्च्या मालाचा उपयोग करून आणि 
नजिकच्या बाजारपेठांचा उपयोग करून कोणता धंदा 
काढतां येईल हे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगावे लागत 
नाहीं. कांहीं धंदे केवळ माणसांच्या अनुभवांतून सहज 
निर्माण होतात, कोल्हापुरला असा एक धंदा आहे कीं 
तेथ पुण्याहून अल्युमिनिअमंचे टोप आणले जातात 
आणि यंत्रांवर त्याचा आकार बदलला जातो. सपाट 
तळ आणि त्याच्याशीं काटकोनांत असणाऱ्या बाजू 
ऐवजीं तळाला अघंगोलाचा आकार दिला जातो आणि 
बाजू. त्रिकोणासारख्या आंतल्या. बाजूस वळविल्या 
जातात. हा नंवा' आकार दिसावयास अधिक बरा' 
दिसतो आणि.गोळ तळांला तापण्यास जळण कमी 
लागते, हा धंदा कोणत्या 'अधिकाऱ्यानें सुचविला 
असता? ; 


सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपली नुसते कागद 
चाळविण्याची प्रश्नत्ति सोडावी, धंद्यांना कायद्यांत, 
असलेली मदत कशी आणून द्यावयाची त्यांचा विचार 
करावा. धंद्यांच्या खऱ्या अडचणी त्वरित वर कळवाव्या 
आणि त्यावर निर्णय घ्यावे. त्यांनी आपंली कल्पना 
चालवावी, घेद्यांचे प्रभ समजावून घ्यावे आणिं बर 
सूचना कराव्या असें स्वातंत्र्य त्यांना, देण्यांत यावे. 


_.(४) सरकारच्या खरेंदीविषयक धोरणांतहि मोठां. 


दोष आहे. छोट्या. धंद्यांना. उत्तेनन, मिळावे म्ह्णूनं 
सरक्तार त्यांच्याकडून कांहीं वस्तु. खरेदी करते, त्यांत 
दोष उद्‌भवतो. त्याचें कारण असे , कीं सरकारी. खरेदी 
मध्यवर्ती संघटनेमाफंत. केली ज्ञाते. ठिकठिकाणीं ज्या 
सरकारी कचेऱ्या. आहेत. त्यांनीं. आपल्या .गरजा. ह्या 
मध्यवती संघटनेला कळवावयाच्या, त्यानंतर त्या गरजा 
एकत्र करून, ही मध्यवती संघटना टेंडरे. मागविते. 


न. भा, ७ 


त्या टेंडरांसाठीं वस्तूर्चे जे वर्णन दिलें जाते ते एखाद्या. 
मोठ्या कारखानदाराच्या वस्तूकडे पाहून दिलेलें असतें.. 
त्यामुळें त्यार्ने पाठविलेळें टेंडर अधिक स्वीकारा. 
ठरते. ह्या टेंडरांप्रमाणे माल मोठ्या परिमाणांत पुरवाव- 
याचा असतो. छोटा कारखानदार एवढ्या परिमाणावर 
पुखठा करूं शकत नाहीं त्यामुळें तो मागे राहतो, 
त्यावर इलाज असा कीं, जेथें ज्या वस्तु चांगल्या प्रकारे, 
छोट्या धंद्यांकडून निर्मिल्या जातात अशी माहिती, 
असते तेथीळ सरकारी खात्यांना तेथेंच खरेदी करण्याचें 
स्वातंञय द्यावे. उदा. कोल्हापूर येथे लोखंडी फर्निचर, 
चांगळें होतें, म्हणून ह्या जिल्ह्यांतील सरकारी खात्यांनी, 
येथूनच लोखंडी फर्निचर घ्यावें, : 
मध्यवती खरेदीच्या दोषासारखाच दोष दुसऱ्याहि. 
एका . घटनेमुळे उद्भवतो आहे. ती घटना म्हणजे; 
कांहीं धंद्याचे राष्ट्रीयीकरण, पूर्वी हे धंदे ( उदा. बसूं 
ट्रन्सपोरट. आणि बीज पुरवठा ) खाजंगी मांल्कीचें, 
असतांना बऱ्यांच ठिकाणीं विखुरलेले असत आणि 
त्यांना लागणारे सामान किंवा काम त्या त्या ठिकाणीं 
लहान कारखान्यांतून घेतलें जाई, ह्या धैद्यांचे राष्ट्रीयी- 
करण झाल्यांवर त्यांनीं स्वतःचे कारखाने उभे केळे किंवा 
त्यांनीं मोख्या कारखानदारांशीं कंत्राटे केलीं. लहान' 
लहान ठिकाणीं लहान लहान कारखानदारांना मिळणारी ' 
कार्म (उदा० दुरुस्तीची ) आज त्यांना मिळत नाहींत: 
पूर्वी कोल्हापूर येथे मोटार दुरुस्तीचे कित्येक.ल्हान कार-- 
खाने होते पण एस्‌. टी, झाल्यापासून तें कमी झाळे: 
आहेत. राष्ट्रीयीकरणामुळें जे. असे .परिणाम. होतात 
त्यांचा अजून विचार झालेला दिसत नाहीं. . .. .; 
- (५) मोठ्या. कारखानदारांनी. त्यांना लागणारे 
वस्तूचे कांहीं सुटे भाग लहान कारखानदारांकडून घेतले, 
त्र तें दोघांच्याहि फायद्याचे असते. मोठ्या कारखान-; 
दारांनीं अधिक. महत्वाचे, किफायतीचे किंवा डत्पादन-, 
क्रियेत. एकमेकावर अवलंबून असणारे वस्तूचे भाग, 
तयार करावे-आणि बाकीच भाग पुरविण्याचे काम, लहान 
उत्पादकतांकडे, सोपबावें, ह्यास, 8प000091५०ेप ष्ट असे. 
म्हणतात; म्हैसूर: किलोस्कर'-कारखाना लेथ (1.90); 
तयार करतो. आणि त्यासाठीं लागणारे कांहीं भाग, 
( उदा. ५11९7 ) कोल्हापूरचा एक छोटा कारखान- 
दार तयार करतो, लहान कारखानदारसुद्धां आपसांत , 
सबू-कॉन्ट्रॅकिंटग करीत असतात, डिझेल इंनेनचें, 


४९. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


नवभारत 


जवळजवळ १२० भाग असून ते सगळे एकच कार- 


खानदार तयार करीत नसून अनेक कारखानदार तयार' 


करतात अस कोल्हापूर येथ आढळते. 


मोठ्या कारखानदारांना जेर्थे सवूकॉन्टूंकिंटग करतां 
आले असतें पण त्यांनीं केळेळे नसते तेश्रे त्यांना 
तै करांवयास लावावे. सबूकन्ट्रॉरविंटगमर्ध्ये मुख्य अड- 
चणी येतात त्या अश्या : (अ) लहान कारखानदाराकडे 
तज्ज्ञ मांणर्स नसतात. (आ) लहान कारखानदारांनी 
तंयार केलेळ सुटे भाग कोणते आहेत, ते कोणत्या 
दर्जाचे आहेत वंगेरे माहिती मोठ्या कारखानदारांना 
नसते. (इ) मोठ्या कारखानदारांना सवरूकेन्ट्रिकिंटग 
कोणत्या बाबतींत करतां येईल तें. छोट्या धंद्यांना 
माहिती नसते. त्या सव उणीवा लगेच दूर करतां 
येतीळ, सरकारी अधिकारी ह्या सव बाबतींत उपयोगी 
पडतील. मोठा कारखानदारांनी आपलीं तज्ज्ञ माणसे 
पाठवून ल्हान धंद्यांना माहिती करून द्यावी आणि 
त्यांच्याकडून हव त्याप्रमार्णे काम करून ध्यावे, 


(६) धंद्यांना मदत म्हणून ऑक्ट्राय कर काढून 
टाकावा अस महाराष्ट्राच्या मुख्य मंत्र्यांनी कांहीं महि- 
न्यापूर्वी लोणावळा येथीळ नगरपालिकेत सांगितळे, 
त्यानंतर कांहीं ठिकाणीं (उदा., मिरज, सांगली ) 
ऑक्ट्राय काढून टाकण्याची हालचाळ झाली. धंद्यांना 
साहाय्य म्हणून ऑक्ट्रायचें उच्चाटन प्रस्तुत लेखकास 
इष्ट वाटत नाहीं. 


नगरपालिकेच्या हद्दींत जी मालाची आवक. होते 
त्यावर ऑक्ट्राय कर घेतला जातो. त्यामुळे तो माळ 
वोपरून जो पक्का माल तयार केला जातो. त्याचा उत्पा- 
दन खचचे. वाढतो, पण ही उत्पादनखर्चातील वाढ. 
"एकंदर खर्चाच्या मानाने अतिशय अल्प असते. 
इतकेंच नव्हे. तर ऑक्ट्रायमुळें उत्पादनखर्चात होणारी 
ही वाढ कारखानदार. संपूर्णपणे सहन करीत असतो 
असें नाहीं, त्यांतील 'कांहीं भाग तो. विकाबयाच्या 
वस्तूची किंमत वाढवून गिऱ्हाईकावर टाकीत असतो, 
त्यामुळें ऑक्ट्राय काढल्याने कारवानदाराला 
मिळेंळ तो अल्प असतो. मा मिटी 


ऑक्ट्राय काढल्यावर. कारखानदाराच्या विक्री- 
वस्तूची किंमत कमी' होईल असेहि नाहीं. हा भाव-. 


वाढीचा काळ ( उणीद्णेळाषा'ए 7०९0१. ). आहे. 


५्‌०' 


अनुक्रमणिका 


अक्या काळांत वस्तूच्या किमती कमी होण्याची दाक्‍यता 
नसते. कारखानदाराच्या विक्रीवस्तूची किंमत कायम 
राहील आणि ऑक्ट्राय काढल्याचा सत्रंध फायदा 
त्याच्या स्वरिशांत पडेळ, ऑक्ट्राय काढण्यामागें कारखान” 
दाराचा फायदा वाढवावा असा हेतु आहे कीं त्याच्या 
वस्तूची किंमत खालीं यावी आणि त्यामुळें मागणी 
वाढून त्याचें उत्पादन वाढावे असा हेतु आहे ? 


ऑक्ट्रायचें उत्पन फार मोठें आहे. कोल्हापूर 
नगरपालिकेच्या उत्पन्नापैकी ५०-५५, %' उसन 
ऑक्ट्रायमधून मिळतें. हे उत्पन्न घटळें तर नागरिकांना 
मिळणाऱ्या अनेक सोईना फाटा द्यावा लागेल. धंद्यांच्या 
फायद्यासाठीं नागरिकांवर हा त्याग लादावा 
वाटत नाहीं. ह्यांतील कांहीं फायदे धंद्यांनासुद्धां मिरळ 
असतातच. ऑक्ट्राय काढून दुसरे कर लादणे 
शक्‍य नाहीं. दुसऱ्या करांमुळें कदाचित अधिक 
होतील, 


कांहीं वर्षापूर्वी कर-चौकशी-मंडळाने जो निष्कब 
काढला आहे तो आपण लक्षांत घ्यावा. तो असा 
“€ 8 ७0४ ९५९९७ 9 1002९ ष्ट शंस्क ९० 
हाप0, 0 18 100 100980009018 £0 ह्य्शार 
हक्षूष्ट& ७०७४७12 ७००७०० ० ००फय, गा 
18 ६७एं०्प8 ७७४४, पपप)०88 ४१९४०७९ बग ९८ 
9६0ए७ 8070९8 ६7९ १९४९०७९ 0४ ० 107 
1060) 0०१७७, ७५०७ ७ ००पा!8९ फां] 018४० 
९८९७०९) ४ &वए७'88 ९18068 01 86ए्या 
फपपांटा०ा९3 घेते यापणाळ७ 6०70० 
7७1058”, 

ऑक्ट्राय सबंघ न काढतां पुढील सुधारणा कराव्या! 
(अ ) विविध नगरपालिकांमध्ये ऑक्ट्रायचे ८ 
वेगळे आहेत. नजिकच्या ( उदा. कोल्हापूर, सांगली ) 
नगरपालिकांत अर्स घडलें तर तेथीळ नगरांची धंदे 
वाढींत अनिष्ट स्पर्धा संभवते. म्हणून ह्या' नगरपालिका 
ऑक्ट्राय बाबत समानता आणावी, (आ ) संव 
कॉन्टरदिंटगला उत्तेजन देण्यासांठीं ऑक्ट्राय काढावा” 
उदा. 'कोल्हापुरच्या मोठ्या कारखान्याने इचलक्र 
जीच्या लहान धंद्याकडून कांहीं माल घडवून आ 
तर कोल्हापुरांत जो ऑक्ट्राय, घेतला जाईल तो नँर्तर 
परत केला जावा, , र 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
ऱल्म्स मराठी । 
परणगकीाीकन 


* ५४ » 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामडळ, वाई 


लहान 


(७ ) वाहतुकीच्या साधनांची मोठी टंचाई भासत 
आहे. धंद्यांना लागणारा माळ बाहेरून आणावयास 
रेल्वे अपुरी पडते आणि बराच उशीर लागतो. जेथे 
एका रेल्वे फाट्यावरून माल उतरून दुसऱ्या फाट्यावर 
चढवावा लागतो ( ४0918-५01111९0५) तेथें ह्या 
अडचणी विदोष जाणवतात. रेल्वेची वाहतूक वाढविणे 
आज अवघड दिसतें. म्हणून रस्त्यांची वाहतूक लगेच 
वाढबावी. त्यासाठीं खासगी क्षेत्रांत मोटर ट्रकचे पखाने 
अधिक द्यावे, हे पखाने लहान मालकास देणें अधिक 
योग्य, ढ 

(८ ) लहान धंदेवाल्यांनीं नुसते सरकारकडे पाहूं 
नये, सांधिक रीतीने आपण आपल्या अडचणी किती 
दूर करतो त्याचा त्यांनीं जरूर विचार करावा. ल्हान 
कारसानदारांचे संघ केवळ नाममात्र असतात असें 
खेदाने म्हणावें लागते. त्यानीं चांगळे कार्यकर्ते नेमावे 
आणि, बरींच कार्मे अंगावर घ्याबीं. कांहीं काम 

' अशीं: (अ ) धंद्यांना उपयुक्त अद्यी जी विपुल 
माहिती सरकारकडून किंवा इतर संघटनांकडून 
इंग्रजींतून येत आहे. ती वेचून थोडक्यांत, सुबोध 
मराठींत तयार करावी आणि ' सदस्यांना ? वाटावी, 
(आ) सरकारी. कायंदे. सदस्यांना समजावून 
सांगावे. सरकारी परखाने कसे उपयोगांत . आणावे त्या 
बाबत मार्गदरीन करावें, ( इ ) मोठ्या कारखानदारां- 
कडून काम मिळावे म्हणून त्यांना आपल्या सदस्यांनी 
बनाविलेल्या मालाची काटेकोर माहिती. द्यावी. ( इ ) 
सदस्यांनी तयार केलेल्या वस्तूची एकत्र जाहिरात 
करून त्याची मागणी वाढवावी, ( टी बोड चहाची 
जादविरात करते त्याप्रमाणे ) . सरकारहि ह्या संघांना 
मदत करूं शकेल. उदा, कार्यक्षम कार्यकते ह्या संघांनीं 
नेमण्यासांठीं सरकारने आर्थिक साहाय्य द्यावें. 

बर जो कार्यक्रम मांडला तो. स्थूळ स्वर्पाचा आहे. 
तो अधिक तपशीलवार करावयास हवा, परंतु ह्या 
कार्यक्रमावर निदान एवढें कळावें कीं कांहीं कार्यक्रम 


घंदे 
केवळ परलीच्या शब्दासारखे आपण घोकतो त्यांच्या- 


विषयीं व्यवहाराच्या पातळीवर अधिक विचार ्क्र्णे 
जरूरीचे झाले आहे. ् 


मदतकार्याची मौदा 

शेवटी हे स्पष्ट केळे पाहिजे कीं ल्हान धैद्यांना 
उत्तेजन देण्यासाठीं कोणताहि. कार्यक्रम आंखला तरी 
त्यांच्या उपयुक्त्तेत कांहीं मर्यादा अपरिहार्यपणे राह- 
णार. धंदे वाढण्यासाठी जी अनुकूल परिस्थिति लागते ती 
कांहीं अंशीं सबंध आर्थिक संघटनेवर अवलंबून असते. 
उदा., एखाद्या वस्तूसाठी मागणीचे अस्तित्व. ही 
परिस्थिति सुट्या कार्यक्रमाने फारशी बदलता येत नाहीं, 
कांहीं अडसर दूर करणे हेच अशा कार्यक्रमाचे यश होय, 
ह्या कार्यक्रमामुळे कोणताहि धैदा, कोणत्याहि ठिकाणीं 
उभा करूं शकू ही आकांक्षा खोटी आहे. एक नित्य 
परिचयाचे उदाहरण ध्या, मुंबईच्या जवळ कल्याण 
वगेरे भागांत तेथील लोकसंख्येच्या मानानें ' कपडे 
धुलाई * वगेरे धंदे वाढलेले दिसत नाहींत. कल्याणचीं 
माणसें सुंबईस पैसा मिळविण्यास. ( नोकरी करण्यास ) 
जातात आणि तेथून मालाची खरेदी करून येतात 
( उदा., कपडे धुवून आणतात ). कोल्हापूरसारख्या 
शहरांत बाजूच्या गांवांतून दूध, अंडीं, धान्य विकण्या- 
साठीं ( विदोषतः आवड्याच्या बाजारासाठी ) माणसें 
येतात आणि तेथेच खरेदी करून. जातात.' मुलांना 
शाळेंत पुस्तकें न्यावयाची पिदावी' खेड्यांतील शिंपी 
तयार करूं शकतो, पण ती पिशवी कोल्हापुरांत खरेदी 
केली जाते. मोठ्या शहरांत खरेदी करावयाची ही वृत्ति 
कोण हरू शकेळ १ खेडें आणि शहरे यामधील दळण- 
वळण वाढविल्यावर परिणाम असा .दिसतो कीं खेड्यां- 
तीळ कचा माळ शहरांत विकला जातो. आणि शहरां- 
तच कारखानदारी माळ खरीदला जातों. पेसा ' पुन्हा 
खेड्यांत जाऊन तेथे कारखानदारी ' वांढविली 
जात नाहीं. ह्यावरून बराच, बोध घेण्यासारखा आहें. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा 


ता 


न्प़ मराठी ६ 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


तकेतीर्थ टक्ष्मणश्ञात्री जोशी 


मास्को येथील प्राच्यविया विज्ञारदांची विश्वपरिषद 


__ या परिषदेचे २५ वें अधिवेदान मास्को येथे 
९ ते १६ ऑगस्ट १९६० या तारखांना भरलें 
होतें. या परिप्रदेस भारतांतील सुमारें ४० प्राच्य- 
'बिद्यापंडितांना सदस्थ या नात्याने उपस्थित रहाण्या- 
करितां निमंत्रणे आलीं होतीं. मला हे निमंत्रण गेल्या 
१७ फेब्रुवारीला मिळालें. हे आमंत्रण मला कांहीसें 
अनपेक्षित वाटलें. मी खतः प्राच्यविद्रेचा दीर्घकाल- 
पर्यंत अध्ययन करणारा विद्यार्थी असलों तरी मी 
भारतीय प्राच्य-विद्या-परिषदेळा क्रचितच उपस्थित 
एहिलो असेन, म्हणून मला हें आमंत्रण अनपेक्षित 
गाटलें, धर्मकोशाचे ८ भाग मास्को-ठेनिनग्राडच्या 
प्राच्य-विद्या पंडितांपर्यंत जाऊन. पोचले असावेत 
याचीच पोच म्हणजे हें आमंत्रण होय, असें मास्कोला 
गेल्यावर 'नंतर माझ्या लक्षांत आलें, मार्क्सवादाचें 
कट्टर धर्गक्षेत्र असलेल्या मास्वोमध्ये ही परिषद 
भरली जाणार याचें. मळा आश्चर्वच वाटलें. कारण 
मच्यविद्रेचे देशोदेशींचे. बरेचसे विद्यमान पंडित 
डे. कांहीं मार्क्सवादी नाहींत,.निदान त्यांतील बहुसंख्य 
'पंडित मार्क्सवादी नाहींत, या बिनमाक्‍संवादी 
पंडितांच्या बरोबरीने कटर मार्क्सवादी पंडित चर्चा 
करण्यास व विचारविनिमयास तयार झाले, हे. तर 
मला विशेष सूचक वाटलें, प्राच्यविद्या म्हणजे प्रामु- 
ख्याने इतिहास-विद्याच- होय. प्राची ही अतिप्राचीन 
विविध संस्कृतींचें माहेरघर होय. गेल्या सहा हजार 
वर्षांचा अनेक प्रगल्म संस्कृतींचा इतिहास प्राच्य- 
देशांतच घडला. या इतिहासाचें अध्ययन व संशोधन 


गेलीं १५० वर्षे प्रामुख्याने पाश्चात्य व विशेषतः 


युरोपीय पंडितांनी चाळविळें आहे व प्राच्य देशीय 
पंडित पाश्चात्यांचा मागोवा घेत त्यांत मागाहून 


शिरले आहेत. यांत मुख्य भरणा बिनमार्क्सवाद्यांचा 
आहे. 

ही परिषद मास्को येर्थे भरविण्याचें सोविएटच्या 
प्राच्यविद्या विशारदांच्या संस्थेने ठरविल्यानंतर या 
परिप्रदेसंबंधी अपेक्षा व्यक्त करणारे दिग्दर्क-लेर्ख 
सोविएट देशांच्या पंडितांनी प्रसिद्ध केले, त्यांत 
बी, जी. गफुरावू या प्राच्यविद्या विशारद सोव्हि०८ 
पंडिताने आपल्या लेखांत असें एक महत्त्वार्व 
विधान केलें कीं, “ पाश्चात्यांचे प्राचीच्या बाबतीत 
दोन विरुद्ध प्रकारचे दृष्टिकोण आहेत. पहिल्या दृष्टि 
कोण म्हणजे निःस्वार्थ बुद्धीने व मानवी सहार्ठ” 
भ्रूतीने प्राचीच्या सांस्कृतिक मूल्यांचे अध्ययन 
करण्याचा होय; दुसरा दृष्टिकोण म्हणजे प्राच्य 
देशांतील भौतिक सम्रृद्धीवर डोळा. ठेवून . विचार 
करावयाचा, १८ वया, १९ व्या, व २०.व्या रातकां* 
मध्यें थ[ दोन दृष्टिकोणांचा संघर्ष निरंतर झालेला 
जागतिक प्राच्य विग्रेच्या परिसरांत आढळून येतो, 
वर्तमान काळीं आशिया आणि आफ्रिका या खंडा” 


'तील देश ज्या क्रमानें व ज्या प्रमाणांत जीवनाच्या 


सर्व क्षेत्रांत खातंत्र्य प्राप्त करून घेत आहेत. त्या 
समाणांत माचीमध्ये नब जीवनाचा आविर्भाव 
'झाळेला दिसूत येत आहे.  . 
ग्फरोवनें आपल्या ळेखांत॑ अखेरीस असें म्ह्ट्ठॅ 
कीं, .“ ही- विश्वपरिषंद एक महत्त्वाचें कार्य साध” 
णार आहे; त्यामुळें जगांतील निरनिराळ्या देशांती& 
लोक व सोव्हिएट शास्त्रज्ञ यांचा संबंध 
घनिष्ट बनेळ, परस्परांच्या संशोधनाचा अधिक 
निकटच्या सहकार्याने अभ्यास होऊं लागेल, या 
परिषदेंत आमची माक्‍स-छेनिनवादी पद्धति कोणाहिं 


ष्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


रन्स मराठी 8 
स्पेगणकीकृला 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


मास्को येथील प्राच्यविद्या बिश्ञारदांची विश्वपरिषद 


पंडितावर लादण्याचा प्रयत्न होणार नाहीं. तसा 
आमचा मुळींच उद्देश नाहीं. परंतु हेंहि तितकेच 
खरें कीं, माक्‍सं-लेनिनवादी पद्धति हीच एकमेव 
'निदीष पद्धति होय. आमचे संशोधक याच पद्धतीने 
प्राच्य विद्येचे अवगाहन करीत रहाणार आहेत. 
पूर्वी कधींहि ज्यांना या परिषदेंत बाव मिळाला नाहीं 
असे आणियांतील व आफ्रिकेतील देश या परिषदेत 
आपले. प्रतिनिधी मोठया संख्येने पाठवून ही परिषद्‌ 
'"यरास्वी. करतील, ?' क 
चीन या विषयाचा प्रसिद्ध सोविएट पंडित प्रा. 
एस्‌. एल्‌. टिख्‌विन्स्कि यांने आपल्या लेखांत अशी 
अपेक्षा व्यक्त केली होती कीं, “ या परिषदेत चीन 
विषयक विग्रेला महत्त्वाचें स्थान प्रास होणार आहे. 
'चीनमधीळ वा विद्येचे पंडित उपस्थित राहून लाळ 
क्रांतीनंतर चीनमध्ये 'इतिहास, भाषा, साहित्य, 
प्राचीनसंशोधन, कायदा, व कलां यासंबंधी झालेल्या 
विलक्षण प्रगतीचे निदर्शक असे निबंध वाचतील, ” 
वर निदेश केलेल्या गफुरॉवच्या लेखांतील अपेक्षा 
या परिष्रदेच्या अधिवेशनाने कांहीं अंशी सफल 
झाल्याचें किंवा निदान तसा भास झाल्याचें निदर्श- 
नास जरी आलें तरी लालचीनमधील प्रतिनिधींच्या 
संपूर्ण बहिष्काराने प्रा, टिखूंविन्स्किच्या अपेक्षा पूर्ण 
'निष्फळ ठरल्या. चीनचे प्रतिनिधी किंवा चीन विद्येचे 
पंडित उपस्थित होते. पण ते चीनच्या बाहेरचे होते. 
'चीनच्या बंहिष्काराचें गूढ उलगडण्याचा प्रयत्न परि- 
गुदेच्या समासीनंतर व परिषदेचे अधिवेशन साक्षात्‌ 
चालू असतांनाहि अनेकांनी केला, लंडन 'येथील 
“ फोरम्‌ सव्हिस ? या नियतकालिकाच्या .सप्टेंबर 
१०९१९६०) च्या अंकांत प्रा. व्राल्टर लेकरं या परि- 
घदेस उपस्थित असलेल्या. पंडिताने या:बहिष्काराचा 
अर्थे असा सांगितला आहे कीं; :“-आतां. छाळंचीन 
ब सोव्हिएट रशिया यांचे आंतरराष्ट्रीय रांजकारगांतीळ 
मतमेद केवळ 'घोरणापुरते मर्यादित रांहिळे नाहींत, 
भाक्संळेनिनवादाचें 'खरेखुरें -भ्रद्धाश्याठी त्र: क्रांति. 


कारक नेतृत्व लालचीनच करूं शकतो, सोव्हिएट 
रशिय़ा नव्हे, असा दावा लालचीन सांगूं लागला 
आहे, आतां हे 'चीनरशियांमधील मतभेद . ध्येय- 
वादाच्या पातळीवरहि झगडा करूं . लागले 'आहेत, 
चीनचा बहिष्कार या ध्येयवादी ' झगड्याचें 'एक 


,उदाहरण होय, ' माझ्या मतें संयमपूर्वक विचार 


'केल्यास इतकाच मर्यादित अर्थ या बहिष्कारावरून 
निघतो कीं, 'चीनमधील कट्टर माक्‍सेवादी पंडित हे 
बिनमाक्सेवादी पंडितांना प्रतिगामी समजत. असल्या- 
मुळें प्राच्यदेशांच्या इतिहासाची योग्य . मीमांसा 
करण्याची पात्रताच त्यांच्या ठिकाणीं नाही म्हणून 
बिनभाक्सेवादी पंडितांबरोबर समान 'आसनावरँ 
बसून चर्चा करण्याचा प्रभच उपस्थित. होत नाही; 
अशा धारणेने चीनने बहिष्कार टाकला असावा, 
माक्‍संवाद्याची अशा प्रकारची मनोवृत्ति अस्‌ शकते, 
असें आमच्या सारख्या एकाकाळीं माक्‍सवादी अस- 
लेल्या व्यक्तींना खानुभवावरून वाटतें, । 

इंटर नेशनल काँग्रेस ऑफ्‌ ओरिएन्टेंलिस्ट ही 
जागतिक विद्वानांची एक पुरातन संस्था :आहे. 
तिःचें २५ वें अधिवेशन मास्कोंत. मास्को-राज्य> 
विद्यापीठाच्या ३३ मजली दिमाखदार महाल्जंत 
भरलें. बरेचसे प्रतिनिधी. या भव्य इमारतीच्या 
विद्यार्थी-बसतिग्हाच्या “इषे * विभागांत उतरले 
होते. कांहीं थोडी निवडक प्रतिनिधी, मंडळी माजर 
स्वेच्छेने मास्को नगरींतील युक्रेन हॉटेलमध्येहि 
उतरली होती, मी. स्वतः बादशाही थाटाच्या युक्रेन 
हॅटेलपेक्षां मास्को विद्यापीठाचें 'विद्यार्थी-बसतिगृहच 
पसंत केलें, कारण मास्को-बिद्यापीठाच्या या. नव्या 
इमारतींतच परिषदेचे अधिवेशन नियोजित 'केळें 
होतें. त्यामुळें जाण्यायेण्याचा. वेळ वाचला व॑ विद्यो- 
पीठाचें जवळून अवलोकन करण्याची संधि मिळाली» 
'परिषदेच्या कार्याब्यतिरिक्त राहिलेल्या. वेळांत तेथे 
:उतरलेल्या. अनेक देशांतील 'पंडितांश्ीं परिचय करून 
घेण्यास व गप्पागोष्टी -करण्यासृहि अवसर. मिळार्त्र. 


५३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


'हज्म्स मराठी लिल्क्ाशा संस्थ्वार' 
्मेणणकीकृला 


"आ... 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


हें २५ वे अधिवेशन होतें हें जरी खरें असलें तरी 
ही परिषदे २५ वर्षांपेक्षा फार जुनी आहे. या 
परिषदेचे पहिलें अधिवेदान सन १८७३ मध्यें 
पॅरिसला भरलें होतें. सुमारें ८४ वर्षानी हें २५ वें 
अधिवेशन मास्कोत भरलें, यापूर्वीचे २४ वें अधि- 
'वेश्न जर्मनींत म्युनिक येथें सन १९५७ मध्यें 
भरलें होतें. आतांपर्यंत वहुतेक अधिवेशनें युरोपमध्येंच 
'मरलीं. अपवादादाखळल दोन अधिवेशनें स. १९०५ 
'मर्थ्ये आफ्रिकिंत “ आठ्जिर्स ? येथें आणि स. 
'१९५१ मर्ध्ये आशियांत “ इस्तंबूल ? येथें भरली 
होतीं, हें २५ वें अधिवेशन रश्ियांतलें दुसरे अधि- 
'वेशन म्हणतां येतें. स. १८७६ मध्यें “ सेंट-पिटरस- 
बर्ग ( सथ्यांचे लेनिनग्राड ) ”? येथे भरलें होतें. 


'मास्को विद्यापीठाच्या नव्या इमारतींतील संगम- 
रवरी चमकदार विदयाळ महालांत या अधिवेशनाची 
पहिंळी व अखेरची सर्व सदस्यांची बेठक भरली 
होती. सोविएटच्या बाहेरील देशातीळ सुमारें ६०० 
'पंडित आणि कम्युनिस्ट देशांतील १२०० पंडित 
मिळून २००० सदस्य अंदानें उपस्थित होते. 
उद््‌घाटनाचें भाषण' उपप्रधानमंत्री मिकोयान्‌ यांचें 
रशियन भाषेंत झालें. . नंतर. परिषदेचे अध्यक्ष 
गफुरोंव आणि यूनोचे एक. प्रतिनिधी यांचीं भाषणें 
झालीं. परिषदेंत जगांतील विविधभाषा बोलणारे 
सद्स्य उपस्थित असल्यामुळे एकमेकांची भाषणें संम- 
जण्याकरितां लगेचं अन्य भाषेत. अनुवाद ऐकविण्या- 
:ची'सोय केळेळी होती, ३०-३५ .भाषांचे :सदस्थ 
'उपस्थित होते. परंतु इतक्या सर्व भाषांचा अंनुवाद 
करविणें दुरापास्त ' असल्यांमुळें रशियन, . इंग्ल्दा, 
फच व. जमन. या चार भाषांमधूनच अनुवाद ऐक- 
विण्याची सोय या परिंषदेनें केळी ' होती. सर्वांना 
त्या त्या इष्ट भाषेंत अनुवाद ऐकू यावा म्हणून “ कर्णै- 

यंत्रांचा ? पुरवठा केळा होता. ' कणेयंत्रातील बटणं 
इष्ट बिंदूवर नेऊन ठेवळें-की इष्ट भाषेत : अनुवाद 
ऐकूं येई, मिकोयानं्‌ व गफुरॉव यांच्या भाषणांत 


प्राच्य विद्येच्या प्रश्नांपेक्षां प्राच्यदेशांतील साम्राज्ये- 
शाहीच्या विरोधी चाललेल्या मुक्तिसंग्रामांचाचं 
अधिक ऊहापोह होता. अध्यक्षांचे उपसंहाराचे 
भाषणहि याच मासल्याचें झालें. त्यामुळें विनकर्म्यु 
निस्टदेशांतील प्राच्य-विद्या पंडितांना कांहीं वेळ असा 
भास झाला कीं, आपण प्राच्यविद्या परिषदेंत 
बसलो नसून साम्राज्यशाही-विरोधी जागतिक परि 
षदेंत बसलो आहोंत. माझ्या शेजारीं, मार्ग-पुढे 
बसलेल्या भारतीय, युरोपीय, व अमेरिकन पंडि” 
तांच्या चेहऱ्यांकडे मी या क्षणीं दृष्टिक्षेप केळा असतां 
असें दिसून आलें कीं, हें प्रचारकी थाटाचे भाषण 
ऐकून त्यांना गंमत वाटत असावी, दोन चार जगांनी 
तर डोळे मिचकावून उपरोधिक स्मितहि केलें, 
परंतु असा राजकीय प्रचारकी प्रकार मधल्या विभा” 
गीय बैठकींत नंतर फारसा कोठेंहि घडला नाहीं, दी 
समाधानाची गोष्ट होय, 

सोविएट देशांच्या मुख्य राजधानींत हे अधिवेशन 
भरविण्याचीं इतर अनेक राजकीय कारणें असतील, 
सहजीवनाचा प्रयोग विचारक्षेत्रांतहि आम्ही 'प्रामा* 
णिकपणें करीत आहोत हें दाखविण्याचा तर उद्देश 
असावाच, त्याचप्रमाणे आपआपल्या हस्तिदंती 
महालांत रमणाऱ्या अनेक विद्वानांना आपलेसे करावें; 
सहप्रवासी निवडावें; किंवा आपल्या सहप्रवादयांना 
वा कम्युनिस्ट विद्वानांना प्रसिद्ध व नामवंत विद्वानांत 
प्रवेशा मिळवून द्यावा, इत्यादि अनेक उद्देश साधणे 
हाहि,डेतु असावा. . 

विशेष लक्षांत भरण्यासारखी गोष्ट अशी दिसळी 
कीं, सोव्हिएट देशांत क्रांतीनंतरच्या काळांत विद” 
षतः दुसरें महायुद्ध संपून .सगळीकडे स्थिरस्थावर 
झाल्यावर प्राच्य-विद्या-शास््रांचें अध्ययन सुरूं झालें 
आणि त्यांत मोलाची भर टाकणारीं संशोधने होऊ 
"हांगळीं आणि त्याचबरोबर: संशोधक विद्वानहि निपज 
लागले, ही गोष्ट जगांतील प्राच्य 'बिद्यापंडितांच्य़ा 
निदर्शनास आणावी असांहि. एक महत्त्वाचा हेठ्ही 


3: 


मास्को येथील प्राच्यविद्या विश्षारदांची विश्वपरिषद 


परिष्रद भरविण्याच्या मुळाशीं असावा. याहि पेक्षां 
आणखी एक खोल हेतु या परिषदेच्या संघटकांच्या 
मनांत होता असें परिषदेच्या पूर्वी त्यांनी प्रसिद्ध 
केलेल्या लेखांवरून आणि परिषदेंत निरनिराळ्या 
विभागांत वाचले गेलेल्या लेखांवरून दृष्टोत्पत्तीस 
आलें. तो असा कीं, आतांफ्येत प्राच्यविद्यापरिषदें- 
तील संशोधन विषयक निवेदने साघारणपणें भूत- 
काळांतील म्हणजे विशेषतः मध्ययुगांतील वा प्राचीन 
युगांतील प्राच्य संस्कृतींच्या विविध अंगांचा बारिक 
तपशीलवार परामशे घेणारी असत, परंतु या परि- 
घदेंत विद्यमान प्राच्य राष्ट्रांच्या वर्तमानकाळांतील 
आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, भाषिक, कला- 
विषयक, तंत्रविषयक, घडामोडी व परिवर्तने यांचा 
ऊहापोह करणारीं निवेदनेंहि .वाचण्यांत. आलीं. 


चाळू आर्थिक, राजकीय व एकंदरींत सांस्कृतिक 
सोव्हिएट ' 


परिवर्तनाची मीमांसा या विषयाला 
निमंत्रकांनी महत्त्व दिलें, परंतु त्याबरोबर या उद्देशास 
सुसंगत म्हणून या. विषयांचे अन्यदेशीय पंडित 
मात्र निमंत्रित केळे नव्हते. पंडित बोलाविले होते 
ते सर्व प्राचीन विद्येतच पारंगत होते. उदाहरणार्थ! 
डॉ. दांडेकर, सुनीतिकुमार चटर्जी; इत्यादि मंडळीं- 
बरोबस्च दिल्ली विद्यापीठाचे डॉ. राव, धनंजयराव 
गाडगीळ, डॉ. चंद्रशेखर इत्यादि मंडळींनाहि प्राच्य 


विद्या .परिषदेचें निमंत्रण जाणें तितकेंच आवश्‍यक व 


योग्य ठरलें असतें. कारण विषय तसे ठेविले होते. 
ही विसंगति आतांपर्यंत 'कोणाच्याच लक्षांत.. आली 
नाहीं म्हणून आम्ही येथे. त्यांचा निर्देश केला, 


' कोणतीहि गोष्ट मनास. पटली किंवा. कोणताहि 
विषय मनाने घेतला कीं मर्थ्ये अर्धवट सोडावंयाचा 
नाहीं वा. अर्धवट करांबयाचा नाहीं; त्याचें :टॉक 
गांठावयाचें वा त्याला परिणामकारक, . प्रभावी रूप 


, यावयाचे; हे. रशियन. मनाचें वैदिष्टय आहेः असें. 


करीत. असतांना, कांहीं :महत्त्वाच्याअन्य गोष्टींची 
उपेक्षा होते. किंवा :कांहीं . बाबतींत अन्याय:.. होतो 


याची फिकीर अशावेळी. रशियन मन करीत नाहीं; 
असें मार्मिक रीतीने अवलोकन करणाऱ्या परदेशी 
समीक्षकांच्या लक्षांत तेथें प्रत्यक्ष पाहिल्यावर येतें, प्राच्य. 
विद्यांच्या प्रगतिसंत्रंधी हेंच सोविएट देशांत आढ- 
ळून आलें. सन १९५५ . पासून प्राच्य विद्यांच्या 
अध्ययनाला व संशोधनाला' महत्त्व देण्याचें रशिय- 
नांनी ठरविलें आणि तेव्हांपासूनच .या. संबंधांत 
मोठेंच परिवतैन घडन यावयास लागलें. याबाबतीत 
संघ्यांचे दुय्यम प्रधानमंत्री मिकोयान यांच्याकडेहि. 
श्रेयाचा वाटा जातो, प्राच्यविद्या-संशोधन संस्थांच्या 
विस्तारांना रशियांत आतां बहर आल्यासारखा दिसतो, : 
मास्को, लेनिनग्राड, कीव, बाकू, टिफूलिस, ताइकंद, - 
या ठिकाणी नव्या प्राच्यविद्याविषयक संशोधनसंस्था 
स्थापल्या आहेत. अलताई, तुर्की, इराणी, मंगोली: 
व अन्य मध्य. आशियांतील भाषा, साहित्य, व 
संस्कृति या संबंधी अध्ययनांत रश्षियनांनी पूर्वी- 
पासून प्रगति केळी आहे. चीन व भारत या सेंबं- 
धघीहि अध्ययनाचे थोडे थोडे प्रयत्न पूर्वीपासून 
रशियनांनी केळे आहेत. परंतु आतां त्याला भर येंत 
आहे. मध्य आशियाचे अध्ययन करणें हें तेथे 
त्यांचें साम्राज्यच असल्यामुळें. क्रमप्रासत आहे. आतां 
मध्यपूर्वैतील असीरिअन, हिटिट, सेमेटिक, इजि- 
प्शिअन, वगेरे प्राचीन अस्तंगत संस्कृतींचाहि 
अभ्यास तेथें अधिक तपशीलवार व खोल होऊं 
लागला आहे. प्राच्यविद्येंत जमन, फ्रैंच, डच, व 
इंग्लिश, यांची प्रगति. आदंदीभूत आहे. त्यांची 
बरोबंरी करण्याचा हेतु रशियनांनीं बाळगंलेला दिसतो. 
चीन, जपान, कोरिया. इत्यादि पूर्व ' व. दक्षिण 
आरियांतील देशांच्याहि इतिहासाचे व॑ भाषांचे 
अध्ययन व चिंतन यास प्राधान्य मिळे लागलें आहें 
आफ्रिका विषयक अध्ययनाला अलीकडेच महत्त्व येऊं 
लागळें आहे. त्याकरितां . अध्ययन. करणाऱ्या, संस्थां 
त्यांनी. काढल्या. आहेत., त्याबरोबरच आपले-विद्यार्थी: 
व विद्वान अधिक-संशोधना्थ ते..बादेर देशी: पाठवू 


५*«५- 


खणणकीांकृता 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामडळ, वाई 


चकभ्रारतः : 


लागले आहेत. आधुनिक, प्रगत, पाश्चात्य भाषांचा 
विशेषतः इंग्लिश, फॅंच व जर्मन. या भाषांचा 
अभ्यास, प्रगतींत आपण मागें राहूं नये म्हणून, 
रशियन ळोक अधिक कसोशिने करीत आहेत व त्या 
भाषांतील अपार ग्रंथसंपत्ति अविश्रांत परिश्रम करून 
रशियन भाषेंत :अनुवादकरून आणीत आहेत. 
हें जसें स्पष्ट दिसते तसेंच हिंदी, बंगाली, उर्दू 
अरेंबिक व पर्दिअन भाषांच्याहि अध्ययनाला ते 
महत्त्व देऊं लागळे आहेत, आतां त्यांचे शेकडो 
ब्रिद्यार्थी भारत, चीन, आफ्रिका आणि मध्यपूर्व 
देशांत अध्ययनार्थ येऊं लागले आहेत. हें करण्यांत 
त्यांचा उददेश केवळ भाषाशास्त्री व प्राचीन विद्या 
विद्यारद्‌ तयार करणे एवढाच नाहीं, त्यांमा जगां- 
तील. सर्व 'राष्ट्रांत,. आपली तज्ज्ञ माणसें पाठवून 
त्यांच्याशीं घनिष्ठ संबंध. स्थापित करावयाचा आहे. ... 


-. प्राच्य विद्या परिषेदच्या प्रसंगाने वर निर्दिष्ट 
केलेल्या प्रमाणें त्यांच्या प्रयत्नांचे फळ दिसून आले, 
उर्दू , हिंदी . वगैरेभैभाषा सफाईने बोलणारे नव्या. 
उमेदीचे रश्षियन . पंडित अन्य देशीय पंडितांत 
मिळूनमिसळून (संबंधित - विषयांच्या. बाबतींत . 
चर्चा करीत: असलेले. पाहून गंमत. .. वाटली, 
या. -मंडळींमध्यें . .बोल्योव्हिक . क्रांतिकारक फारच 
थोडे असतील, निदान कांहीं. बोटावर. मोजण्यासारखी 
मंडळी सोडल्यास बाक्रीचेतरी. राजकारणाशी अलिसत 
असल्यासारखे वाटले, .. निदान . वरवर तरी त्से 
दिसले, वरबर म्हणण्याचे कारण एवढेंच की, 
सोंब्हिएट देह्यांतीळ प्रत्येक विद्यार्थ्याळा- मेंदिक, 
बीं; ए., किंवा त्यापुढील परीक्षेत मार्क्सवाद; ठेनिन- 
चाद-व कम्युनिस्ट पक्षाचा इतिहास या विषयांचे 
सक्तीने अध्यंयंन करावें लांगतें..“ पुनः पुनः तेंच तें 


परंडाचें. गुऱ्हाळ कश्याला | ?? अशी तक्तार मनांतल्या. 
तरी. 


मनांत उच्च विद्यांचा : विद्यार्थी:!करीत - असतो 
ताला' हा; विषय-टाळतां. येतः नाहीं... (११. 


यो परिषदेत एकंदर. इजिप्त, असीरिया, अरबी, 
भारत, चीन, जपान, आफ्रिका, सेमेटिक, 
अरबदेश, इराण, . मध्यआशिया, तुर्क, मोंगोल, 
कॉकेशस, हिटिट, अल्ताई, अफगाण, दक्षिणपूर्व 
आम्नेयआशिया, कोरिया, आणि मंगोलिया याच्या 
संबंधी विद्यांचे २० विभाग होते आणि या प्रत्येक 
भागाची अल्ग बैठक रोज सकाळ-संध्याकाळ चार 
पांच दिवस होत होती. त्यांतील प्रत्येक विभागांत 
सोव्हिएट देशांतील विद्वानांचे किंवा अभ्यासूंच 
अध्ययन-निष्कर्षावरीळ छेख इतर पंडितांच्या बरो" 
बरच सादर केले गेले. रशियनांनी मुख्यत; रशियन 
भाषेमध्ये लेख लिहिले होते तरी जर्मन, फ्रेंच व 
इंग्लिशमध्येहि त्यांनी सादर केलेले लेख फारसे कमी 
नव्हते. प्राचीन, मध्ययुगीन, व. वर्तमान अद्मा 
नैकालिक विषयांवर त्यांचे ळेख होते. कांहीं लेखांना 
दर्जा खरोखर चांगला होता. वर्तमान काळाशी. 
किंवा नजिकच्या भूतकाळाशीं संबंधित असलेल्या 
विष्रयांवरील त्यांचें प्रतिपादन मात्र मार्क्स-लेनिन” 
वादाच्या बंघनांत जखडून लिहिलें गेल्यामुळें एकांगी 
किंवा कांहीं मुद्यांच्या संबंधांत उथळ असें. दिसून: 
आलें, प्रत्येक विभागांतील लेखांचे व चर्चेचे 
महत्त्वमापन हें. प्रस्तुत. लेखकाच्या कुवतीब्राहे- 
र्चें आहे; किंवा. विशेषतः - भारतविद्माविभागाच्या: 
शिवाय... अन्य, विभागांत. जाण्यास अबसरन॑ 
राहिल्यामुळे. त्या अन्य विभागांतील लेख. व॑ 
चर्चा या संबंधी. विशेष . सांगता येणेंहि .दाक्य' 
नाहीं. 'दिग्दररीनाथे, भारतविद्याविभागाच्या बैठ: 
कींत काय घडलें याचें थोडक्यांत निवेदन करून 
हा परामश आटोपतांघेतो. 

भारंतविद्याविभागाचे . दोन 'उपविभाग होते; 
( २) इतिहास. व तत्वज्ञान आणि ( २.) भाषा? 
गात्र व कला, प्रथम - या. दोन्ही. उपविभागांची' 
तारील ९-८-६० ला. दुपारी. ३ बाजता संयुक्त' 
वेठ झाळी, : बेठकीत : सुनीतिकुमार' चढव. याचे 


५१$ 


मराठीचा विकास! महाराष्ट्राचा 


हजन मराठी 
सपणकाकल 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


मास्को येथील प्राच्यविद्या विशारदांची विश्वपरिषद 


लांबलचक भाषण झालें. त्यांनी कालमर्यादिपेक्षां 
दुप्पट वेळ घेतला. त्यांचें भाषण. चांगलें, मनोरंजक 
होतें. अश्या पंडित सभेस. सर्वताघारण उपयुक्त 
माहिती देणारे भाषण आवश्‍यक नसतें. विशेष 
नवा संद्योधित मुद्दा सांगण्याकरितांच भाषण करणें 
योग्य दिसतें. सुनीतिकुमारांचा “ चीन व भारतीय 
यांची सांस्कृतिक देवघेव ” हा विषय होता. 
बाकीचे मामुली मुद्दे सोडल्यास त्यांचा एक मुद्दा 
खूप. मार्मिक वाटला, भारतांतील वाममार्ग हा 
धार्मिक संप्रदाय “ चीनाचार ? म्हणून उल्लेखिला 
जातो, वाममार्ग हा चीन देशांतन भारतांत आला. 
ही गोष्ट त्यांनी उलगडून दाखविली. एका जमन 
पंडितांचें त्यानन्वर भाषण झालें, त्याने असा मुद्दा 
मांडला की,. ट, ठ, ड,ढ,ण हा जो “८? 
वर्ग या वर्गातील अक्षराने सुरुवात होणारे संस्कृत 
शुब्द संस्कृत भाषेंत. द्रविड भाषेतून ओले असा 
जो समज आहे तो खरा नाहीं: द्रविड ' भाषेतहि 
हे टं वर्गापासून प्रारंभ होणारें शब्दे अत्यल्प आहेत. 
असे शब्द द्रविडपूर्व. भाषेतील असावेत, त्या 
नन्तर डॉ, घोष यांनी भारतांतीळ अतिप्राचीन 
मोहोंजोदारोसंस्कृते आणि ततूकालीन अन्य भार- 
तीय संस्कृति याच्या. संबंधावर चर्चा करणारा 
निबंध . वाचला. पांच. ... दिवसांच्या बेठकींत 
भारतविद्या विभागांत तत्त्वज्ञान, . भाषाशास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, धम, राजकारण, साहित्य संस्कृत, पाली, 
तामिळ, तेल्यु, इत्यादि . भाषा अद्या विषयांवरील 
छेखवाचन व चर्चा झाल्या, मी स्वतः माझा 
छे संस्कृतमध्ये लिहूनं आंणलत्य. " होता परंतु 
परिषदेच्या अधिकृत भांषा चांस्च होत्या. त्यामुळें 
माझ्या लेखाचा सारांश मी इंग्लिशमध्ये सांगितला, 
त्यावर रशियन संस्कृत पंडित कल्यानोव व डॉ, 
सपमांऊ दांडेकर यांत्र. आक्षेपात्मक प्रेश्न..विचारून 


न. भा, ८ 


शु 


१५७ 


चर्चेत. भाग घेतला, माझ्या लेखाचा विषय ““ संस्कार 
व यज्ञ यांची एकता ?? असा होता. मी त्यांत असें 
सिद्ध केलें कीं, यज्संस्थेला वेदकालीं विस्तुत रूप 
येण्याच्या अगोदर तिचें मूळ खवरूप अत्यंत साधे 
असें होतें. * पाकयश ? नामक यश. हाच वेदपूर्व 
आर्यांचा अविकसित खरूपाचा मळ यज्ञघम होय, 

सुप्रसिद्ध सोळा संस्कार हे पाकयश्ञच होत, असे 
बौधायन वगैरे प्राचीन धघमेद्ास्त्रकारांचें मत आहे. 
सर्व यज्ञांना संस्कार अशी संज्ञा गौतम या घर्मसत्र- 
काराने दिली आहे. संस्कारांचा मूळ उद्देश जन्मजात 
पातकाचें ( ०१४०७] ७9 चें ) परिमार्जन होय. 

खिश्चन धर्मांतील जन्मजात पातक कल्पनेचें मूळ 
खिसतपूर्व वैदिक धर्मांत संस्कारविषयक तत्त्वज्ञानांत 
प्रथम आढळतें. आदिमनूने प्रथम जो धमे आचरला 
व प्रजा निमिली तो धर्मे पाकयज्ञ होय, असें शतपथ 
ब्राह्मणांतील जलप्रल्याच्या क्थेंत सांगितळें आहे, 
ही जल्प्रलयाची कथा जगांतील अनेक प्राचीन 
धमाच्या पुराणकथांपैकीं एक महत्त्वाची कथा 
आहे, 


रशियन पंडितांनी इंग्ल्शिमध्ये निवेदन केलेल्या 
संशोधनांत लक्षांत ठेवण्यासारखी चारपांच निवेदने 
होतीं. त्यांतल्या त्यांत अधिक महत्त्वाची अशीं दोन 
निवेदने ठरतात. ओरान्स्‌की याचें मध्यएशियामध्यें 
आढळलेल्या एका भारतीय बोलीबद्दलचें आणि दुसरें 
क्ग्वेदांतीछ क्रियापदांबद्दलचें एळीझाबेनूकोवा या. 
विदुषीचें निवेदन होय. या परिषदेचे मुख्य चिटणीस. 
ड्याकोव्‌ यांनी. “ भारताच्या स्ातंत्रय आंदोलनाचा 
विकास २? यावरील नित्रेदन वाचलें. तें बरेंच विवाद- 
प्रस्त व फास्च अपुरें वाटलें, त्यांनी असें प्रतिपादन 
केळे की, .“ भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनावर 
राष्ट्रीय भांडवलदार वर्याचा-बरांच प्रभाव होता. हा 
अफव अखेरपर्यंत :ठिकला, मध्यंयुगीन सरंजामी 


नवभारत 


“अवशेष जींः संस्थानिक राज्यें तीं लयास नेलीं. परंतु 
कामगारवर्ग वा जनता यांचें प्रभावी नेतृत्व न राहि- 
ल्यामुळें या. आंदोलनाला' जनता क्रांतीचे परिपूर्ण 
'क़ळ प्रास झालें नाही. १ या निवेदनानंतर मी वतः 
उठून कांहीं आक्षेप घेतंके. माझा पहिला आक्षेप 
असा होता कीं, या भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनांत 
भारतीय. समाजांतील सर्व वर्गातील लोक कमीजास्त 
प्रमाणांत सामील - झाले होते. कारण. सर्व जनतेला 
'पटेळ अंसेच .खातंत्यं हें व्येय होतें. त्यामुळें राष्ट्रीय 

“भांडवलदारह्दि त्यांत सामील होता. परंतु या 
चचळवळीचें-'नेतृत्तव राष्टीय भांडवलदारवर्गाला 
प्रात झाळें नाहीं. दुसरा आक्षेप असा कीं, 
५६ राष्टीय भांडवलदार. वर्ग ” ( ७७०181 

* ऊळ्फा'४९०४९ )' हा मार्क्सवादी प्रयोग अतिव्यात. 
अस्पष्ट व संदिग्ध अर्थाचा आहे. मागासलेल्या 
देशांतील अथेव्यबंस्थेंत ब समाज संस्थेत अत्यल्प 
संपत्तीचे मालक ( 'उन्पा2७०5४ ) फार असतात. 
व ते आर्थिकदृष्टया अत्यंत दुबळ असतात. म्हणून 
त्यांना लोकशाही समाजवादाचे आकर्षण खूप असतें. 
ते क्रांतीचे मदतगारंच असतात. तिसरा आक्षेप 

: असा कीं, या निवेदनांत बुद्धिजीवी वर्गाच्या. नेतू- 

:त्त्वाची दखळ ,घेतडी गेली नाहीं. मी स्वतः तीस 

* वर्षे या स्वातंत्र्य संग्रामांत निरंतर संपूर्णपणे भाग 
घेतला आहे." माझा अंनुभब असा आहे कीं, या 

-* चळवळीचें नेतृच्व'बुद्धिजीवी -वर्गानेंच केळे आहे व 
: या बुद्धिजीवी. वर्गाच्या पाठीशी भारतांतील ८० 

.. टक्के ग्रामीण जनता ब शेतकरी वर्ग उभा राहिला 

री होता, हे जनतेचे :*अस्सळ - आंदोलन आहे व हेच 
भारतीय स्वातंत्र्य .आंदोळनाचें 'वरेंखुरें स्वरूप होय 

“म्हणून हे आंदोलन लोकशाही मार्गाने.व व्यक्ति 

> खातंत्र्याच्या अनुरोधाने . समाजवादी क्रांतीतेच 

अनिंबॉर्यपणे " पंयेबसित' होणारे आहें. कम्युनिस्ट 


मार्क्सवाद्यांनीं या आंदोलनाचा नीट व सावधपणे 
अभ्यास केला. तरच त्याच्यांतील प्रगतिशीळता सर्म्बृ 
दाकेल, या माझ्या म्हणण्यांतील शेतकरी वर्गाबदरलची 
मुद्दा मान्य करून ड्याकोब यांनीं वाकीच्या मुद्यांती 
बगल दिली. इतर रशियन निवेदनें छापून वाटली 
होतीं; त्याला अपवाद ढ्याकोब यांर्चेच निवेर्दर् 
होय. मी नंतर त्यांच्यापाशी त्यांच्या लेखाची प्र 
मागितली परंतु तो लेख वेळेवर छापतां आर्थ 
नाहीं म्हणून प्रत द्यावयास शिक नार्ही 
असें मला. त्यांनी सांगितलें. असेंच विवादमर्ख 
डुसरें निवेदन जी. जी. कोटोवृस्की यांचें .होँ 
त्यांनी आपल्या निवेदनांत “ १९ व्या राती 
मोडकळीस आलेल्या भारतीय ग्रामीण जमाती? 4. 
विषयाची मीमांसा केळी आहे. हें निवेदन छार्श 
वाटण्यांत आलें होते, जमीन मालकीची मि 

पद्धति १९ व्या दतकांत ग्रामीण जमातीच्या अ 
नतीस कारण झाली, असें या. निवेदनाचे त 
होतें, त्यांत त्यांनी सावकारी व ब्रिटि्यांचा डार 
लेल्या पद्धतीचा व्यापार या दोन गोष्टी भ॑ 
आमीण समाजाच्या. अवनतीस कारण झाल्या याची 
दखल घेतळी नाहीं, असा मी. त्यावर आक्षेप घेतल 
हा आक्षेप त्यांनी मान्य केला, मला अक्ा प्रक र्र्ब्यी 
निवेदनांमथ्यें असा दोष आढळून आला कीं, इतर्क्थी 
व्यापक स्वरूपांचे विषय छोटेखानी लेखांचे विर्षर 


केल्यामुळें त्यांत एकांगीपणा व काटकुळेपणा रहावी” 
म्हणून अश्या प्रसंगीं ' थोड्या, मोजक्या शाब्दी 


सांगण्यासारतेच विषय घेणें बरें. 


परिषदेची समाप्तीची बैठक होण्याच्या अगोर्द 
कांहीं निवडक तत्तदेशीय नेत्यांची बैठक. सामार्श 
स्वरूपाचे ठराव करण्याकरितां. अखेरच्या 
भरली होती. त्यांत पुढील अधिवेशन 
'देशांत भरावे याबद्दल प्रथम . ऐक्यमत्य होईना 


ग्ष्ट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


हाज्ज्य मराठी विल्कासा स्सेथ्थ्यार 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


मास्को येथील प्राच्यविद्या. विद्रदांची विश्धपरिषद 


अमेरिकन प्रतिनिधींची मागणी . होती कीं पुढील 
अधिवेशन न्युयॉकला भरावें. ररियन' प्रतिनिधींचा 
आग्रह होता कीं, ते कैरो येथें भरावे. वाद टाळ- 
ण्याकरितां अखेरीस सर्वानुमते भारत मान्य झाला. 
चीनचेंहि आमंत्रण होतें, असें या अधिवेदानापूर्वी 
.लोक म्हणत होते. चीनने बहिष्कार टाकल्यामुळे 
, पुढील अधिवेदवान भारतांत येणार आहें, 


,, हें अधिवेशन भरण्याच्या अगोदर जी पूर्व 
तयारी लागते ती भारतांत अत्यंत अपुरी . आहे, 
पूर्वतयारी म्हणजे प्राच्यविद्यांच्या विविध शाखांचें 
सविस्तर अध्ययन केलेले व अधिकाराने बोलणारे 
किंबा, लिहिणारे पंडित व तशा संस्था भारतांत 
आहेत काय ! यांचें ' आहेत |? असें विधायक 
उत्तर देतां ' आलें पाहिजे. ' भारतांत भारत- 
विद्येचे निष्णात . पंडित आहेत; परंतु ..इजिप्त 
असीरिया, अख राष्ट, आझेय. राष्ट ब अति- 
पूर्वेकडील ' देश यांचें अध्ययन करणारे नामवंत 
*पंडित किंवा तक्शा संस्था, भारंतात. कोठें आहेत ? 
_रशियांतल्या या गेल्या, अधिंवेशनांत प्रत्येक विंभा- 
गांत अधिकारयुक्त वाणीने प्रतिपादन, करण्यास 
समर्थ असे अनेक पंडित व विभागाध्यक्षपद 
“विभूषित करणारे विंद्दान रशियाने पुरविले. भारतास 
“ह साम्ये आहे काय ! त्याकरितां पुंढील अधिवेशन 
चारपांच वर्षे लांबळें तरी ' चालेळ परंतु. आपलें 
विद्याविषयक दरिञ्य दिसतां, कामा नये.. यासंबंधीं 
फार काळजी घ्यावयास पाहिजे. 


क 
खासोनिटयुळें श्वासमार्यातील सज च र 


"ह बरेच दिवस घेतळें तरी त्यापावन 


» "ज्ायुषेदीय जडेशाला जि ्ञ $्ञज्ाञ लि 


श्वासोनिलमुळे दम्याची धाप थांबते, 

घुसमट दूर होते, कफ. सुटतो. ष 

श्वासोच्छवास संथ ' सुरू होऊन 
शांत झोप 


कमी होते, फुप्फुसांना देठ पिळत 
शुनाट बॉकायटीसनर. तें उत्कृष्ट 
ध्रुणकारी आहे. ग 


आाोनिळ हे. सली... आयुरबदीय 
शषधांपातन तयार केलेलें अपन 


कसठाहि.. अपाय... होत. नाहीं. ... 


सातारा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


पंगणकीोकला द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


याचकांचा पत्रव्यवहार - 


रा. रा, संपादक, नवभारत यांस, 


सप्टेंबरच्या * नवभारतांत ? प्रा, शहा ब श्री. 
बऱ्हाडपांडे यांनी आपल्या पत्रांच्या द्वोर कांही गैर- 
समज निमोण करण्याचा बुद्धिपुरस्सर प्रयत्न केला 
आहे अर्से मला वाटत. असल्यामुळे माझी बाजू सूत्र- 
रूपांत मी खाली मांडीत आहे. आपण तिला प्रसिद्धी 
द्यावी अशी विनंति आहे. 


( १) श्री. आहोंनी माझीं कांही विधान हीन 
पातळीचीं आहेत ( उदा०. श्री. वऱ्हाडपांडे यांनी 
आओ. हर्षादिकांचे ग्रंथ वाचलेच नाहींत इत्यादि ) 
असें म्हटलें आहे, व तर्सेच तीं “ एका विशिष्ट भार- 
तीय परंपरेला घरून आहेत ? असेहि विधान केलें 
आहे. यावरून काय असा अर्थ घ्यावा की श्री, 
शहांच्या मर्ते “ ही विशिष्ट भारतीय परंपरा हीन 
दर्जाची आहे ? ? शहांनी माझ्यावरून एकदम भार- 
' तीय परंपरेवर घसरणे त्यांच्या उच्च॑ पातळीला घरून 
आहे किंबा नाहीं हें. समजत नाहीं, तर्सेच एक प्राचीन 
च विद्रन्मान्य ग्रंथकारावर त्यानें एखाद्या प्रश्नाचा सांगो- 
पांग विचार केला .असतांनाहि, ब त्यांच्या ग्रंथाच्या 
थाना।पानावर त्या विचारांची छाप पडली असतांनांहि 
त्यानें तो विचार केलाच नाहीं अर्से सुचवणे व त्या 
अथकाराची “ पळायनवादी ? * गुढगुजनवादी ' अल्ला 
विशेषणांनी हेटाळणी करणे हें शहांना उच्च वैचारिक . 
पातळीचे निदर्शक वाटत काय १ त्से जर नसेल तर 
कोणी असल्या आरोपांचा 'साघार प्रतिवाद करून वरील 
सारखीं ( माझीं ) विधानें मांडळीं तरं वादविवादाची 
पातळी सोडल्यांसारखें होतं कायं £ चर्चेत संयम ठेवला 
पाहिज खरा पण एका बाजूवरच संयंमाची सक्ति काय 
म्हणून ? 1४1171 सारख्या त्रेमासिंकांत प्रा, एमेटने जॉर्ज 
केण्टरचे लेख न'वाचतांच कांहीं विचार मांडळे असल्या- 
मुळें रसेलने त्यांला सरळ ( 5०००] ) मूख म्हटलें 
आहे. भी, झाहांना मळा 'नम्रंपर्ण' असे सांगावयाचे 
आहे कीं. त्यांना” आधुनिक 'गणितक्ष व तत्वज्ञाबद्दळ 
जितका आंदर वाटतो. तितकाच . माझ्यासारख्या 
पामरांना 'श्रीहर्ष;' 'चित्सुख,' मंधुस्‌दन सरस्वती इ. 

भारतीय. ग्रंथकारांविषयीं. वाटतो. ' ( दुदैवाने किंवा 
सुदैवाने म्हणा १ "माझ्यावर उच्च गंणित, पाश्चात्य तत्त्व- 
ज्ञान व तरसंच'मारतीय तत्त्वज्ञान या संगळ्यांचा सारखाच 


संस्कार झालेला असल्यामुळें * श्री. जळी समक 

प्रमाणं मारतीय व पाश्चात्य अनिर्वाच्यवादी हे एकज 

€ पढायनवादी ' आहेत असें ठोकून देण्याचें मळ 
घाडस होत नाहीं. भं 


(२) अनिर्वाच्यवादाची भूमिका ( वास्तविक ही 
एक भूमिका नाहीं- इतर सर्ब भूमिका विसंगत आहेत 
येवढेच अनिर्वाच्य वाद्यांचे म्हणणें आहे) झाहांनी 
उपस्थित केलेल्या सर्वच भूमिकेशी थोडी फार जुळी 
व तिर्चेच मी प्रतिपादन केळे आहे. 1010100187 
$ ३० ठांहापा ( ग०७०६७(घ8 मध्ये दिलेल्य 
अनेक पुस्तीसह ) अनिर्वाच्यवादाला बरेंच ज 
आहे. या वादार्चे खरे स्वरूप खण्डनखण्डखाद्य, अं 
सिद्धोवरील लघुचंद्रिका वगेरे प्राचीन संस्कृत ग्रंथांत १ 
थोड्याफार प्रमाणांत .01)९०॥०0०९ ६10 1१७७ 
सारख्या आधुनिक ग्रंथांतहि आढळते. 


(३) श्री. शहांच्या मतें गणिती. कांटेकोरपर्ण 
स्वीकारल्य़ामुळेंच तत्त्वज्ञानाचा अर्वाचीन काळांत 
विकास होऊं द्यकला आहे, कोणते जुने प्रश्न तत्त्वज्ञानात 
निरुपयोगी म्हणून मार्गे टाकळे ब कोणते नवे प्र 
महत्त्वाचे म्हणून चर्चेस घेतले हे शह्वांनी स्पष्ट कर्र” 
करावयास इर्वे होते. कदाचित्‌ 1/प्प्ंड० 3000 
]ऱशंड, 1.०्ठांढका एखाधा, तिथशातिध्ा 
7७)/शं०]हा या अनेक नांबांनी ओळखल्या 
जाणाऱ्या विचारसरणीकडे ब तिचे अर्वाचीन समथव. 
दॅम्पद्यायर, स्टिवेन्सन , क्विन्‌ , ब्जेमान्‌ इ, विचारकांके 
झाहांचा इद्यारा असेल, त्यावर मला एवढेच म्हणावयार्त्र 
आहे कीं ह्या सवे विचारसरणींचा आतां भर ओसरी 
आहे. यांच्या प्रतिस्पर्धी विचारसरण्या इरोळ्‌ हौरस/ 
पी. ग्लॅसेन्‌, स्ट्रॉसच्‌ वगेरे विचारकांनी साक्षेपार्त 
1117१ व इतर तरैमासिकांत मांडल्या आहेत, एवर्ळ्या 
शहांचं समाधान होत नसेळ तर त्यांनी अर्वाचीर 
गणितोधारित तत्त्वज्ञानाच्या कांटेकोरपणाचीं निदर्श 
उदाहरणे पुढें आणावींत. मग मी त्यांना त्यांतील ता्व्विर्ग 
उणीवा दाखविण्याचा प्रयत्न करीन. . 


“(४) श्रीं. शहा यांनी ९1168 0 ७1६४७७ 
99108 नंतर. कोणतीं. पुस्तर्के बा लेखक ( रसेल विर 
विचारं मांडणारे, ' किंवा रसेल्शी असहूमत असलेले ) 


5 ४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


'हाज्न्स मराठी 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


पन्नव्ववहार 


युढें आले याची एच्छा केळी आहे, यासाठीं शेटवीं 
टीपेंत. कांहीं लेखांचा मी: निदेश केला आहे, 

(५ ). श्री, बऱ्हाडपांडे आपल्या पत्रांत ' फक्त 
त्यांच्या लेखांशी ' संबद्ध ' अश्या माझ्या मुद्यांबद्दलच 
लिहितात. ज्यांनीं माझा लेख वाचला असेल त्यांना हे 
'सांगण्याची गरज माहीं कीं वऱ्हाडपांडे यांच्या लेखांत 
नसलेल्या कोणत्याहि मुद्याबद्दल मी कांहींहि लिहिलेले 
नाहीं. म्हणून तो लेख काळजीपूवक वाचलेला नाहीं 
असा वऱ्हाडपांडे यांचा आरोपहि त्यास धरून नाहीं 
या आरोपाची शक्‍यता ग्रहीत धरूनच मी वऱ्हाडपांडे 
यांच्या षांतींळ उद्धरणें घेऊन त्यांतल्या चुका दाख- 
विल्या आहेत, लेखांत व्यक्त न झालेलें असे बऱ्हाडपांडे 
यांचे कांहीं विचार असू शकतात ते समजण्या इतपत 
९)७17४ए०५७॥८९ माझ्यांत नाहीं, 


(६) “काळाची उत्पत्ति कोणत्या काळीं झाली? 
असा प्रश्न श्री. बऱ्हाडपांडे यांच्या उपपत्तीतूनच 
निघतो. तो माझा स्वतःचा नाहीं, 

__ (७) गतीच्या शक्‍यंतची जी उपपत्ति श्री, 
'वऱ्हाडपांडे यांच्या लेखांत मांडलेली आहे. ती त्यांच्या 
तत्संबंधी वाक्यांच्या उद्धरणपूर्वक मी खोडून काढली 
'आहे, मराठी भाषेतील शब्दांचा रूढ अर्थानेच बऱ्हाड- 
पांडे यांनीं वापर केला आहे असे गृहीत धरूनच मी हें 
'धोष्ट्य केळे ' आहे. नव कबींच्या शब्दांना असतात 
"त्याप्रसाणे वऱ्हाडपांडे यांच्या वाक्यांना अर्थाच्या. 
अनेक कडा असल्यास मला माहित नाहीं. ' 
_ (८) ' काळ स्थिर आहे? हें माजले विधान कांटे- 
कोर आहे. असे मी कोठेंहि म्हटलेले नाहीं. पण या 
बिघानाचे स्पष्टीकरण देणे कठिण नाहीं. पण सध्या या 
स्पष्टीकरणाच्या. भरीस न पडतां बऱ्हाडपांडे यांच्या 
काळ स्थिर ? तर ' अस्थिर कोण? या प्र्नाचे माझे 
उत्तर साधे आहे, ' वस्तु 


(« ) '“ बेरजे'चा रूढ अर्थच मीं मांडला आहे, 
*कारण मला, गणितज्ञांच्या कल्पनेची पारिभाषिकताचच 
दाखवून द्यावयाची आहे. पण वऱ्हाडपांडे यांची 
परिभाषा मान्य केल्यानेंहि ' अनेत? ही संख्या नेरजेनं 
-न.. वाढणारी . इत्यादि 'गोष्टी):सिद्ध,.. द्दोत .नाहींत.. 
कारण “ अनन्तरूप.: सम्ूहुंत ' ऐक (पासून, 'अंनंता- 
पर्यंत सर्ब घटक आहेत?-अंस जर दाखवंतां. आले. तर 


। अनन्तारच्या 'अनन्ततेताला . बाघ. येतो.. ही आपत्ती 


टाळण्यासाठी अनन्ताची एक वेगळीच परिभाषा.ठर- 
वावी लागेल, त्से केल्यास अनन्तासंबंधींची सर्व चर्चा 

अनंन्ताच्या- परिभाषेतून ' कोणते,.. निष्कषे . निघतात 
येवढ्या पुरतीच मर्यादित करावी लागेल. तिचा 
गतीचे प्रश्न सोडविण्यास कांहीं उपयोग होऊं शकत 
नाहीं 

( १० ) ' अनन्त अंकांची ब्रेरीज शक्‍य नाहीं? 
अश्या प्रकारच्या (१) माझ्या. विघानाचा विपर्यास 
करून वऱ्हाडपांडे सुचवितात कीं मला प्राथमिक बीज- 
गणिताचे ज्ञान नाहीं, वरील स्पष्टीकरणावरून ' अस 
दिसून येईल की 'बेरजेःच्या पारिभाषिक अर्थावर माझा 
आक्षेप नाहीं बेरजेचा रूढ अर्थ-जो मीं दिला. आहें 
व ज्याचाच उपयोग गतीचे प्रश्न. सोडवण्यास होऊं 
शाकतो-तो अनन्ताच्या कल्पनेशी विसंगत आहे येवढेच 
माझं म्हणणें आहे. बेरजेची सांधी कल्पना श्रेढींना 
लागू पडत नसल्यामुळेच '1.100112 ची कल्पना गणित 
ज्ञांना मांडावी लागली, गणितासंबंधींच्या माझ्या 


'ज्ञानाबद्दल ज॑ परोक्षपणे वऱ्हाडपांडे यांनीं सुचवळें आहे, 


त्यावर इतकेच सांगितळें तर पुरें होईळ की ' तत्त्वसाना- 
च्या अध्यापनापूर्वी कांहीं क्राळ मी उच्च गणिताचेंहि 
अध्यापन केलेलें आहे व गणिंतजञांच्या बैठकीत गणितां- 
चर कांहीं प्रबंधाहे वाचळे आहेतं. 


(१९ ) 'संख्यांची संख्य! व संख्यांची बेरीज? यात 


'ज्ञो घोटाळा बऱ्हाडपांडे यांनीं दाखविला आहे. तो 


शाब्दिक स्वरूपाचा आहे. . संदर्भावरून “ संख्यांची 
संख्या ? हाच अर्थ मला अभिप्रेत. ओहे हे. समंजस 
वाचक समजू शकतो. 

(२१२) पूर्वी संख्या निश्चित करण . म्हणजे . मोजणे 
अर्से समजत. पण आजकाल »/ - २१, २» ९ 


"बँगरे अकार्चे 4.07010701'% पारिभाषिक्र अथ ठर. 


वून त्यासंबंधी विचार केला .जातो. हा विचार .वर 
सांगितल्याप्रमाणे ग््हीतकृत्यांच्या, निष्करपैणाच्या.खरून 
पाचाचे (अमुक कल्पना स्वीकारल्यास तिच्यांतून कोण- 


_क्रोणत निष्कर्ष काढणें शक्‍य,आहे असा ). असूं शकती. 


(१३) सुसेंगति, .ब्रिसंगतीचा प्रश्न . कोणत्याहि: 


, एका.वस्तूच्या ज्ञाबतींत. उद्भवत नाहीं. . अनिर्वोच्ये” 


वाद्यांचे. असं म्हणणं. आहे..कीं जगतासंबंधीच्या ज्या 


क्र 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


अनेक कल्पना आपण उराशीं बाळगतो त्या आपसांत 
"विसंगत आहेत ह्या विसंगतीलाहि 'पाया? म्हणावयास 
हरकत नाहीं. 
(१४) श्रीहर्षाने सर्व संभाव्य निरुक्तींचा विचार 
केला आहे व त्याबरोबरच इतर कोणतीहि निदक्ति 
दशक्‍य नाहीं असेहि ठिकठिकाणी प्रतिपादन केळं 
आहे. विस्तृत चर्चा अद्वैतसिद्धीवरील लबुचंद्रिकेत ब 
660979] 0011050009 ०. पक्काळ्णा या 
"पुस्तकांत पहावी. ,अनिर्वाच्यवाद्यांचें हें स्पष्टच मत 
*आहे कीं कोणतीहि निरुक्ति राक्य नाहीं. हा विषय 
प्रस्तुत नसल्यामुळे त्याचा मी विस्तार केलेला नाहीं. 
(१५) “ समविषम मिळून जितके अंक होतात 
तितकेच केवळ सम अंक होतात? या विघानावरील 
'माझ्या आक्षेपाबद्दल श्री, शहा म्हणतात कीं, गणिताचे 
प्रत्येक विधान आपण स्वीकारलेल्या ग्रहीतं . कृत्यांवर 


पुस्तक-परामर्श - 


भाद्य'कवि श्रीसुकृंदराजकृत. श्री विवेकसिंधु व 
श्रीपरमासृत ( संपादक : श्रीयुत रामचंद्र विठ्ठल 
बोबडे, मूल्य ५ रुपये, प्रकाशक - श्रीविवेकसिंधु प्रका- 
शंन समिति, नागपूर ), 

श्रीयुत रा. वि..ब्ोबडे हे विदभासील संतवाड्ययाचे 
“गाढ अभ्यासुक अणि संशोधक. आहेत. त्यांच्या वया- 
कडे. पाहून . तरुणांसहि. .लाजविणाऱ्या त्यांच्या अखंड 
:परिश्रमाचें .कौतुक वाटते. . अलिकडे ७८ वर्षात 
<खुळ्याचे श्रीयुत गोगटे व त्यानंतर प्रा, कुलकर्णी यांच्या 
संशोधित आवृत्या निघाल्या, त्यानंतर या वर्षा महा- 
'बिदभौतील, ,संतब्राड्ययाचे. संग्राहक आणि संशोधक 
श्रीयुत बोबडे.यांनीं विवेक्तिंधु आणि.परमामृत यांची 
सुबोघ सुटसुटीत प्रत प्रसिद्ध केली, याहि प्रती'च वैशिष्ट्य 


:लक्षणीय आहे. .--  ' क 
२: विवेकसिंधूरच्या, जुन्या हस्तलिखितांचा शोध कर- 
>ण्याकरतां. श्री,. बोबडे १९५८ मर्ध्य बैतूल जिल्ह्यांतील 
सूलतापी येथ गेले असता त्यं यांना एक वृद्ध साधु भेटला. 
- र्ण जुना पेवेकसिंधु दिला व | 
कळा र यान 
त्याशिवाय शतीसंजेध 


3: 
जायत व फम काड च्या अंकींत पहावेत. ' ' 


अवलंबून असते ' अगदी बरोबर आहे. पण ही 
ग्रहीत कृत्ये कोणतीं, अनंत म्हणजे काय, बेरीज; 
शब्दांचा अनंताला लागू पडणारा अर्थ कोणता या 
मुद्यांचे स्पष्टीकरण. देण्याऐवजी व० नी सरळ वरी 
विघान ठोकून दिलें आहे. हें स्पष्टीकरण किती कठि 
आहे हॅ विट्गेन्‌ स्टाईनच्या 1९118101:8 00 
ए'ग्पप0&०08 0 1४६६७॥९॥०७४०४ या प्रबरंघांती/ 
उलट सुलट विघार्ने व त्यांवरील एम्त्रोस व॑ 
त्यांवरील टीकेवरून दिसून येईल. 


शेवटीं माझे नम्र अर्स निवेदन आहे कीं, या व शतं 
विषयासंबंधी अगदीं वरच्या पातळीवरून चर्चा कर 
ण्याची माझी केव्हांहि सिद्धता आहे पण प्रतिवार्था' 
नीहि तसली तयारी दाखविली पाहिजे, $ 


- नारायणश्शास्त्री द्रवि€ 


लिहून घेतला,. त्यांतील प्रकरण अकराचीं दोन प 
मोठ्या कष्टाने त्या साधून दिलीं. मूळ पोथी 
घेतली, अशी हकीकत संपादेकांनीं आपल्या नि 
दनांत सांगितली आहे. ही मूळ पोथी, किती जती 
हें सांगणे कठिण आहे कारण ती आतां उपलब्ध नाह 


तथापि ती फार जुनी होती असें त्यांचें मत आहे, र्या 


विषयीं एक मंहत्त्वाची गोष्ट अशी कीं या विवेव' 
सिंधूच्या जुन्या पोथींतील समासिळेख अन्यत्र उपल€ 


- झालेला नाहीं. त्यामुळें प्रस्तुत नूतन संपादनाची आ« 


इयकता आणि अन्वर्थकता सहजी सिद्ध व्हावी. 
दृष्टीने प्रस्तुत ' ग्रंथांतील शेवटच्या ओन्या १३७. 


१४९१ या विचाराह आहेत. त्या अशा: - 


जाव आ, गोडे यांनो तो 
त र. आलेल्या. कांहीं विचारसरणीचा श्री. शहांनी उलछ्लेव केलाच ऑट' 
ग. छेख. १९५० नंतरच्या 41: र 


५, 


६९ 


180 58०बंशु 


या अंथाचें उत्तरार्ध । जे निरुण निरुपम प्रसिद्ध! 
म्हणती राजयोगी सिद्ध-। मुकुंदराज || १ ३६॥ 

व प्रकरण १४” 
लिहिणार सुरेंद्रभारती । संमत १२४४ प्रती। . 
विजयोदशमी मुहूर्ती । सूर्य माथ्यानीं येतां || १९७ 


च्या ९/००७९१॥४७ मध्ये तवे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


विल्ह्याश संस्थ्थ्वार 


स्ए्न्प मराठी 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


पुस्तक-परामदी 


घेनगंगेरचे तीर । अंबनगरी असे. थोर! . 

भ्रीगुरसमोर ।: ग्रंथ समाप्त जाहला | १२८ ॥ 

आतां शक महाराष्ट्रऱचा । शालिवान राजा पेठणीचा | 

नामो्वार तयाचा । जाणतीः सर्वे लोक ॥ १२९॥ 

शके.१११० होत्तर । साघारणनाम संवत्सर । 

राजा शारंगधर । राज्यकरी ।॥) १४०॥. 

ऐसा समय सर्वात्तम । तेथें मुकुंदद्दिजोत्तम ।.. 

विवेकसिंधु मनोरम । निर्मिता झाला | १४१ ॥ 

या ग्रंथाचा उतार । शके ११२२ सोत्तर । 

डुंदुभीनाम. संवत्सर । ते दिवशीं जाहला | १४२॥ 

हस्ताक्षर जयाचे । कृष्णमटट्‌ नाम तयाचें । 

रामभट्ट नाम पितयाचे | उपनाम पंडित ॥ १४३ ॥ 

बस्ती तापीतीर । ग्राम नामें वन्नर । 

हा ग्रंथ सविस्तर ॥ उतार करणे जाहला ॥ १४४॥ 

.«« गुरुप्रशंसा. निरुपणनाम . उत्त्रांधे एकादश 
प्रकरण समास ॥ 

विवेकसिंधूचीं पूर्वाध आणि उत्तराधे मिळून प्रकरणे 
७-- ११ १८ त्यांपैकीं दोवटच्या चार प्रकरणांविषयीं 
संशोधकांनी थोडीबहुत. शंकरा प्रदर्शित केळी आहे. 
त्याचप्रमाणें सच्चिदानंद. पदत्रय हे (१७-अ) 
प्रकरण “ कल्पित जाणोनि वाळावे । विरुद्धाथ म्हणोनिः 
असे कांहीं प्रतीमध्ये म्हटलें आहे, १८ वे, गुरु माहा- 
त्म्यांचे प्रकरण, उत्तरकालीन असावें असेंहि मत 
दिसून येतं,. हस्तलिखितांवरून नक्कळ करीत असतां 
पुष्कळदां त्यांत कमीअधिक झालळेळें आढळून येतें. 
परंतु सजळ पुराव्याबाचचून ग्रंथाचा कोणताहि भाग 
गाळून, टाकतां येत नाहीं. हाच मार्ग प्रा, कुळकर्णी 
आणि श्री, बोबडे यांनीं खीकारळा आहे, गुरुमाहात्म्य- 
केथनाचे २८. वें प्रकरण विवेकसिंधूच्या अत्यंत सरस- 
भकरणांपेकीं एक - झाहे. . त्या. प्रकरणाच्या शेवटी 
आलेल्या १३७ ते १४१ या ओव्या लक्षांत घेण्यासारख्या 
आहेत..त्यांचा उतारा वर. दिलाच आहे, लिहिणार 
सुरेंद्रभारती ।.संमत्‌ १२४४ प्रती । यांतील. सुरंद्रभारती 
हे. नांब , महत्त्वाचे आहे, , पुनः याच , प्रकरणासर्थ्ये 
सुरेंदभारती.. मुख्य । हरीने ब्रोधिळे: शिष्य .परिकपा 
असख्य |[.फळली रामचर्द्री ( १८-१०२.)' असा,त्यांच 
नांवाचा. निदेश ,आहे. श्री. बोबडे यांनीं 


दोन शिष्य (२.). सुरेंद्रमारती (२) रघुनाथ, व 
रघुनाथाचे शिष्य मुकुंदराज, अशी परंपरा आहे. 
सुरंद्रभारतीने वैनगंगेच्या तीरीं अंबनगरींत ( अंभोरे 
येथ ) गुरूसमोर. बिवेकसिंधु.. हा. अंथ लिहिला 
सुरेंदभारती हे शिष्यावली मधील . एका. शिष्याचे 
नांब आहे असें प्रा, कुलकणी म्हणतात. शके १११० 
मध्ये साघारणनाम संवत्सरी मुर्कुदराजांनीं ग्रंथ निर्माण 
केला इत्यादि ग्रंथकार, 'ग्रेथलेखक त्या ग्रंथाचा उतारा 
रणारा कृष्णभंट,-ही महत्त्वाची माहिती देणाऱ्या या 
ओंब्या ग्रंथाचे अगदी शेबटीं असल्या तरी, श्री 
बोबडे यांस . विवेकसिंधूच्या फार जुन्या प्रतीमध्ये 
मिळाल्या असल्यामुळे आणि सुरेंद्रभारतीच्या निदेशा- 
मुळें, खास उपेक्षणीय नाहींत. त्यांस परंपरेचा मोठा 
आधार आहे. विवेकसिंधूरचे लेखन शके १११० मध्ये 
आणि त्याचा उतारा शके ११२२ मध्ये म्हणजे केवळ 
१२ वर्षीनीं झाला ही माहिंती अगदी नवीन आहे 
श्री बोबडे यांच्या अखेड परिश्रमांचे ते फल आहे, 

वर उद्धुत केलेल्या. ओंब्यांत, शके १११०. होत्तर 
साधारणनाम संवत्सर । असा राक संवत्सराचा निदैदा 
आहे, शालिवाहन शक आणि विक्रम संवत्‌ यांचा 
मेळ घालण्याची शास्त्रीय पंद्धति श्री, बोबडे . यांनी 
आपल्या निबेदनांत दिली आहे. त्याचे स्पष्टीकरणहि 
केळे आहे, उज्जयिनी येथे विक्रमर्सवत्‌ चाळू झाला 
पुढें १२४ वर्षानी पेठण येर्थे शालिवाहनाने आपला 
शक चाळू केला. शालिवाहन. शकाच्या अंकाबरोबर 
विक्रम संबताचें नांव घालण्याची ' पद्धती महाविदर्भा 
मध्ये चाळू होती. आतां शके १११० 'मध्ये साधारण 
संवत्सर येत नाहीं ही अडचंण राहूं नये श्री. बोबडे 
यांचे याविषयींचे संशोधन पूर्बींच झालेलें आहे त 
आतां त्यांच्या निवेदनांत .स्थिरंपद' झाळे ही वाचकांची 
मोठी सोय झाली, श्रीयुत ढोक यांचेंहि मत तं्सच 
आहे. . नामदार अणे यांनीहिं' या गोष्टींचा पुरस्कार 
केला आहे, 

बिवेकसिंधूच्या.या नूतन मुद्रणाचा आणखी एक 
विशेष म्हणजे . प्रा, डोळके. यांनी .लिंहिळेली . उद्बोधक 


आणि 'विद्दताप्रचुर प्रस्तावना, ही.अभ्यासकांला मारग 


0. 
र 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


-'चंबमारंत - 


१२. वर्षांनी ( शके ' ११२२ मर्ध्ये ) लिहिण्यांत 
आलेल्या विवेकसिंधूच्या हस्तलिखितावरून आपण 
नकल करून घेतली असें. जेव्हां वावाजी म्हणतात, 
त्यावेळीं संशोधेकीय बुद्धिप्रामाण्याची कसोटी लावण्यास 
प्रा. डोळके तत्पर राहतात. त्यांना मिळालेली पोथी ही, 
दाके ११२२ मध्ये लिहिण्यांत आलेल्या हस्तलिखिता- 
वरून कालान्तरानं नकललेली प्रत मात्र असूं शकते. ? 
अर्से ते म्हणतात, आपल्या, विवेचक प्रस्तावनेत 
मुकुंदराजांविषयीं स्थलकालविषयक जे निष्कर्ष मांडले 
आहेत ते सर्वमान्ये ह्दोणारे आहेत किंबहुना अधिकारी 
माणेसांनी त्यांना मान्यंता दिळी आहे. * वैण्येगंगेच्यां 
'तीरीं | मणोहर अंबाणंगरी | तेथ प्रगटले श्रीहरि । 
जगदीश्वरू ॥ वि. सिं. उत्तराधं ११-३७॥? या ओळी- 
वर आंघारलेल्या साघार प्रमेयामुळें मुकुंदराज आंमो- 
र्‍्याकडंचे कीं आंबेजोगाईचे हा वाद आतां अधिक 
पचालविण्याचें प्रायः प्रयोजन नाहदो. नागपूर प्रांतांतील 
वेनगंगेच्या तीरी श्रीहरी जगदीश्वर प्रकट झाले, तेथेच 
अंमोऱ्याळा 'चैतन्येश्वर. शिवलिंगाची स्थापना झाली, 
त्यांची व दिष्य भ्रीरघुनाथाची समाधि अभोऱ्यालाच 
आहे, अंभोरें येथेंच बिवेकसिंधूंची निर्भेति झाली, 
खेडंला येथ किल्ल्याच्या पायथ्याशी मुकुंदराजांची 
समाधि आहे इत्यादि सर्व माहिती वाचकास पटणारी 
अंशी आहे. -या प्रस्तावनेवरून , या ग्रंथाचे 'आद्यत्व 


पुरथ दिसून येईल, 

._.औयुत बोबंडे यांनी जुनी हस्तलिंखिते मिळविण्या- 
साठीं केळेळा दीर्घोद्योग आणि प्रा. डोळके यांची 
मौलिक प्रस्तावना हा प्रस्तुत ग्रेथाच्या बाबतींत सम- 
समांचा सुयोग आहे. ग्रंथाच्या अंतरंगाविषयीं श्री. 
बोबडे यांचे श्रम मोजता येण्यासारखे नाहींत तरीहि 
आाह्यांगाविषरयी एक साधी गोष्ट खटकते, ग्रेथाचा टाईप 
चांगळा सुबोध. आहे. परंतु पुष्कळ ठिकाणीं एकत्र 
येणाऱ्या शब्दाक्षरांचे अर्थशून्य खंड पडले आंहित, 
त्यामुळे वाचकाच्या मनांत विसंवाद उत्पन होतो. 
समस्त शब्दांमध्ये आडवी रेघ असल्यास वाःचनं सुकर 
होतें. परतु अंशा रेघा कोठेंच दिल्या नाहींत. निदान 
समस्त शब्दास माथ्यावर एकच रेघ देणे आवश्‍यक 
असंत. 1 री बै र क 


झुन्य वादियाचे मत तेजधन्य । या शनब्दपंक्‍तीचं 
अर्थ कसा लक्ष्यांत यावा ! येथें मुद्रण असें पाहिजेः- 
झुन्न वादियाचें मत ते लघन्य । ए. १७ अशीच 
आणखी कोंहीं स्थळेः- मेटे निराकार निर अवयव! 
परत्रह्मजञ | अघट मान; प्र. १९ जाय नि रसूनी 
( ए. ७ ); परी अनुभवाचे अवतरण । ते नवचेचकी| 
ए. ९; न घे पीजे ( ए. ८ ) प्रकृति. चेनी हृदय पर्ण 
(४. ४) गुणक्षो मिणी इ. (प. २१) ; या शब्द 
पंक्ति वाचणें अशक्य आहे अर्से नाहीं परंतु वार्च 
अडखळतो. शुद्धिपत्राचा पदोपदी उपयोग करणं तिरत॑ 
केंच कठीण, 

कदाचित्‌ मूळ हस्तलिखितांतहि हे दोष असतील 
परंतु जेथ पाठभेदाचा किंबा पाठचिकित्सचा प्रश 
नाही त्याठिकाणी शब्दांची जुळणी योग्य ती कर्णे 
आवड्यंक होय, हें कार्य एखाद्या जाणत्या माणखार्व 
सहकाय घेतल्याने झाळें असते. अथेग्रहणाला त्या 
इष्टता मोठी आहे. 

कांहीं झालें तरी ही उणीव केवळ बाह्यांगेविषर्य 
आहे. त्यामुळें श्री, बोबडे यांनी जुने हस्तलिखित 
मिळविण्याकरिता केळेळे पारेश्रम, मुकुंदराजाचें स्थर्ट 
आणि विवेकसिंधू लेखनाचा काळ याविषयींचे % 
प्रश्न सोडविण्याची खटपट, शक संवत्सरांचा मेळ घाल 
ण्याची रीति, सुंकुदराजांच्या गुरूचे उंपनांव बोबड 
आणि बोबडे घराण्यांची वँश्यावळ मिळविण्याचा साक्षेप 
हॅ सर्व पाहून त्यांना अंथ संवादनकार्याबद्दळ धन्यवा( 
द्यावे तितके थोडें !' श्री. 'हरिनाथांचे शिष्य आगि 
मुकुंदेराजाचे सुद 'रघुनाथ हे '' बोबडे घराण्यांतीर€ 
असेल्याुळे मुकुंदराजांना, त्याचप्रमाणे श्री, बावाजी 
यांना, 'बोबंडे या : शब्दाविषयीं आत्मीयता बॉट 
साहजिक आहे. विवेकसिंधतील पुढीळ शब्दयोजनी 


साभिप्राये असेल काय असा विचार मनांत येती. थर 
बोबडिया बोला | श्रीचंदरचूड संतोषला (प्.१-११) 
आतां असो हे बोबडा बोटी | म्यां जे गुरुस्तुति केढी 
( प्र. १८-१२४ ) : मंज चवुदेशी न जोडे । उ्हणोरि 
घोललों बोबडे । जैसे उस वाकुंड | अति रसाळ ॥ 


(प्र. १८-१२५). अर्थात्‌ था हाब्दशहेषाविषेर्यी 


आमह नाहीं 1. सभा. य. र. भागाऐे ' 


दष 


"आ... 


द्वारा प्राज्ञमपाठशाळामडळ, वाई 


ट्र << कु <- ०३०० क क 
टि ः 

१ चंवभारताचे शिस्पॅकार 
टि 


शरि सहकार आणि प्रगति रभ 
यांचे वातावरण निर्माण करीत आहेत 


ँ म्हैवर राज्याच्या चित्रदुर्ग जिल्हयातीछ दावणगिरी समाज 
विकास गराचे, अवघ्या २५ बये वर्यांचे कार्यकर्ते श्री. व्ही. एस. 
करजगी यांनी १९५९ सालचे सर्वोचम मामसेवक म्हणून 
नैपुण्य संपादन केळे आहे. 
अढूर विभागाच्या विकासगरांत श्री. करजगी यानी ३ 
धपोपूर्वी यामसेवक म्हणून कार्यास मरारंभ केला, या कालावधीत 
सदर विकास गरातील छेड्यांनी शेती, प्युपालडन आणि सहकार 


/ 

१ यामध्ये फार मोठी प्रगति केली आहे. 

उदा :--सुधारणेल्या पद्दतीने भातपेरणी केलेल्या शेतीचे 
क्षेत्र या विक्तासगरात सप्खेर १९५९ मध्ये २४८ एकर झाले; 
/ पण हेच क्षेत्र ऑक्टोबर १९५७ मध्ये विकास गटाचे काम सुरू 
१ < होय्यापूर्वी मात्र अवये ३९ एकरां इतके लहान होते. 
2) 


श्री. करजगी यांच्यासारखे आमसेवक 


१ 

१ विपुलता व मुरस्षितता 
7तच्यासाठी कार्य करा-तिच्यासाठी बचत करा 
र के य ऱ्भ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अनुकमणिका हल्या मराठी 


को "7 की ऱ्श्न्न्न्डञ सय - 


०. 8. 5177 


रव्टत. एर 


"५.2 2८८2222222 क 


| ष्ट्र न | 
27 ण 
८०972 
र्‍ > ब्ध टि "२३ छि [प 
। >>> श्‍ 1 7९5 ७... ट्ट [8 टर बोळे शि 
ह 9 टश व ट्ट शय वाड न्या कळ 
र फन्क््िडि | हं 
जी र कडं क जि अर. टाळे 
8 प्व्ट्ऱ टे र क नि प 
| घे टक टि ह टि” 
> प्द्णि ऊि ४ श्‌ डी की, 4 ५ षि ७४ . 
र शिट क टिम र ७४2८ 
2४80 टत जी त 
व 1: ७४ ४४% पेठ (८ ८८ "० 
व टि टॅ ष्र दट ळू 
ळव ग फक किट ल टि » 
ह ट्रक. सिड नीच 
प व्््न्न्टन्ट क कळ क टि री वट 1 कर ७ किडा 
. 3: ----  श्ब् ० टी छट ४01211 
। ८ आव्जिळ् र 
“ व शज कॅ” छि 
ग्रा ४७ ऑर क्र ब 
1 ण ४ द र 
शि चि हज क ट्र ९ ८८->-. > > 
४ पी2/ । ट्र ल्या ८ 9 क 
र. 0 --“->८४४०, . >> “- ट्र 
| भु ६ क 25% भर 
[रि सळ ८20201 ै जि 
ल्क ०७७७५9: ४ न 
यं ह र ४%9४-/-2्् “ 
ळा 
डं क । ि 
1 र ] 'ड् 
नी ती 
ष्ट 0. ०-० ६५-००. सी. ००-६० ५०--०७-०-०-६०-..०-६०- अल आ “०-० ५७-०० 2200-0०-04 0०-04. शनी ०५-०० >०---०---०-३-५--५--०५--०६०--००--०६०--०६०--००--० ६७-०७ २०-०० ०-० 


! 
! 
र 
ी 
] 
ु 
उ 
र 
र 
र 
र 
र 
री 
री 
री 
र 
री 
१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


